THE 
TREATIES, ENGAGEMENTS, AND SUNNUDS, 
RELATING TO 


BABODA SVAT?. 


TRANSLATED INTO MARATHI 


FROM THE 


SIXTH VOL. OF Mr. C. U. AITCHISON’S COLLECTION, 


BY 


BHUGWANTRAO WASUDEWJI GHUMRE, 
COMPILBR, “ ENGLISH AND MARATHI SYNONYMS,” AUTHOR OF MARATHI 
TRANSLATION OF SHAKSPERE’S “TWO GENTLEMEN 
OF VERONA,’ c&c., &e. 


सभ्यपणा टा 


Registered under Act 0.77. of 1867. 


Bombay: 
PRINTED AT THE DNYAN MITRA PRESS. 


| cena | 


1875. 


श्रीमंत गायकवाड महाराज 
| आणि 
SUT सरकार बाहादूर 
___ळ थांजमध्ये झालेले 
तह, करारनामे, आणि सनदा, 
यांचे 


सी. पु. एचिसन, बी. सी. एस., सी. एस. ये., 
परराज्यसंबंधी हिंदुस्थान सरकारचे सेकेटरी 
यांच्या इंग्रजी ग्रंथावरून 


भगवंतराव वासुदेवजी Fax, 


2 
 apoft भाषांतर केले. 
व 


पुरुषोतम चिंतामण वेतुडे 
यार्णी 


ate 


ary मित्र” छापखान्यांत छापून प्रसिद्ध केले. 





सन १८७५. 


B. W. GHUMRE, 
GENEKAL PRINTER AND PUBLISHER, 
BOMBAY. 


अनुक्रमणिका. 


-7 -- mee 1 म्य 


श्रमित गायकवार सरकार आणि इंप्रत सरकार यांचा 
परस्परांशी wae. 


HARMS सरकारचा इतिहास---कैलासवासी खंडेराब दाभाडे, पृष्ठ. 
यांपासन सांप्रतचे सत्ताधीश श्री ० मल्हारराव 
महाराज गायकवाड सेनाखासखेल समशेर बाहादर 
यांपयत oe .... पृष्ठ १ पासून--१९ 

६६.--ता०१२ जानुआरी सन१७७३ रोजीं भडाचच्या« 
वसलासंब्रेधी फत्तेसिंगराव गायकवाड यांबरोबर 
कळला तह eas p. ee 

न. ६७.--रघनाथराव Wer gra व फत्तेसिंग आणि 

शिवाजीराव GANT बाहादूर यांमध्ये भडाचच्या 
वसुलाचा गायकवाडाचा भाग नामदार कंपनोस 
ळावन दिला तो, व गोविंदरावाची sat ata 
केली यासंबंधी Aes A... र्र 


Al: 


नं. ६८.--ता०२६ AAA सन १७८० रोजी फत्तार्सगा 
बरोबर परस्परांच्या दोस्तीसंबंधीं व बचावाविषयीं 
HAA तह re | २९९ 
नं. ६९.--ता० १५ माचे सन १८०२ रोजी गजराथ 


मधील गायकवाडाचे राज्य आणि संस्थानच्या बंदो- 
बस्तासाठीं आनंदराव गायकवाड सेनाखासखल 
समडोर बाहादूर आणि नामदार कंपनी यांमध्ये 
झालेल्या करारांची कलमबंदी .... ,.... ३८ 


रे 


नं. ७०.--ता० ६ नून सन १८०९ रोजी आनंदराव 
गायकवाडाबरोवर संस्थानच्या कारभारासंबंधौ 
झाळेला तहनामा ne aie 
ato ४ थी जून सन १८०९ रोजीं आनंदराव गाय- 
कवाड TAGs समशेर . बाहादूर याणीं 
८" चिखली परगण्या विषयी लिहून दिलेली सनद.... 
Go ९७ जुले सन १८०२ रोजीं आनंदराव गाय- 
» कवाड महाराजांच्या GE अक्षरांची ह्याळसाकांत 
करून त्यांच्या दिवाणानीं मुंबई गवर्नराबराबर ज्या 
कजुलाती वजे करारमंजूर केले ते 


भार्नदराव गायकवाडा बरोबर झालेल्या तह 
नाम्याची पुरवणी. 


ता० २री जून सन १८०९ रोजीं मल्हारराव गायक- 
वाड हिम्मतबाहादूर याणीं बडोदे संस्थानाविरुद्ध 
फितुरी न करण्या विषयी लिहून दिलेला करार... 

ता० ६ वी जून सन १८०९ रोजीं मल्हारराव गाय 
कवाडास बडोदे सरकार आणि aT सरकार 
यांच्या आश्रयासंबंधीं दिलेली सनद 

ता० ३ री जून सन १८०९२ रोजी आनंदराव गाय 
कवाड यांस मल्हाररावाकरन सळ्या तंतोषाने 
वागण्याविषर्या आलेले पत्र 

मल्हाररावाच्या कुटुंब संरक्षणार्थ व खर्चा कारितां 
आनंदराव गायकवाडानीं ALAS परगण्यांतून सव्वा 


पृष्ठ. 


Ao 


BR 


2% 


ve 


Go 


«६! 


र 


लक्ष रूपयांची जहागीर लावून दिली यांतील 
गांबाच्या वहिवाटी संबंर्धी कलमबंदी . 
Preset परगणा नामदार कंपनीस बक्षीस दिला ar 
विषयीं ate ४ थी जून सन १८०२ रोजीं सुरत 
अद्राविसीचे सभेदार यांस आनंदराव गायकवाडानीं 
लिहेलेल्या पत्राचा तजुमा 
चिखली परगणा इंग्रज सरकारच्या हवाली करण्या 
विषयीं ato ४ जून सन १८०९ रोजी चिखली 
च्या कमावीसदारास आनंदराव मायकवाडानीं 
लिहिलेल्या पत्राचा तजुमा se 
इंग्लिश सरकारचा हुकूम मान्य करण्याविषयी ता०४ 
थी जून सन १८०२ रोजीं चिखलीचे जमीनदार 
यांस आनेदराव गायकवाडानीं लिहलेल्यापत्राचा 
agar ii ie 
नरयाद परगण्यामधून नामदार कंपनीस ५०,००० 
रुपयांची जाहागोर लावून दिली ती यांच्या ताब्यांत 
देण्याविषयी ato ६ वी जून सन १८०२ रोजीं 
मैराळ नारायण यांस आनंदराव गायकवाडानीं 
लिहिलेल्या पत्राचा तर्ममा 


नामदार कंपनीस धोलका परगणा लावन दिला या. 


संबंधी आनंदराव गायकवाडानीं लिहून दिलेल्या 
सनदीचे भाषांतर 

नामदार कंपनीच्या फुमकी als करतां ता०६ जून 
सन ook रोजी आनंदराव गायकवाडार्नी 
लिहून दिलेल्या करारपत्राचें भाषांतर 


पष्ठ. 


र्‌ 


दरे 


«४ 


ae} 


84 


५५ 


4 


८५७ 


|. 


. मल्द्वाररावाच्या मुलखांतून कुमकी रिसाल्याच्या खर्चा 
करतां नाभदार कंपनीस आनंदराव गायकवाडानीं 
जे कांही ave लावून दिले यया सनदीचचे भाषांतर 

नरयाद WIS जाहागीर इंग्लिशांच्या स्वाधीन 
करण्याविषयी To ६ FT सन १८०२ रोजीं 

« नरयाद येथीळ जमीनदारांस आनंदराव गायकवा- 
डानीं लिहिलेला परवाना 

गायकवाड संस्थानची दिवाणगिरी रावजी आपाजीकडे 

* कायमची राहावी याबद्दल याबरोबर ale < 

© जून सन १८०२ रोजी केलेला खासगी ठराव 

aro ६ जन सन १८०२ रोजीं रावजी आपाजी यांस 
aan परगण्यांतील भाटा गांव इनाम दिला या 
विषयीं 

ता० २७ फ्रेत्रुआरी सन १८०२ रोजीं धोलेरा येथील 
गिराशे लोकांनीं आपलीं बंदरे व ame इंग्लिशांच्या. 
ताब्यांत देण्याविषर्यी केळेला करार 

गिराह लोकांच्या मुलखांचा कारभार इंग्ल्शांस दिला 
या बळ ता० ९ री जून सन १९८०२ रोर्जी 
धंडुकाचे गिराशी, चुडासामा व इतर यांस आनंद 
राव गायकवाडाकडून लिहिलेला परवाना 


नं. '9१ .-““-ऊुमकी फौजेच्या ख्चीकरतां कांही जाहागार 


लावून दिली याविषयीं are २५ ज्यानुआरी सन 
१८० RUM आनंदराव गायकवाडानीं केलेला करार 

आनंदराव गायकवाडानी नामदार कंपनीस लावन दि 
लेल्या प्रांतांची याद 


५९ 


८.६ 


६० 


ट्रे 


९५ 


६७ 


« 


कुमकी फौजेच्या संरक्षणार्थ जी कांहीं जाहागीर जमीन 
लावून दिली arfasat ता? ९५ ज्यानुआारी सन 
१८०३ रोजीं आनंदराव गायकवाडानीं लिहून 
दिळेले सनदपत्र 


wea व त्यांतील fast नामदार ewe कंपनीस 

इनाम दिला त्याविषयी आनंदराव गायकवाडानीं 

न fess सनदपत्र ‘6 

fas कमकी फौजेच्या aad लावन दिलेल्या 

जाहागीरोविषयीं आनंदराव गायकवाडानीं लिहून 

fees सनदपत्र ll... ah: site 

तापीनदीच्या उत्तर तिराबरील [किमकठोद्रा गांवाची 

वहिवाठ नामदार कंपनीस दिली याविषयीं ato २ 

जून सन १८०३ रोजीं किमकठोद्रा येथील भवा- 

नोप्रसाद आणि वेणीप्रसाद यांस आनंदराव गाय- 

कवाडानीं पाठविलेळी सनद a: 

हो वहिवाट नामदार कंपनीच्या हवाली करण्याविषयी 
तेथील सवे जमादारांस पाठाविलेली सनद 


नं. ७२----ता० २१ एप्रिल सन १८०५ रोजीं परस्परांच्या 


बचावासंतरंधी आनंदराव गायकवाडा बरोजर 
झालेला मकरर तहनामा 

ता० २१ एप्रिल सन १८०५ रोजीं कुमकी फौजेचा 
वेळच्यावेळेवर खर्च भागण्याकरितां महाराज आनंद 
राव गायकवाड AMT नामदार कंपनीस निरंतरच 
लावन दिलेले गांव व फंड याविषयींचे पारेधिष्ट . 


EC 


ष्ट 


६९ 


१9७० 


७१ 


द 


महाराज भानंदराव गायकवाड यांस नामदार' कंपनी 
क आणखी दुसरे सावकार यांकडन sea शिबंदी 
कमी करण्या करितां BAGH रुपये देण्यांत आले 
ते परत फेडण्यासाठीं लावून दिलेले फंडाविषयीं 
चै gets व ट्रे 
ता० ९१ एप्रिल AT १८०५ रोजीं महाराज आनंद 
" राव गायकवाड. यांमध्ये" झालेल्या तहनाम्यांतील 
सधारलल कलम ae Cv: 
नं! ७३.---कुमकी फौजेच्या पोषणार्थ आणखी लावन दिले- 
/_ ल्या रकमांची यादी, ता० १२९ जुळे सन १८०८. gy 
रंगार घाट नामदार कंपनीच्या. इस्तगत करण्याविषयी 
तेथील कमावीसदारास आनंदराव गायकवाडानीं 


लिहिलेल्या हकमाचे भाषांतर  .... _ टर्‌. 
नं. ७४.--ता० ६ नोवबर सन १८१७ रोजीं गायकवाडाबरो- 
बर Tal झाळेल्या मुकरर तहाची पुरवणी .... eR, 


विशेष कुमकी लष्कराचा पगार वेळच्या वेळेवर देण्या 
बद्दल महाराज आनंदराव गायक्वाडानीं नामदार 
कंपनीस सर्वीधिकारासुद्धां जे निस्तरचे मुल्य व 
फंड लावून दिले याविषयीचे परिशिष्ट aig. €ट 
मायकवाड CAAA प्रत्येक गांवाच्या AUST ST 
पुरवणींतील तहनाम्याच्या Halas कलमांत जाण- 
विलेल्या. विजापूर परगण्यासहीत Tats परिशिष्ट Loo 
माजी. महाराज. HAAN यांच्या मागे गादीवर बस- 
णार सयाजीराव गायकवाड यांबरोबर निराळी 
बोलीचालीकरून पुरवणीच्या तहांत वाढविलेलेकलम १०२ 


€ 


=] 
न. 


"9 


७९.--महाराज AAA गायकवाड यांवर राज्यकार- 
भार कोणया रीतीने सोप्रावा याविषयीं मुंबईचे 
गवनर नामदार मानस्टुअर्ट एलाफ़ेनस्टन साहेब 
याणी यांस ato ३ री एप्रिल सन १८२० रोजीं 
लिहिलेल्या पत्राचा सारंदा oer me 
७६.--- Alo २९५ सप्तेवर सन १८२० रोजी सयाजी 
राव गायकवाड याणी आपल्या राज्यांत अफीण 
विकण्याविषयीं व ती बाहेर पाठविण्याविषयीं 


केलेला बंदोबस्त  .... र ....* १० 


७७.--- ao ३ री एप्रिल सन १८२ ० रोजीं क्राठेवाड 
व माहीकांठा येथे त्रिटिहरा सरकारच्या संमती 
शिवाय फौज न पाठविण्याविषयीं सयाजीराव 
गायकक्मडानीं ASB तह 

८.-- ता० १३ आगषट्ट सन १८२५ रोजीं काठेवाड 
च्या मुलखांतून बंडखोरांकडून जो दंडवसूल होईल 
ते. बालहत्येच्या फंडास जमा धरण्याविषयीं गाय- 
कवाड सरकाराकडून पाठविलेल्या यादीचे भाषांतर. 


१०५ 


Ros 


98 .—— ओखामंडळ, आमरोळी, आणि काठेवाडांतील ' 


दुसर्‍या महालांच्या बंदरांत तुफानामुळे जीं जहाजे 
लागत असत या वरील जकात गायकवाड सरका 
राने माफी केळी यानिषयींची कलमबेंदी 


. ८०.-- ता० १९ मे सन १८५० रोजीं काठेवाडांतील 


कोणयाही बंदरांत, वार्‍याच्या तुफानामुळे जीं 


जहाजे दामटून येतील यांवरील जकात माफी 


करण्याविषयी मागाहून केलेला बंदोबस्त गायकवाड 


fi 


सरकारानों जो रेसिडेन्टास विदेत केला ar 

यादीच भाषांतर . 

. ८१.--- ता ६ एप्रिल सन १८३२ रोर्जी कांनर्टिजंट 
फौजेचा पगार वेळच्यावेळेवर देण्याकरितां कंपनी 
सरकारापाशीं दहालक्ष रुपये अनामत ठेवण्या 

» विषर्यी गायकवाड सरकारानीं ASST करार .... 


ato ६ ठी एप्रिल सन १८३१२ रोजीं अप्त केलेले 
महाल गायकवाड सरकारास सोडून देण्याविषयी 
नेकनामदार BIST Wel याणी शोवटील केलेला 

* दस्ताऐवज का ) ा 

, ८२९--गजराथ इरेगलर स्वारांचा पगार वेळच्यावेळेवर 
देण्यावेषयीं ता? १ ळी RAAT सन १८४१ 
रोजीं गायकवाड सरकारानीं केळेला करार 

कानटिनजंट स्वार कमी करण्याविषयी गायकवाड सर- 
कारास दिलेल्या यार्दाचे भाषांतर .... 

रावर्टस साहेबाच्या रिसाल्याच्या पोषण खचीपासून 
मुक्तता करण्याविषयी ता० ८ फेब्रुआरी सन 
१८४१ रोजीं गायकवाड सरकारानीं लिहिलेल्या 
विनंतिपत्राचे भाषांतर 

जप्त केलेला पेटलाद परगणा गायकवाड सरकारास 
परत देण्याविषयीं व gat राज्य प्रकरणी अगया 
च्या बाबी deal नामदार जे. आर. करन्याक 
साहेबानी Ae ८< RMT सन १८४१ रोजीं 
गायकवाड महाराजांस लिहिलेल्या पत्राचा खर्डा . 


€ 


११२ 


YAR 


११४ 


os 


११६ 


११७ 


१ (८ 


' 


नं. ८३.-- सन १८५८ साळी, बंडाच्यासमयी खंडेराव 
| महाराज गायकवाड सेनाखासखेल TAR बाहादूर 
याणी फार चांगली मदत केली याच्या बक्षिशी 
दाखल '' गुजराथ इरेगुलर ” स्वारांबद्दळ जे तीन 
लक्ष रुपये द्यावे लागत ते इंप्रज सरकारानीं माफ 
केले याविषयीं पाठविलेली याद .... .... URE 
सदहूंचे भाभारपूर्वक उत्तर, व ही योजना केव्हांपासून 
सुरू होईल याविषयीं खलासा करण्याकॉरितां खंडे 
राव महाराजांनी Wasa पाठाविलेली याद ...* १२८ 
ज्या दिवशी खंडेराव महाराज गादोवर बसले या 
दिवसापासून गुजराथ इरेंगुलर स्वारांवद्दल तीन 
लक्षांची माफी केली याविषयीं व महाराजांच्या 
संन्मानार्थ एक मोरचलाची जोडी पाठविली ar 
संबंधी नेक नामदार लारडेक्यानिंग साहेबानी 
महाराजांस पाठवलेला खरिता .... .... १३० 
नं. ८४.-- मुंबई बडोदा रेलवे बांधण्याकरतां गायकवाड सर- 
Aa आपल्या राज्यांतील जमीन दिली या 
विषयी महाराजांनीं पाठविलेली याद, ता १९ 
मे सन १८५६ ee 7 
नं. €4.— ता? ११ art सन १८६९ रोजीं बडोद्याचे . 
गायकवाड सारकारास दत्तक घेण्याविषयी 
दिलेली सनद = Be .... URQ 


२१९ 





७. W. GHUMRE, 
GENERAL PRINTER AND PUBLIS@EER, 
BUMBAY. 


श्रीमंत गायकवाड सरकार व इंग्रज सस्कार 
यांचा परस्परांशी संबंध 





पूर्वी प्रथमच्या मराठे सरदारांत खंडेराव दाभाडे ATA एक फारच 
प्रसिद्धि पावलेला पुरुष होता; तो स्वतःच्या मनुष्यांसहवतमान 
गुजराथ आणि काठेवाड मुक्कामी राहून तेथील 'सेस्थानुकांकडून 
खंडणी घेत असे. ज्या वेळीं मराठे Venta 'एकी होऊन 
श्रेष्ठत्व मिळविण्याची खटपट चालली यावेळीं हा. शाहुवीच्या 
पक्षाकडे वळला यामुळे याणीं यास सेनापर्तीचा हुद्दा दिला. यांच्या 
सरदारांत यांची मर्जी राखून मोढा मान संपादन केलेला एक दागाती 
गायकवाड हणून होता, याची स्वतः शिफास्स करून यांणी यास 
आपल्या हाताखालीं सेनेक्र दुसऱ्या प्रतीचा अधिकारी केला. खखेडेराव 
ब दामाली हे उभयतां थोड्या थोड्या महिन्यांच्या अंतराने 
सन १७२१ त मरण पावले. यांच्या मागें पहिल्याच्या जागी याचा 
मुलगा freee gre, आणि दुसर्‍याच्या जायीं द्याचा पुतण्या 
प्रिलाली ग्रायकवाड, असे अधिकारी झाले. 

सन १७२९ त बात्ीराव वेदावे याणीं गजराथेत मोगलाई तफे 
*असणारा सुभा शिरबुलंदुखान या पासून चौथाई वगैरे या प्रांताचे 
इतरहक्क बरेच मिळवन एक इनाम पत्र करून घेतले, यांत अस्ते लिहून 
घेतले at गुजराथेत देगा उद्भक्णारब्ररोबर मराठे रयते 
पैकीं कोणीहि सामील होऊं नये. ही अट मुख्यत्वे करून 


ies 


बिंबकराव gone व fterst गायकवाड यांस अनुललून 
होती, Ayo आमच्या हक्कावर पाणी पडण्याची वेळ. समीप 
ae. यांचा समज. . झाला. यासाठी, ब्रिंवकरावाने 





गुजरायेतीळ दुसरे प्रमुख add सरदार एकत्र करून सेशव्यांच्या 





हक्काविरुद्ध होण्याचा घाट राचेंला. परंतु याचा पराभव होऊन 


सन १७११ सांतीळ लढाईत तो मारल्य गेला झणून गुजराथत पेश- 
sara हक्क स्थापीत झाले. त्रिवकरावास लसषधेतराव नांवाचा 


. एक ल्हान मुल्गा होता यास सेनापतीची पदवी दिली आणपिळाजी 
_ भायकवाड यांत पूर्वीच्या जागीं कायम करून सेनाखासखेल हा 
किताब दिला; ब पेशवे व सेनापति यांणी एकमेकांच्या संस्थानांत 


हात Wess असी कबलात होऊन, जसंवतरावानीं ग॒जराथची सर्व 


_ वाहिबाट करून अर्धे उत्पल पेशव्यास द्यावे, व झिरबुलंदखान 
याणीं पेशव्यांस तहनाम्यांत लिहून दिलेल्या मुलखा खेरीज जो कांहीं 


वसूल होईल याचा हिसाव द्यावा असे ठरलें. पुढे, शिरवुलंदखान 
यानीं कबल केलेली चौथाई वगेरेची बाब दिल्हीच्या बादराहानीं 


- नामंजूर केली. शिरवुलंदखान यास कामावरून काढून टाकळा आणि 


याच्या जागीं जोदपुरचा राजा eaten याची नेमणूक केली. याच्या 
एका जासुदाने erat गायकवाडाचा खून केला 

> पिलाजीचा मुलगा दामाजी गायकवाड याणे आपल्या बापाच्या 
खुनाचा सूड उगवून सर्वे गुजराथ प्रांत मोगळू लोकांपासून हिसकावून 


' घेतला. असबंतराव हा वर्यांत आल्यावर ग्रादोस अगदीं नालायक 


. असे दिसून आल्यामुळे दाभाडे कुटुंबाचा मोड होऊन थावकवाडी 
ait, येथे बाळानी qreicra पेदावे यांणी सातारच्या. राजास 


बह करून आपला HIS दास बनविछा होता; या दास्यत्वांतन मक्त 





: होण्यास राजाची आजी, तारावाहे इणे जी खटपट मा आरंभली ती 


* hes nota ४) न : 
3 aie ot : 
: 4 2 9 a . 
3 क 

we 





"झामाजीनें बरीच मदत Bet; परंतु. कपटाने पेशव्यंकडून हा. 
पकडल्य गेला aye पेशव्यानी याजनळून गुजराथ प्रांतावर चढलेल्या 
. खंडणीच्या पोटी tarred रुपये घेऊन यांच्या. स्वाधीन असलेल्या | 
व. हे पुढे जीं संस्थाने जिंकून ite य़ा संस्थानांतून अर्धो 
अर्धे हिस्सा लिहून घेतल तेव्हां सुटका केळी. पुढल्या सालीं 
पेशव्यानी दामाजी गायकवाडाचा. जिंकलेला मलख (काठेवाड) 
याचे भाग करून विभागून घेतला, आणे जरूर पडल्यास गायकक्‍डानी 
पेशन्यांस स्वारांची मदतकरावी असेही are करून घेतलें. यानंतर 
दामाजी गायकवाड आणि पेशव्याच्या तर्फे राघोबादादा या . दोघांचे 
"लष्कर गुजराथ प्रांत जिंकण्यास उभयपक्षी निघून गोळे. याणी 
सन १७९५त अमदाबादेतीळ मोगलाई राज्य समूळ नाहीसं करून 
 झहर व परगणा पेशवे आणि गायकवाड या उभयतांत विभागून 
घेतलीं. दामाजी गायकवाड, राघोबा दादास माधवरावाविरुद्ध केलेल्या 
बंडाब्यांत मदत झाला. याणे आपला मुलगा गोविंदराव याच्या हस्तगत 
लष्कर करून त्यास तेथें रवाना केलें. परंतु या लढाईत तो पराभव 
' पावल्या मुळें. ययास अशी शिक्षाकेली कीं AAT दरसाल ५,२५६, ००० 
रूपये खंडणी बसवन स्वस्थतेच्यासमयी ३,०००ब लढाईच्यावेळीं' ४,००० 
स्वार प्रातिवषीं चाकरींत ठेवण्याचा ठराव केला. दुसरे कियेक परगणे 
पेशन्यानीं यांस परत देण्याचे "कबल केल्यावरून यानीं आणखीं 
'२९,५४,००० रुपये भरण्याची कबलातकेली; ती मिळून एकंदर 
9,08, 0 0 ०८रुपयांची खंडणी याजवळून करून घेतली. हा मरण पावला 
'ख्लाकेळेस यास चार मुलगे होते, ते येणे TAT: SAT बायकोचा मोठा 
_ मुलगा सयाजी; पाहेल्या बायकोचा दुसरा मुलगा: बोर्विदराव; आणि 
PT. बायकोचा मानाजी व. फक्तार्सिग; . बापाच्या मरण- 
काळीं 'गोनिंदराव पुण्यांत होता... याणे माधवराव. केराव्यास मोठ 











8 


नजराणा . देऊन यांकडून dt वर्षांपूर्वी दामाजींनीं केलेला सर्व 
बंदोबस्त कबूल करून घेऊन आपल्या बापाची जागा व सेनाखासखेल ही 
पदवी संपादन केली. परंतु फत्तेसिंगार्ने सयाजी हा वडील मुलमा अस- 
ल्यामुळे याचा CH रुजू करण्याविषयी AT ATH. हा सयाजी वडील 
होता परंतु मूर्ख होता. येथे पेशव्यांचा, यांच्या कुटुंबांत कांहीं कलागत 
उद्भवून दुफळी करून यांचा मोड करण्याचा इसदा असल्या 
मुळे, याणी मांगाहून. VATA हक्क कबूल केला, या योगे 
गोविंदराव व फत्तेसिंग या उभयतांत हाडवैर उत्पत्न झाले. याप्रमाणे 
Raa आपल्य पक्षास बळकटी आणण्याच्या उद्देशानें 
सन १७७२ त LAH सरकारची या बाबद मद्धत मिळावी ह्मणून 
बोलणे Hee परंत यांर्ही हा याचा बेत मनावर घेतला नाहीं 
पढे ज्यान्‌आरी सन १७७३. मध्ये यया बरोबर (Fo ६६चा) एक 
करार केला.. या योगे भडोच प्रांत जा तेथील नबाबाबरोबर तंटा 
झाल्यामुळे तारीख Lo नोवेबर सन १७७२ रोजीं इंग्रज सरकारानें 
हला करून हिसकावून घेतला होता यांतील गायकवाड सरकारचा 
STAG जितका भागः तितका सर्वे लिहून घेतला आणी तो 
ज्या प्रमाणे नबाबापाशीं होता याचप्रमाणे इंग्रज सरकाराकडे राहिला. 
नंतर, नारायणराव Bars मरण पावल्यावर राघोबादादा याणे 
गोविंदरावाचा हक्क: पुन्हां मंजूर केला. या कारणाने पुण्याच्या प्रधान 
मंडळोच्या लष्कर भोतीस्तव राघोबा दादास गुजराथेत पळून जावे 
लागले; कारण ही प्रधान मंडळी नारायणरावांच्या मरणानंतर 
WIM झालेल्या माथवराव नामे पुत्रास पेझुव्यांच्या गादीवर बसविण्या- 
च्या विचारांत होती. यासमयीं राघोबादादाचा गोविंदराव हा मित्र 
असन फत्तेसिंग हा शत्रु होता. ज्यावेळीं राघोबादादास मुंबईचे 
लष्कर येऊन मिळाले यावेळीं फत्तेसिंगास प्रधान मंडळी पासून दूर. 


4 


करण्याचे AH पुष्कळ प्रयत्न केले परंतु ते सर्व निर्फळ झाले. 
मागाहून गुजराथेमध्ये जेव्हां इंग्रज सरकारच्या लष्कराने जय 
. मिळविला तेव्हां walter आणि राघोबादादा यांमध्ये (नं> ६७चा) 
तहनामा झाला. त्यांत असे ठराविळे af ait राधोबादादास 
लष्कर आणि पैसा याची मदत करावी; राघोबा दादाने गोविंदरावास 
दाक्षिणेत जाहगीर करून द्यावी; आणि इंग्रज सरकारास या तदनाम्याच्या 
जञामिनकीबद्दल भडोच क्र इतर परगण्यांतील गायकवाडाच्या वसुलीचा 
भाग हमेझ द्यावा. हा तहनामा बंगाल सरकारच्या हुकुमावरून 
नामंजूर करण्यांत आला ब राघोबादादाचा यांचा संबध . तोडून 
टाकण्याचा ठराव झाला. AT मुळे पुण्यांत कर्नळ अपटन याणीं तेथील 
प्रधान मंडळी बरोबर पुरंधर एथे तह केला; यांत एक ठराव असा होता 
कीं wefan पेशन्याच्या हुकुमावांचून कांहीं देण्याघेण्याचा 
अधिकार नाहीं असे जर शाबीत झालें तर फत्तेसिंगाने दिलेले मुख यास 
माघारे WA. असे करण्यांत प्रधान मंडळीचा मुख्य मतलब इतकाच 
होता at फत्तेसिंगास मी पुणे दरबारचा नोकर आहे असे वाटावे 
व यांणें (फत्तेसिंगाने) यांचे श्रेष्ठत्व कबूल करावे. Teg प्रधान मंडळीने 
फेब्रुवारी सन १७७८त चढलेली खंडणी घेऊन पुन्हां फत्तेसिंगास 
सेनाखासखेलचीं वस्त्रे दिलीं. 

वडगांव एथे बंदोबस्त झाल्याअन्वयं गायकवाड कुटुंबाबरोबर तहकरून 
गायकवाडास पेशन्यांपासून स्वतंत्र RS आणि मराठेलोकांचे aa 
कमी करण्याचा ठराव झाला, व इंग्रज सरकाराकरितां गुजराथेतील 
पेशव्यांचा भाग निंकून घेण्याचा बेत केला. गुजराथच्या लढाईत 
जनरल TSS याणीं कांहीं जय मिळविला व यांचा फत्तेसिंगाबरोबर 
परस्परांच्या दोस्ती संबधी (To KAM) तहनामा ता० VE आनेवारी 
सन १७८० सालांत झाला. यांत फत्तेसिंगाने माही नदीच्या 


दै. 


उत्तरे कडील पेशब्यांचा प्रदेश घेऊन, तापीचा दक्षिण. मुलूख; 
भडोचचे उत्पन ब नर्मदा कांठावरील सिन्होर प्रांत व त्याजबळील 
खेडी हीं सर्व त्यांच्या स्वाधीन करावीं असे होते व लढाईच्या समयीं 
पेशव्यांस खंडणी द्यावयाची या ऐवजीं इंग्रजांच्या लष्करांत ३,००० 
घोडे स्वार पाठवून देण्याचे ठरविले. या तहनाम्याच्या शरली वरिष्ठ 
सरकारानीं बहुत करून पसंत केल्या परंतु तयांच्या लेखन संबधी बाबतींत 
कांहीं दोष काढले. पुढे यांच्या बाहालीबद्दल हा फेरफार करून TR 
केलेल्या खरड्यावर सरकार व कोन्सलचे सभासद यांच्या सह्या होऊन 
Ratatat त्याच्या नकला फत्तेसिंगास देण्या करितां 
मुंबई सरकाराकडे रवाना झाल्या, परंतु यामध्ये जो नवीन फेरफार 
केला तो 'फत्तेसिगास कधींच विदित करण्यांत आला नाहीं. आतां 
अझा प्रकारचा कोणताहि लेखी दस्ताऐवज उभयपक्षास 
लागू होतो किंवा नाहीं याचा तूर्त बिचार करण्याचो विदाष जरूरी 
नाहीं, कारण सन १७८२ त इंग्रज सरकार व BHA सरकार 
यांमध्ये सता होऊन सालबाईंचा तहनामा झाला त्यामुळे गायकवाडचा' 
मुळूख लढाईच्या पूर्वा जितका होता तितकाच राहिला व फत्तेसिंगास 
मात्र पूर्वीप्रमाणे पेशव्यांस खंडणी द्यावी लागली, परंतु साची मागली 
बाकी सवे सोडून देण्यांत आली 

. फत्तेसिंग गायकवाड सन १७८९त तारीख ९१ Rear रोजीं 
मरण पावला, यावेळीं याचा भाऊ मानावी याणे आपला बंधु सयाजी 
याच्या नांवाने राज्यव्यवस्था लागलीच स्वतःच्या स्वाधीन करून 
घेतली आणि पेशव्यामींहि मोठा नजराणा घेऊन यास त्याजागी कबूल 
8. येथे. गोविंदरावाच्या हक्कास. ह्यादुनी शिदे याणे आश्रय 
दिला. इकडे मानाजीने आपल्या अधिकारास बळकटी आणण्यास्तव 
सन १७८०च्या तहनाम्या बरहुकूम इंग्रज सरकारची मदत मागितली. 


 & 


ag सालबाईच्या तहाअन्वये मागील a agent «omer 
aM सबबीनें या प्रकरणांत हात घालण्यास याणीं नाकारिले. हा कुटुंब 
HVE तारीख १ ली आगष्ट सन १७९३ सालीं मानाजीचे मरणा- 
नें बंद पडल; a गोर्विदराव जेव्हां गादीवर बसला तेव्हां तयास 
. पेशव्यांस मोठा नजराणा देऊनहि तापिनदीच्या दक्षिणकडील गाय- 
कवाडचा मुलुख व सुरतच्या जखातीचा भाग द्यावा असा करार- 
नामा करून द्यावा लागला. परंतु मागाहून पेशव्यानीं, ही, aafeset 
देणगी सोडून दिली, कारण इंग्रज सरकार्सने अशी तकरार 
घेतळी कीं F सर्व FI साल्बाईच्या तहनाम्यांतील ठरावाविरुद्ध 
होऊन गायकवाडचा Fo तोडल्या सारखे होते. 

गुजराथेंत पेशव्यांच्या तर्फ आबा दोळुकर झणूनएक खंडणी वसूल 
करणारा होता. याणे गायकवाडच्या मुलखांत मुद्दाम कलह उद्गूव- 
ण्याच्या उद्देशाने वसुलात करण्याचे आरंभले त्यामुळे गोविंदरावास 
त्याच्याशीं वैर करावे लागले. आवा NSA नाना फडणीसाच्या पक्षाचा 
होता ह्मणून बाजीरावाने गायकवाडास Pare चढवून लढाईचे 
रूळ मातविले. यांत ब्रिटिश सरकार मध्यस्ती पडल्याने बराच फेर 
बदल होऊन der मिटला. सन १७९९त Aas नबाब मरण 
पावले, या वेळीं ब्रिटिश सरकाराने सुरत हहर व या सरभौतालील 
परगण्यांतील गायकवाड सरकारानीं सोडून दिलेल्या चौथाईचा भाग 
संपादन करण्याविषयींचा यत्न केला. या बाबद GST मंजुरी 
मिळवून आबा शेळुकराच्या विरुद्ध याणीं मदत करण्याचा भरंसा 
दिल्यास हें कबूल करू हणून गायकवाड सरकारानें Tas. 
| ही मदत करण्याची दरखास्त याणी उडवून टाकली पण इतक्यांत 
आबा होळुकरास पकडून गोविंदरावानीं कैद केला आणि सन (ceo 
सालीं. अक्टोबर महिन्यांत पेशव्यानीं आपणास वर्षांचे पांच लक्ष रुपये 


x 


मिळावे असे ठरवून गुजराथच्या वसुलाचा भाग पांच वर्षांच्या कोलानें 
गायकवाड सरकारास लिहून दिला. व 
ara वर्षांच्या सप्तेबर मासी बोविदराव मरण पावला आणि याच्या 
गादीवर याचा वडील मुलगा भानंदराव बसला. हा बुद्धीचा मंद 
होता यामुळें सर्वे राज्याधिकार याचा अनौरस सावत्र भाऊ कानो- 
Seas बळकावून बसला. यासमयीं गोविंदरावाचा दिवाण रावजी 
भआपाली हणून होता याणे आपला भाऊ बाबाजी याच्या साह्याने 
एक मंडळी उभारून या गादी बळकावणारास हाकून दिले, परंतु 
गोबिंदरावाचा चलत भाऊ मल्हारराव याणे कानोजीचा पक्षस्वीकारला, 
कारण फत्तेसिंगाच्या बखेड्यांत त्याच्या बापाने गोवेंदरावास बरीच मदत 
केली होती, आणि जेव्हां गोविदराव अधिकारी होऊन गादीवर बसला 
तेव्हां त्यास (मल्हाररावास) दरबारांतून मानपान जसामिळावा तसा 
मिळत नसल्यामुळे द्याची यावर TAT झाली होती. या तंद्याचा शेवट 
रावनी आपाजी इंग्रज सरकारच्या आश्रयावर अवलंबून राहिल्याने 
आला. याणीं ता० १५ माहे माचे सन १८०९ सालीं (ने. ६९ चा) 
ठराव असा केला कीं मुंबई सरकाराजवळून कुमकेची शिबंदी घेऊन 
मल्हारराबाविरूद्ध मदत करण्याबद्दल BAe IM आणि सुरतची 
चौथाई इंग्रज सरकारास द्यावी. ही लहानशी स्वारी झाल्याबरोबर 
मल्हारराव WT आला आणि TAS १,२५, ००० रुपये आपल्या 
. ववरितार्था yd घेण्यास कबल झाला. या नेतर मल्हारराव व कानोजी 
या उभयतांना एक दोन वेळां बंड उद्भविळे, आणि गुजराथमधून इंग्रज 
सरकारास हांकून देऊन कानोनी स्वतःच बडोदे संस्थानाच्या गादीवर 
बसण्याच्या इराद्याने नवा नगरच्या ज्यामा समागमे फितूर झाला 
सावरून सन १८१२९ साली अखेर्ससत त्यास कैद करून मद्रास मुक्कामी 
रवाना करण्यांत आळा. भल्डारराव मुंबईस कैद असतांच मरण पाबला. 


S 


aT. १५ मार्च सन १८०२९ च्या बंदोबस्तावर्न (नं. wo ) 
तहनामा केला, याचा निराळा दस्ताऐवज करून ता. ९९ जुले 
सन १८०२ रोजीं तो लेख गायकवाड aa मंजूर करून 
दिला. या तहनाम्यास रावनी आपाती संबंधी खासगी ठराव 
जोडण्यांत आला होता, तो असा कीं त्याची दिवाणगिरीची जागा 
नेहमीं कायम राहून त्यास, त्याच्या मुलांस, भावांस, पुतण्यांस 
आणखी संबंधांस ब इष्टमित्रांस इंग्रज सरकारचा आश्रय असावा. 
हा करार वसईस जो तहनामा झाला होता याच्या १४व्या कलमावरून 
TART बरोबर पेशव्यानी ATS करून कायम राखला. 
ता. १५ मार्च सन १८०२त जो ठराव झाला यांत एक AIST 
अशी होती कीं ब्रिटिश सरकाराने गायकवाड सरकारास भाडोत्री 
आरब लोकांचें लष्कर कमी करण्यांत मदत करावी.* ही कबुलात 
मागाहून झालेल्या ठरावा अन्वये कायम करण्यांत आली. हें सैन्य 


ee a te शी 0000000४४५ 


सन १८०२त झालेल्या ठरावा प्रमाणे ase संस्थानप्रकरणीं 
कारभारांत हात घालण्यास इंग्रज सरकारास विदोष सवड मिळाली. 
ज्या वेळेस हे ठराव झाले त्या वेळेस बडोदे संस्थानांत राज्यव्यवस्था 
नव्हतीच असे हटल्यास चालेल. आनंदरांवाची संत्ता कानोजी ब 
मल्हारराव तुच्छ ala इतकेच नाहीं तर आर लोकांनीं त्यास 
कैद ही केले होते. हे आरब लोक HG फार थोडे होते तरी त्यांणीं 
सर्वे मोठमोठाले लष्करी Fe बळकावले होते, व ज्यांच्यांशीं कानोजीस 
गादीवर बसविण्याविषयीं खटपट चालविली होती. नंतर या भाडोत्री 
लोकांजवळ सल्यांचे बोलणे असे oad कीं जर gel गुजराथ मांत 
सोडून जाल तर तुमचा चढलेला पगार देऊन तुमची चांगली बर- 


vo 


ग्रायकदाडाच्या राज्यांत इतके जोरावर होऊन गेलें होते कीं बाणे 
गायकवाडास. TH कैद देखील KS होते. यांच्या प्रीयर्थ संस्थानास 
दरसाल ३.,००,००० लक्ष रूपये खर्च लागत होता. परंतु गायकवा- 
डास यास हांकून देण्याची शक्ति नव्हती. कारण AA पगाराचे 


दास्त ठेवूं. aie हे बोलणे नाकारले. त्यावरून इंग्रज सरकारच्या 
सैन्याने बडोदे संस्थानावर स्वारी करून जो भाग या आरब लोकांनीं 
Aer होता त्या समंवता गरखा घातला. अखेरीस आरब लोक 
WT आले व चढलेला पगार घेऊन आपल्या जीवितवित्ताच्या 
संरक्षणार्थ ज्या ज्या ठिकाणीं त्यांस आरबी अधिकाऱ्यांकडून आश्वासन 
मिळाले होते त्या त्या ठिकाणी ब्रिटिश सरकारचे आश्वासन 
मिळाल्यास आह्मी गुजराथ सोडून जाऊं असे त्यांमीं कबूल केले. त्या 
बेळीं गुजराथमध्ये कोणत्याही प्रकारचा महत्वाचा बंदोबस्त किंवा 
बचनभाक जामीनगिरी शिवाय होत नसे, आणि सावकार लोकांनी 
गायकवाडास कर्जाऊ दिलेला पैका परत देण्याबद्दल फार करून 
आरब लोकांचे जमादार त्यांस जामीन राहत असत, इतकेच नाहीं, 
लर जुलूम व उपद्रवाच्या भोतीपासून दूर राहण्यास्तत ते आपल्म 
जीव देखील गहाण ठेवीत असत. हो जामीनगिरीची चाल अशा 
करितां ठेविली होती कीं राजाने आपल्या ' प्रजेशीं केलेल्या कारारा 
बाहेर न जावे, ह्मणून याणेच प्रजेच्या हाती असा अधिकार दिल 
होता. जेव्हां आरव ळोकांस काढून टाकलेतेव्हां ते या कबुलाती 
पासून मुक्त झाले व aT कतुलाती बद्दल इंग्रज सरकार जामीन झाले. 
याच प्रमाणे ज्यालोकांनी गायकवाड सरकारास हे आरब लोक 
काढण्या करितां नाण्याची मदत वगैरे केली होती ते, तसेच दिवाण ब 
दुसरे कामदार जे खरोखर राज्याचा दिवाणीकारभार चालवीत असत 


xR 


२०,००,००० लक्ष रुपये आंगावर चढलेले होते आणि राज्याची 
सर्व चाल क्‍्सूलात यास लिहून दिली होती. इंग्रज सरकाराने कांही 
परगणे जामीनकी दाखल हस्तगतकरून हा पैका गायकवाडास आगाऊ 
दिला होता. ह्या भाडोत्री सैन्याचा मोड रक्तसत्रावाशिवाय झाल्य 


= a ee SNES NNER ett teste get Wrst 


नंतर आपल्या वारसांचे वंशपरंपर संरक्षणाथ प्रथम बंदोबस्त करून 
घेतला होता ar सर्वांस दिलेलीं आश्वासने इंग्रज सरकारानीं बहाल 
राखिली. 

ही. आश्वासने ज्या वेळेस बडोदे संस्थानांत इंग्रज सरकर]रच्या 
वशिल्याने देण्यांत आलीं या समयीं dt फारच हितावह गणली 
जाऊन यांत गायकवाड सरकारचा ही बराच बोज राहिला, आणि 
जेथपर्यंत गायकवाडाच्या राज्यकारभारांतं इंग्रज सरकार बारकाईनें 
लक्ष्य देत होते तेथ फ्यंत यास कोणतीच हरकत पडली नाहीं. परंतु 
सन १८२९० साला नंतर जेव्हां गायकवाडास संस्थानाचा स्वतंत्र 
अधिकार मिळाला तेव्हांपासून आश्वासनाचा फारच त्रास होऊं 
लागला. याबद्दलची विशेष माहिती येथे देण्याची जरूर नाही. 
ही विणतवार हकीकत तारीख ५ आगष्ट सन १८६३च्या 
पारलमेंटरी we बुकांत पाहिल्यास सविस्तररीत्या कळेल. अलीकडेस 
थोड्या वर्षांपासून इंग्रज सरकारचा असा विचार झाला आहे 
at जितके सुरळीतपणाने व विश्वासाने ह्या आश्वासनापासून 
निराळे राहवेल तितके बरें. आतां काईंम राखलेल्या चार कतुलाती 
शिवाय बांकी सर्वे रद्द झाल्या; कांहीं गैर वर्तणूकीमुळें हिसकावून 
घेतल्या; व कांही योड्या ताहयातपर्यंत मात्र चालू ठेवण्याचे 
ठरले आहे. | | 


१९ 


नाहीं. नंतर गायकवाडानीं (नं. ७१ चा) करार करून कुमकीच्या 
कृष्कर संरक्षणार्थ ७,८०,००० रूपये TINY Aa लावून 
दिले. Pais सर्वे बंदोबस्त एकत्र करून BOR’ एप्रिल सन 
१८०५ रोजीं जो (नं.७२चा) निश्चयात्मक तहनामा झाला यास 
जोडून टाकले. जेणेकरून मग कुमकीचे लष्कर ही वाढविण्यांत 
आले. याच्या खर्चा कारेतां आणखी ११,७०, ००० रुपये उप्तनाचे 
निराळे प्रांत लावून दिले. इंग्रज सरकारास ४१,३८,७१३२ रुपये 
गायकवाडानीं कर्जे देणे होते याची फेड होण्याबद्दल १९,९५, ००० 
रुपये उप्तनाच्या AAT नेमणूक करून दिली. गायकव!डानीं पेश- 
व्यांचे नाण्यासंगधी सर्व खटले इंग्रज सरकारच्या लवादी- 
बरच MIS. अथात इंप्रज सरकार समागमे गायकवाड सरकारचा 
कोणया प्रकारचा संबंध होता ते सवे al तहनाम्यांत व्णीले आहे. 
ह्या लावून दिलेल्या मुलखापासून लष्कराच्या खर्चापुरती उपज 
झाली नार्ही, ATA ता. १८ जून सन १८०७ रोजीं (नं. ७३च्या) 
कराराप्रमाणे गायकवाडानीं १,७६, १६८ रुपये उत्पनाचे 
जास्ती Toa दिल्हे. सन १८१२ सालीं मुंबई सरकाराने एक अशो 
दरखास्त केली कीं लष्कराच्या खचोबद्दल जे मुल्ख दिले आहेत ते 
एक कोट रुपये दिल्यास गायकवाड सरकारास माघारा द्यावे, आणि 
बसईच्या तहनाम्याने जे प्रांत मिळाले आहेत ते aia इजारा 
द्यावे, परंतु शिबंदीचे ठराव दुसर्‍या रीतीने जसेचेतसेच कायम राहतील 
असे सचविले. ही दरखास्त यांच्या ह्मणण्याप्रमाणे वरिष्ठ 
सरकारच्या पसंतीस आली नाहीं 

काठेवाडची खंडणी आणि आमदाबादचा इजारा जो गायकवा- 
डा पातून पेशव्यांस घेणे होता तो, सन १८०४ मध्ये पूर्वी केलेला 
पांच बर्षांचा कौळनामा पुरा झाल्यावरून पुन्हा दहा वर्षांचा नवीन 


3 


करून देण्यांत आला, तों AH सरकारच्या मध्यस्थीने व नामीन- 
गतीने दरसाल ४,५०,००० रुपये प्रमाणे ठरला. व गाय- 
कवाडाने पेझव्यांवर भडोचची agent जी ख्याणी (पेशव्यानी) 
aia (गायकवाडास) विचारिल्या खेरीज इंग्रज सरकारास दिली 
होती ती, व गुजराथ प्रांतांतील Gaeta मुलूख संरक्षणार्थ 
विशेष शिबंदी ठेवण्यांत आली यांच्या पगारापोटीं मिळून एकंदर 
उलट घेणे काढले. सन १८१ ४मध्ये जेव्हां हा पट्टा पुरा झाला, तेव्हां 
नवा करून देण्याचे नाकारिले; व बाजीरावाचा प्रियभित्र त्रिवकनी 
डेगळा याणे, काठेवाडकर राजास असे सुचविले कीं, पेश- 
व्यांच्या खंडणीचा भाग गायकवाडास देऊ नये. ह्या तक्रारीचा 
निकाल करण्या करितां गायकवाडाने आपला दिवाण गंगाधरशास्त्री 
यास इंग्रज सरकारा कडून याच्या जिवाचे आश्वासन घेऊन 
पुण्यास पाठविला. तेथे त्रिवकजी Sat यास कपट करून ठार 
मारिले. या दग्यामुळे पेशव्यांस तारीख १३ जून सन १८१७ रोजीं 
जो करार लिहून देणे भागपडले यावरून गायकवाडावरील सवे 
पुढले हक्क सोडून द्यावे लागले; आणि पूर्वीची सर्वे मागणीं दरसाल 
चारलक्ष रुपये प्रमाणे घेणे ठरवून मांडून वाळलीं; परंतु पेशव्यांचे राज्य 
ल्यास गेल्यामुळे गायकवाड सरकार पेशव्यांच्या सवे देण्यापासून 
मुक्त झाले. हा बंदोबस्त झाल्यावर ता. ६ नोवेबर सन १८१७ 
रोजीं अनंदराव गायकवाड तफे याचे काम चालावेणार फत्तेसिंग या 
बरोबर (नं. ७४चा) नवीन तह केला. Tits मुख्य ठराव असे 
होते कीं, शिबंदी वाढवावी; पेशव्यांचा इजारा घेउन जे गुजराथ 
प्रांतामध्ये गायकवाडानीं हक्क मिळविले होते ते सवे इंग्रजास द्यावे; 
किथेक प्रांत अदलाबदल करून गुजराथ RT असे नक्की 
करावे; ळढाईच्या प्रसंगी इंग्रज सरकारच्या सैन्या समागमे 


१३१ 


गायकवाडांनी कुमकींस स्वार पाठवावे; आणि एकमेकाने परस्परांस 
फौजदारी गुन्हेगार द्यावे व घ्यावे. 

आनंदराव गायकवाड, ता. Bl अक्टोबर सन १८१९ रोजीं 
मरण पावला. याचे मागे गादीवर याचा भाऊ, Warafera बसला. 
हा सयाजी मागंच्या दोन वर्षांपासून आपल्या सख्या भावास रजपूत 
राणीच्या Tes बळवंतराव व पिलाजीराव असे ओरस पुत्र असून 
aia एकीकडे काढून देऊन आपणच स्वतः राज्याचा कारभारी 
. झाला होता. "हा गादीवर बसल्या पासून इंग्रज सरकारानें पूर्वा- 
पार बडोदे संस्थानच्या कारभारांत बारकाईने लक्ष्य देण्याचे बंद केले; 
आणि (AF. ७५च्या) करारा प्रमाणें असे ठरविले कीं, दिवाणास 
लावन दिलेलीं आश्वासने, खंडणीसंबंधी कत्रलायती, आणि सावकारांचे 
कौोलनामे सवव गायकवाडानीं मान्य करावे. सन १८०३ मध्ये आरब 
लोकांस रजा दिली, या वेळेस त्यांणीं AA सरकारापासन Aa- 
लायत करून घेतली होती; त्यांत अट अशी होती al, बडोद्याच्या 
सावकारांनीं जो पैका दिला, तो भरण्या बद्दल आणि राज्यांत त्यांस 
कांहीं हळाहरकत होऊं नये ह्मणून यांच्या जागीनगिरी साठीं इंग्रज सर- 
कारची जामीनकी दाखल केली होती; या शिवाय गायकवाडास 
अनेक वखेड्यांतून मुक्त करण्या करितां वेळोवेळीं SF दुसरे कर्ज 
काढले होते त्यांत ही A सरकारची जञामीनकी होती. सन 
१८२०त संस्थानचं एकंदर सर्वे देणे १, ०७, ६६,९९७ रुपये होऊन 
गेले होते. या रकमेची फेड होण्यासाठीं, सहा मुख्य सावकारांकडून 
इंग्रज सरकारच्या जामीनकीवर कर्ज काढले, ते गायकवाडानीं दर 
साल पंघरालक्ष रुपये प्रमाणे हाप्याने देण्याचे कबल केलें. ही 
हत्तेबेदी वेळच्यावेळेवर भरली जात नव्हती, यामळे सन १८२९५ सांत 
कर्ज फारच बाढले अते दिसन आले. त्यावरून गायकवाडांच्या 


१८ 


संमत्तीने इंग्रज सरकारच्या जबाबदारीवर दुसरा बंदोबस्त केला; ata 
कर्जे फेडण्याबद्दल किलेक गांव सात वर्षांच्या इजाऱ्याने द्यावयाचे 
ठरले. सयाजीरावाने हे इजारे तोडले, व तो आपली जबाबदारी 
बिलकूल गुमानीत नाहीं असे पाहून सन १८२८सांत थोडी वर्षे पर्यंत 
पीटलाड, बयाळ, कडी, दभोय, भादरपूर, सीनोर, आमरोळी, 
दामनगर आणि सियानगर Farle प्रांतांवर व काठियावाड, माहीकांठा 
रेवाकांठा, राजपींपळा, उदेपूर आणि संखेड वगैरे wa खंडणी 
च्या मुलखांवर इंप्रज सरकारनी जप्ती ठेविली. सन* १८३२सांत 
पुष्कळ वाटाघाट होऊन सावकार व गायकवाड आपआपसांत 
समजले तेव्हां इंग्लिश सरकाराने आपली जामीनकी काढून घेतली 
च खंडणी आणि गांव गायकवाडास परत दिले. 

सन १८२० मध्ये सयाजारावाने' एक (नं. ७६चा) बंदोबस्त 
केला, यांत याच्या राज्यांत, पूर्वी अफिणीवर दरशेरास १२ रुपये 
प्रमाणे जकात दिल्या शिवाय पुढे अफीण नेण्याची जी मनाई होती 
ती नाहींशी करून विशेष व्यवस्थेने ती विकण्याचे ठरविले. याच 
वर्षी दुसरा ठराव (नं. ७७चा) झाला. त्यांत मायकबाडाने 
असे कबूल केले कीं इंप्रज सरकारच्या परवानगीवांचून माहीकांठा ब 
काठेवाड येथे स्वार पाठवूं नये, व इंग्रजाच्या मध्यस्ती खेर्राज खंडणी 
देणारावर मागणी सुद्धा करूंनये. इम्रन लोकांनीं गायकवाडाच्या 
शिरावर खच पडूं न देतां ती खंडणी वसूल करून देण्याचे कबूल केले. 
सन १८२५ सांत THT ठरावापेक्षां जो कांहीं कमी जास्त वसूल येईल 
तो, व याच प्रमाणे काठेवाडांती ल दंडाचे उप्तन BW (नं> ७८च्या) 
ठरावा. AERA आलहय़ाच्या फंडास जमा करण्याचे गायकवाडा- 
at कबूल केले. सन १८४४ सांत (नं. ७९च्या) कराराप्रमाणे 
काठेवाड बंदरांत तुफानाने जीं जहाज घसडून येतील TAT काय 


१६ 


भकात ध्यावी या विषयीचे नेम ठरण्यात आले. हेच नियम (नं. eo 
बरहुकूम) सन १८५० पासून सुधारले गेले. | 

__ सन १८१७ ताल तहनाम्याचे कलम ८ वे असे होते की, 
गायकवाडानीं ३,००० हुंशार स्वार शिबंदीच्या कुमकी कारेतां ठेवावे. 
या कलमा अन्वये जेव्हां शिबंदीचे काम नपडे तेव्हां यां- 
पासून चाकरी घेण्यास इंग्रजास हक्क नव्हता, TINT रिवाज अस्ता 
पडून गेलाकीं, खंडणी देणारे संस्थानांत यां. कडून नेहमीं पोलीसच 
काम घेऊं लार्गले, हे लष्कर फारच कमकुवत दटोत्पत्तीस आले, यामुळे 
सन १८२० सालांत यापैकीं दोन तृतीयांश तरी चाकरीस लायक 
असे स्वार तयार करून देण्याचा गायकवाडास तगादा लागला. हे 
कांहीं यांच्या पासून झाले नाहीं. तेव्हां स्वारांस वेळच्यावेळीं पगार 
देण्याकारेतां पंधरा लक्ष रुपये उप्तनांचे मुलूख सोडवून Vas. नंतर 
गायकवाडाने (नं. CRA) करारा बरहुकूम इंग्रज सरकारापाद्चीं 
दहा लक्ष रुपये अनामत ठेवण्याचे कबूल केले यावरून सन १८३२९ 
सांत ते मुलूख यास परत मिळाले. या नंतरच्या वर्षांत गायक- 
चाडानीं इंप्रजा विरुद्ध दुस्मानीचीं aa कामे केलीं या मुळे यांच्या 
मैत्रींत व्यत्यय आला, व सन १८३९सांत पेटलाद' परगणा,--- 
ज्याची ७, ३९, ०० ० रुपयांची उपज येत होती तो AT केला, आणि स- 
याजीरावास गादोवरून काढूनटाकून याच्या कुटुंबांतील दुसऱ्या कोणास 
राज्यावर स्थापण्याची धमकी दिली. नंतर इंग्रज सरकाराने “ गुजराथ 
VTS नामेस्वार तयार करून यांच्या संरक्षणार्थ पीटलाडचा 
SHAT कांहीं भाग लावून घेतला. सन १८४०सांत गायकवाडास 
रिसाल्याच्या लोकांची dear १५९०० करून ते लोक TMT ठेवावें. 
अशी फरमास करण्यांत आली. ही ATTA सन १८१७ च्या तहनाम्या 
बरून झाळी नव्ह्ती, कारण गायकवाडाच्या गौरवर्तणुकीने तो 


sa 
तहनामा. TE झाल्यासारखा होता. गायकवाड फारवर्ष पर्यंत बेबनावान 
ama असल्यामुळे at या बाबतींत फारच वांधा घेतला; परंतु 
Radi सन १८४१सांत जेव्हां दोन्हीं सरकारांतील बांध्याची कारणे 
मिटविण्यांत आलीं तेव्हां गायकवाडाबरोबर (नं. <२९चा) नवीन 
BUT केला; ज्या योगें सन १८१७तील तहनाम्याचे पुनजींवन 
'होऊन याणे तीन लक्ष रुपये “गुजराथ इरेगुळर हाच्या” तीन 
हजार स्वारांचे खर्चासाठी aaa ar रिसाल्याकडून खंडणीच्या 
मुलखांतै चाकरी ध्यावी असे ठरून गायकवाडास 'हरएकप्रसंगीं ते 
स्वार कमीकरून पंधराझोपर्यंत ठेवण्याची परवानगी दिली. हो 
कजुलात पुरी झाल्यावर पेटलाद प्रांत गायकवाडाकडे माघारा आला, 
आणि सन १८३२ सांत GAA BANU जे १०,००,००० लक्ष 
रूपये अनामत ठेविले होते ते गायकवाडास परत दिले. सन (८५८ 
सालीं बंडाच्यासमयीं गायकवाड. सरकारानीं फार चांगली मदत 
केली याच्या AA दाखल “गुजराथ BVT हार्स” बद्दल F 
दरसाल ३,००,००० रुपये द्यावयास लागत ते IT सरकारानें 
(7. <३) बरहुकूम माफ केले. पण याचवेळी १५०० स्वार 
ठेवण्याची जी परवानगी दिली होती ता रद केली, आणि शिबंदीचा 
बंदोबस्त सन १८१७ तील तहनाम्याचे ८ व्या कल्मा प्रमाणे 
कायम ठेवला. त्यांत विहेष ठराव इतकाच केला कीं 
सदरील शिबंदीने खंडणीच्या मुलखांत Teles ही. साधारण 
_ काम करावे 

_ सन १८५६ त (नं. ट४च्या) करारा बरहुकूम मंबई. बडोदा 
*रेळवे बांधण्यासाठी गायकवाडानीं आपल्या राज्यांतील नमीन दिली. 
-ती aa शरतीने af area रहदारीच्या ,जकातींत या पासून 


“कांहीं नुकसान न व्हावे. थाच वर्षांत रसिडेंटाने तीन बाबी रूजू 


tc 


केल्या, यांतील प्रथेक बाक गायकवाडास. पसंत होती- पैकीं पाहिल्या 
अन्वये मालावरील दस्तुरी व रहदारीची जकात गायकवाडानीं 
आपल्या राज्यांतून काढून टाकावी आणिः तिच्याबद्दल ३,६१,४१७ 
रूपये याणी ध्यावे. दुसरी, ज्या गांवांतून tea जाईल या गांवाची 
नांकेबंदी काढून टाकून वर्षांचे १,५४,७७० रुपये ध्यावे; आणि 
तिसरी, जकातीच्या निरखनाम्या बरहुकूम याच्या मुलखांतून जों माल 
जाईल व Rea चढेल सावर अमूक एक दस्तुरी बसवावी 
असे होतें. या पैकीं एकही गोष्ट मंजूर झाली नाहीं. परंतु एवढेच 
ठरले कीं रेलवे सुरूकेल्याने ज्या नुकसानीची झाबिती होईल 
केवढे नुकसान मात्र गायकवाडास दर साल भरून द्यावे- बडोद्याच्या 
रासेडेटास गायकवाडाच्या परगण्यांतून रेलवे जाऊन यांत जे कांही 
फौजदारी गुन्हे होतील ते तपासण्यास म्याजिस्त्रेटाचा अधिकार आहे. 

ato १९. डिसेबर सन १८४७ रोजीं सयाजीराव गायकवाड 
कैलासवासी झाले. यांच्या गादीवर यांचे वडील पुत्र गणपतराव बसले. 
aia पुत्रसंतान नसून, Talo १९ नोवेबर सन १८५६ रोजीं 
मरण पावलें. ह्मणून त्यांचे बंधु खंडेरावमहाराज ता ० १९ डिसेबर 
रोजीं गादीवर बसले. पिलाजी गायकवाडाच्या ओरस ओलादींत्र 
तूर्त खंडेराक व यांचे बंधु मल्हारराव राहिले. हलींच्या राजास दत्तक 
_ घेण्यास (नं. ८५चा) हक्क मिळाला आहे. यांच्या सन्मानार्थ ta 
ara सरबत्ती होती 

सन १८४०सांत गायकवाडाच्या राज्यांत सती जाण्याची. 
चाल मना करण्यांत आली. सन १८४९मध्ये बालाविक्रय बंद 
केला. आणि सन १८५६त गुलामगिरीचा मोड केला. गाय- 


HUSA राज्याचे क्षेत्रफळ ४,२९९ चौरस मैल आहे; उत्पन 
४०,००,०००; आणि लोक्रवास्त १७, १०,४०४ मनुष्यांची आहे. 
संस्थानचे लष्कर रिसाल्ा मिळून 4,040 स्वार, ४,००० 
WITS, २५९ AREAS घोडेस्वार, आणि ३,००० शिबंदी 
आहे. मायकवाडाच्या मुलखांत at मिठागरे करण्याची किडा 
बंदरे पुरू करण्याविषयी इंग्रज सरकारास मनाई करण्याचा 
अधिकार आहे 


"> 
e ; 


— 


ताझाकलम.---हा वरील मजकूर BIA प्रसिद्ध झाल्या नंतर- 
श्‍वँडेरावं महायत भ्षायककाड इसवी सन १८७०त Alo WAAR 
रोजीं स्वर्गवासी झाले. यांच्या पाठींमागे wiry सांप्रतचे सत्ताधीश 
श्रीमंत मल्हारराव महारात गायकवाड सेनाखासखेलळ समोर 
MET ता० १० आगष्ट सन १८७१ रोजी गादीवर विराजमान झाले. 
प्रस्तूत बडोद्याचे सर्व राज्य यांच्या अधिकाराखाली आहे. 


याच प्रमाणे Eel बडोदे संस्थानाचे उत्पन्न १,३०,००,००० 


रूपयांचे MSS आहे, व लोकवास्त २६,००,००० लक्ष झाली 
आहे. आणि ३,००० शिबंदी शिवाय एकंदर सैन्य १३,६९७ 
मनुष्याचे असून ताफा ३० आहित असे कळते. 


र्क शहाणा arpa soreness oy 


“ it 


Ho ६६. 
इसवी सन १७७३त फत्तेसिंगाबरोबर 
HOS तह. 


arta कटा राना NE lee cet te 





~ <> ° ne. 
| Aled. म|हर. 


| फनोसंगाचो कंपनीची 
| 


नामदार युनायटेड इस्ट इंडिया कंपनी तर्फे इंप्रज्ञ लोकांचे 

afte भधिकारी विलयम आन्डरा प्राईस इस्कायर, व फत्ते- 

सिंग यांमध्ये झालेला करार. 
oS 

महाद्यद़्खान नबाब याच्या ताब्यांतील भडोच शहर नामदार 
कंपनीच्या विजयी लष्कराने जिंकल्यामुळे असा बंदोबस्त व ठराव कर- 
ण्यांत आला कां हें घेण्या पूर्वी जसी सवे वहिवाट होती ads gaa 
बायदतींत कायम राखावी. व इंग्रज आणि फत्तेसिंग या उभयतांनी 
शहर व परगण्या संबंधी दोहोंची वसुलात पहिल्या प्रमाणे सारखी 
विभागून ध्यावी. “गांत कांही भेद अतूनये. आणि वर लिहिल्या 
प्रमाणे सर्वे व्यवस्था चालावी. 

हा करार ता १९ जानुआरी सन १७७३ रोजी अथवा 
ato १८ शीवळ ११८६ हिजरीनामे संवत्सरांत उभयपक्षांकडून 
शिक्षा मोहर्तबानिशीं सही झाला 





XR 


| To ९७. 
रघुनाथराव viet प्रधान व फक्षेसिंग आणि शिवाजीराव 
समशेर बाहादूर यांचे मध्ये झालेल्या तहाच्या नकलेचें 
माषांतर कि 
शिवाजी आणि फत्तेसिंग समशेर बाहादूर यांणी आज्ञा उल्घून बंड- 
वाल्याचा पक्ष स्वीकारून फितुरी केली परंतु नामदार युनायटेड कंपनी 
तफे व मार्फत करनळ किटींज साहेबानी शिरपाव वगेरेची आहा 
देऊन पंडित प्रधानाचे वांधे मिटवून टाकले आहेत. azide 
समजुतीचे कलमबंधी ठराव खालीं लिहिल्या प्रमाणे:--- 
कलम १. 
शिवाजी आणि HAST गायकवाड HAUT बाहादूर हे सरकारास 
दरसाल आठलक्ष रुपये देण्यास कवूल आहेत- 
कलम ९. 
शिरस्या प्रमाणे ३,००० चांगले घोडे व मनुष्ये यांचा रिसाला 
घेऊन याणी नेहमीं चाकरींत हजर राहावे. ही संख्या कधीं कमी 
व्हावयाची नाहीं. | 
कळम 2. 
माधवराव साहेबाच्यावेळीं गोविंदराव गायकवाड BART बाहदूर 
यास दरसाल तीन ST रुपये यांस द्यावे लागत असत, ती रक्कम या 
उपर देऊ नये असा ठराव झाला आहे. आणि गोविंदरावानीही 
शिवाजी व फत्तेसिंग यांवर या संबंधी कोणयाच प्रकारचा दाबा 
करूं नये 
| कलम ९ विश. 
खंडेराव गायकवाड ATM बाहादूर यांसही माजी दामाजीराव 


र्र 
महाराजांच्यावेळीं जसी समात्त मिळाली होती द्याच प्रमाणे आर्ता 
आश्रय द्यावा. से 
| कलम ५. 
नामदार कंपनी व श्रीमंत पंतप्रधान यांमध्ये झालेल्या करारा 


SERA भडोच परगण्याची उपज व अधिकार इंग्रज सरकारास 
दिला आहे, य़ा विषयीं फत्तेसिंग व शिवाजी यांशीं वांधा काढूं नये. 


कलम ६. ° 
श्रीमंत पंतप्रधान ब गायकवाड यांमध्ये इंग्रज सरकारानीं सला 
करून दिला या बद्दल चिखली परगणा, सुरत जबळचा ATA 
परगणा, आणि ARS नजीकचा व भडोचपासून पंधरा कोसांवरील॑ कोबल 
परगणा असे तिन्ही परगणे गायकवाडानीं नामदार कंपनीस निरंतर 
fee आहेत. 
RTT 9. 
श्रीमंत पंतप्रधान यांच्या await गायकवाडानीं जे योग्य असेल 
ते मान्यकरून चांगळी आदबी राखावी, व कोणी शत्रु समागमे 
पत्रव्यवहार ठेवूं नये. 
कळम ८ 
ही वरील कलमे मंजूर राखण्यास व चालिवण्यास नामदार 
कंपनीची जामीनकी आहे, परंतु जर करितां या बाबतींत कोणया 
ही रोतीने गायकवाडाची लबाडी आढळली तर नामदार कंपनी 
या विषयीं जबाबदार नाहीं 
राघोबादादानीं Gal सदरील कलमे कोणयाही प्रकारचा भेद न 
ठेवतां सिद्धीस न्यावी 





२४ 


नॅबर ६८. 


वरिष्ट सरकारानीं मंतर केलेली 
सन १७८० तील बोली. 


मौजे कंडीला, परगणा दभोय 
मक्कामी ता Real जाने- 
qT सन Loco रोजीं फत्ते- 
fara गायकवाड BAN 
बाहार्दूंर व नामदार इष्ट इंडिया 
कंपनी यांमध्ये झालेला करार. 
नामदार गवरनर जनरल आ- 
णि फोट डालियमचे कोंसल यांच्या 
नांवे ब्रिगेडीयर जनर गाडार्ड 
याणीं जी समजतीची व सोईची 
'बाजवी बोली carat ती मराठे 
राज्याच्या प्रधान मंडळीने ATT 
ल केल्यावरून व इंग्रजलोकां 
विरुद्ध हट्टाने लढाईचा प्रकार 
मातीवल्यामुळे TAT सरकारास 
स्वत:चे राज्य व हक्क, संभाळण्या- 
करितां शस्त्र धरावे लागलें, या 
योगें ws sara गवरनर 
जनरल व कौसल यांच्या अनुमत्ते 


मंबईचे प्रेसेडिट आणि निवडक 


अस्सल ठराव होउन फत्ते्सि- 
गास AT १७८०त करुन 


दिलेली बोली. 


मौजे कंडीला, परगणा दभोय 
मुक्कामी ता? ९६ बी जानेवारी 
सन १७८० रोजीं फत्तेसिंग- 
राव गायकवाड समशेर बाहा- 
दूर व नामदार इष्ट इंडिया 
कंपनी यांमध्ये झालेला करार- 


नामदार गवरनर AACS: आ- 
णि ae उलियमचे कौंसल 
यांच्या नांवे ब्रिगेडीयर जनरल 
Tests याणीं जी समजुतीची व 
सोईची वाजवी बोली दर्शविली 
ती मराठे राज्याच्या प्रधान मडळी 
ने नाकवूळ केल्याबरून व इंग्रज 
लोकांविरुद्ध TF लढाईचा प्रका- 
र मातीवल्यामुळे इंग्रज सरकारात्त 
स्वतःचे राज्य व हक्क संभाळण्या- 
करितां Te धरावे लागलें, aT 
योगे He उलियमचा गवरनर 
जनरल व Has यांच्या अनुमत 
मंबईचे Ree आणि Pass 


Xs. 


* 


कुमिटी यांणीं ब्रिगेडीयर जनरल 
mere यांची नेमणुक क- 
Sa ata असा अधिकार दिला कीं 
त्याणीं सर्वे गायकवाड कुटुंब तर्फे 
फत्तेसिंगराव BART बाहादूर व 
नामदार इष्ट इंडिया कपनी यां 
मध्ये CAT AS राहील असा सं- 
aq ठेवावा. यावरून परस्परांत 
समजी होऊन asi लिहिल्या 
प्रमाणे ठरावाची कलमे झालीं 
आहेत:- 
करम १. 

प्रतिज्ञा पूर्वक सयरीतीने या क- 
रारा अन्वये फत्तेसिंगराव गायकवाड 
TARE बाहादूर व इंग्लिश कंपनो- 
चा वरिष्ठ अधिकारी यांमध्ये तह- 
नामा ठरला आहे तो असा Ar 
एकाचे जे दोस्त अगर दुडामनते 
दुसऱ्याचे दोस्त अगर दुशमन 
गणले जातील. जो कोणी इंप्रजां- 
च्या राज्यावर ES करील यास 
राव समशेरानीं शिक्षा करणे जरू- 
र पडेल, आणि जो कोणी रावा- 
च्या मुलखावर चढून येईल त्यास 
हांकून लावण्याकरिता इंग्लिश 


कमिटी यांणीं ब्रिगेडीयर जनरल 
गाडार्ड यांची नेमणूक करून यांस 
असा अधिकार दिला को UT 
सव गायकवाड कुटुंब तफे फत्तेसिंग 
राव BAN बाहादूर व नामदार 
इष्ट इंडिया कंपनी यांमध्ये हमेश 
सला राहील असा संबंध ठेवावा. 
यावरून परस्परांत समजी हो- 
ऊन खालीं लिहिल्या प्रमाणे 
ठरावाची कलमें झाला आहेत:- 


कलम १. 

इंग्रज आणि फत्तेसिंगराव यां 
मध्ये करार झालाकीं परस्परांचा न- 
चाव करण्याचा Fay उभयतांस 
ही कबूल आहे, आणि परकोय 
कोणयाही प्रकारच्या शत्रु पासून 
सुराक्षत राहण्या करितां एक- 
मेकानीं परस्परांस सहाय करावे. 


सई. 


कंपनीचे ate अधिकार्रा जितके 
प्रयत्न होतील तितके करतील. 


य्य करारांत कोणी HVAT. 


कलम र. 


पुण्याच्या प्रधान मंडळीने इं- 
Reg कंपनीच्या वरिष्ठ आधेका- 
aa फारच ATT केलेले 
करार घडीघडी तोंडून टाकले 
आणि gaat बरोबर लढाईचे 
पुष्कळ प्रसंग आणले व फत्ते- 
सिंगराव गायकवाड समशेरबाहादूर 
at बरोबरही कंबर बांधून. दुदा- 
मनी अरंभिली व. बहुत जुलूम 
केला, एवढ्या कारितां पुण्याच्या 
प्रधान मंडळीचा FSA व जबरद- 
स्ती मोडून टाकण्याची Tee 
आहे. यांत उभयतांची इजत राहू- 
न. नुकसानीचा सूड 
यावा हणून तूते असा. ठराव के- 
ला आहे कीं गुजरायेमधून पु- 
ज्याच्या प्रधान मंडळींचे राज्य 
काढून ठाकून सवे गुजराथ पांत 
ब॒अमदाबादचा सुभा मिकून 
आपल्याच waste ध्यावा आणि 


उगवतां 


कलम *. 


मराठे संस्थानचे प्रधान. Fe 
Cait. वारंवार तहनामे SRA 
केल्यामुळे व. यांच्या शेवटच्या' 
गैर वर्तणुकीनें इंग्रजांची alas 
इतराजी झाली आहे. त्याच प्र- 
माणे अघटीत Feat कामें 
करून फत्तेसिंगाचेही ते दुडामन 
HA चुकले आहेत. या सवे 
कारणांसाठी व नामदार कंप- 
नी आणि' फत्तेसिंग यांमध्ये फार 
दिवसांच्या असणाऱ्या एकदिली 
दोस्तीखातर उभयपक्षी कबूल 
करतात कॉ हला करण्याची 
एकदम तयारी करून एकोने 
गुजराथ प्रांतांत जो कांहीं पुणें 
सरकारचा भाग असेल तो समूळ 
काढून टाकांवा. _ 


} 
§. 
: f 


Re 


असा बेदोबस्त ठेवावा कीं या Mar 
मधून पेडशव्यांस एक दमडी सुद्धां 
वसूल करतां अमर घेतां येऊं नये. 


कळम 3. 


गुजराथ प्रांतांत गायकवाडाचा 
जेब्हढा भाग हछीं आहे तेव्हढा 
सर्व अज्जी राखावा व पेशव्यांचा 
जितक्रा आहे तितक्‍याचा कंप- 
नीने डपभोग घ्यावा; आणि राव 
BAR बाहादूर याणी इंग्रजांच्या 
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांस तो भाग घेऊन 
कबजांत ठेवण्या कारतां आश्रय 
व॒ मदत द्यावी; आणि राव TART 
बाहादूर यांच्या भागाचा बचाव 
च॒ संरक्षण करण्याविषयीं इंग्लिझ 
कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी कसलीच 
कसर करणार नाहींत. 

कलम 9. 

देशाचा बंदोचस्त ठेवावा हे 
 फारचअगयाचचे काम आहे, आणि 
ज्या अर्थी इंग्रज व फत्तेसिंगराच 
समडोर बाहादूर यांमध्ये एकीचा 
- व सॅलंगीचा तह झाला आहे य़ा 
अर्थी रावसमझेरबाहादूर याणीं 


१ 


कलम ३. 

गुजराथ परगण्यांत जितका 
गायकवाडाचा भाग आहे तितका 
फत्तेसिंगाच्या ताळर्‍यांत येण्याकरिता 
इंग्रन सरकार मदत व आश्रय 
देण्याचे HIS कारेते. आणि फत्ते- 
सिंग याणीं हलीं जो भाग पेश- 
व्यांच्या ताब्यांत आहे तो इंग्रजास 
मिळवून देऊन द्यांपाशीं कायम 
राखण्याची मदत करावी. 


ce ४. न 
हो चाकरी बजावण्यासाठी 


तूर्त इंग्रज आणि फत्तेसिंग या 


मध्ये दोस्ती झाली आहे, ar 
qe फत्तेसिंग याणी चाली 
प्रमाणे तीन हजार घोडे FATT 
समागमे देऊन दुसरे. जितके 


QC 


चाली प्रमाणे हळींच्या लढाईत 
तीन हजार घोडे पुरविण्याचे 
HIS केळे आहे, आणि FATT 
जरूर लागल्यास जेव्हां इंग्लड 
कंपर्नांचे वरिष्ठ अधिकारी मागणी 
करतील तेव्हां जितके आणखी 
घोडे ate मिळूं हकतील तितके 
तयार करून याणीं यांस द्यावे, 
व उभयतांच्या हक्कांचा सांभाळ 
करण्याकारेतां st कांहीं रास्त दि- 
सेल ते करण्यांस तयार असावे. 


_ कलम ५. 


परगण्यांत जिकडे तिकडे पेश- 
वे व गायकवाड या उभयतांची 
राजसत्ता असल्याकारणानें एकाच 
दाहरांत अगर आसपासच्या 
खेड्यांत दररोज तंटा मारामारी 
उद्भवत असते. याच प्रमाणे 
वतुलाच्याही संबंधानें हरकत 
होऊन नुकसान होत आहे व 
रयत लोकांस यामुळे फार दुःख 
सोसावे लागते. या साठी इंम्र- 
sear वारेष्ठ अधिकाऱ्यांची अशी 
इच्छा आहे कीं पुन्हा वांटणी 


उभे करवतील तितके सांप्रतच्या 
हठ xa , “~ e 
लढाईत ज्यावेळेस. मागतील या 
वेळेस सिद्ध करण्याचें कबूल केलें 
आहे. 


कलम ५. 


सांप्रत Fat व गायकवाड 
यां मध्ये वांटणी असल्यामुळे ए- 
काच शहरांत अगर एकमेकांच्या 
राज्यांत मिसळलेल्या गांवांची वसु- 
लात करतेवेळीं परस्परांचे वसूल 
करणारांत घासाघास होऊन 
नुकसान व अडचणी बऱ्याच 
सोसाव्या लागतात, या साठीं 
असे ठरले आहे कीं उभयप- 
क्षांस सोईवार पडेल अशी गुज- 
राथ प्रांताची नवीन व्यवस्था क- 
रावी. यांतील मतलब इतकाच 


२९ 


करून नवा बंदोबस्त करावा, a- 
णजे मागाहून तकरार निघणार 
नाही. आणि उभयतांचे हक्क 
 सुराक्षेत राहून फायदा व्हावा 
: यास्तव हे मुलख जिंकल्या नंतर 
चाली प्रमाणे जमाबंदी व वसुल 
जितका पेदाव्यांच्या भागांतील 
मुलखांच्या बरोबर होईल तितका 
कंपनी सरकारास मोबदला 
करून द्यावा. यांत काडी 
मात्रहो फेर पडावयाचा नाहीं 
असे जाणावे. 


कलम &. 


अमदाबाद शहर व परगणे 
मिळून-ह्मणजे माहीनदी पलीक 
डील बाजुचा सर्वे प्रदेश जो हली 
पुणे सरकारच्या कबजांत आहे 
तो जिंकून घेऊन राव समडोर 
बाहादूर यांस द्यावा; आणि या 
बद्दल सुरत अद्राविसी परगणे 
वसुरत शहरची चौथाई ही इंग्लि- 
डा कंपनीच्या भागांत द्यावी. अ- 


सा मोबदला केल्यामुळें जर उ- 


aaa कांहीं फेरफार पडला तर 


atest Ga व गायकवाड 
यांमध्ये ज्या रीतीने उत्पन्न विभा- 
गले जातं याचप्रमाणे कंपनी स- 
रकार व फत्तेसिंग यांमध्ये सर्व 
मुल्ख निखालस तोडून देऊन 
रास्त वांटणी करावी. 


_ कलम ६. 


अमदाबाद व यांचे पोट ya 
हणजे माहीनदीच्या उत्तरेकडे 
हलीं पेशवे सरकारच्या ताब्यांत 
ने आहेत ते सव फत्तेसिंग यास 
देऊन याबद्दल इंग्रज लोकांस तापी 
नदीच्या दक्षिणि कडील गायकवा. 
डचा अद्टाविसी हणून जो भाग 
आहे तो व सुरत हाहरची चौ: 
थाई असी द्यावी. 


Qo. 


वयाची वरील कलमाप्रमाणे व्यवस्था 
करावी. 
| कलम ऊ. 
माहीनदी पलीकडे पेशब्यांचा 
AAT जो ASG आहे यावर च- 
ढाई करण्याकरितां राव समडोर 
बाहादूर यास ज्यावेळेस रिसा- 
ल्याची जरूर लागेल त्यावेळेस ती 
इंग्लिहा कंपनी देईल. 


*' कळम ८. 


गुजराथप्रांत विभागून घेतल्या 
नंतर FAH जणानी आपापल्या 
भागांत आपापला पूर्ण अधिकार 
चालवावा आणि एकमेकावर एका 
बाबती शिवाय दुसर्‍या कोणयाच 
प्रकारे अवलंबून राहूं नये; ती हीच 
कीं राव BART बाहाटूरच्या 
मुलखांत जरु शत्रु चढून येईल 
तर wyatt कुमक पाठवावी, 


कलम ऊ 
माहीनदौच्या उत्तरेचा प्रांत 
पेशव्यां पासून जिंकून फत्तेसिंगा- 
च्या ताब्यांत येण्या कारितां जी 
कुमक व मदत तो मागील ती 
इंप्रज यांस देण्यास तयार आहेत. 


HCY C. 
गुजराथप्रांताची आखेर वाट- 
णी होऊन व्यवस्था झाली य़ा 
TST प्रयेकजण आपापल्या 
भागांत निरनिराळा अधिकार व 
वहिवाट sas आणि एकमे- 


का पासून निखालस राहून आपा- 


पले राज्य स्वतंत्रतेने . चालविल; 
परंतु परकोय TT विरुद्ध उभय 
पक्षी एकमताने ae करतील- 


आणि इंप्रजाच्या भागांतील मुलखां आणि असा लढाईचा प्रसंगआल्यास 


त शत्रु आला तरराव समशेर बाहा- 
दूर याणीं कुमक पाठवून मदत 
द्यावी; ही गुजराथप्रांताची वांट- 
णी ज्या अर्थी परस्परांच्या समती- 


सयस्मरून एकमेक इमान इतबारे 
परस्परांस सहाय. करेण्यास च॒क- 
णार नाहींत आणि ही हमेडाची 


-कायम झालेली "व्यवस्था तेव 


Rt 


मे ठरली आहे. या api 
OF राव BAR बाहाटूर व FAH 
सरकार यांमध्ये निरंतर कायम 
राहून ANTI चाळू राहावो 
आणि ती कोणत्याच aaa उभ- 
यत्तांनीं तोडून टाकू नये. 
कलम ९. 
राव HAT बाहादूर याणा 
इच्छा प्रगट केल्यावरून असे ठरले 
आहे कीं AMAT यांस जी नाण्या 
चो रक्कम पुण्यास पाठवावी लागत 
aa ती न पाठवकितां त्यांच्या जव- 
ळच ठेवावो, आणि जेव्हां पुण्या 
च्या पेशब्यां बरोबर सळ्याची भान- 
गड होईल तेव्हां राव समडोर बाहा- 
दूर यांचे कल्याण व होत पहिल्या- 
नें लक्षांत आणे जाईल. राव 
RAN बाहादूर आणि कंपनी 
सरकार या उभयतांचे होत एकच 
आहे. . 
HIT १०. 


* हें वरील कलम राव फत्तेसिंग 


समडोर बाहादूर यांस फायदेशीर 


आहे आणि ज्याअर्थी ते इंग्रज 


यांचे वंशज निरंतर पाळतील, 


may. 
पुणे सरकारास आज पर्यंत 
दरसाल जो खंडणी द्यावी लाग- 
ते ती महकूब करण्यांत” मदत 
करावी हणून फत्तेसिंग याणी इं- 
OH सरकारास विनंती केली... 
त्या वरून असे ठरले आहे At 
इंग्रज सरकारची व पेशव्यांची 
अखेरची सला होई पर्यंत इंग्रज 
सरकार तसे करून या 
सल्यामध्ये फत्तेसिंगाचा फायदा 
आपल्या सारखाच आस्थापर्वक 

लक्षांत आणतील 

HIT Yo. 
वरील कलमा अन्वये Hare 
गांचा जो फायदा होईल या ऐव 
जी व इंप्रजलोकांवर्‌ यांचा खरा 


ca 
स्नेह व प्रेमभाव किती आहे हँ 


लोकांच्या अधिकाऱ्यांकडे स्नेह 
ब प्रेमभाव दाखवितात त्याअर्थी 
त्याणीं आपल्या ताब्यांतील भडो- 
वचे गांव व झिनोरचा कसबा या 
बद्दल कंपनी सरकारच्या स्वाधीन 
करावा. असा मोबदला केल्याने 
जर उत्पननांत कांही फरक पडेल 
तर याची पांचन्या कलमा प्रमाणे 
व्यवस्था करावी. 
कलम ११. 

ज्या दिवशीं अमदाबाद' शहर 
UF समशेर-बाहादूर यांच्या स्वा- 
धीन करण्यांत येईल या. दिवशी 
वर निवेदन. ASS सवे परगणे 
आणि गांव कंपनी सरकारच्या 


अधिकाऱ्यांच्या हस्तगत करावे, 


आणि ज्या दिवसापासून अमदा- 
बाद शहर गायकवाड आपल्या 
ताब्यांत घेतील ar दिवसापासुन 
सदरील परगण्याचा वसूल इंग्लिझ 
कंपनी घेत जाईल. नंतर या परग- 
ण्यांतील मागल्या वेळच्या वसूला 
संभधी दावा राहाणार नाहीं. 


दाखविण्या करितां ते आपल्या 


.ताब्यांतील कसबा. Rae व भ- 


डोच परगण्याचे गांब कंपनी 


सरकारास देण्यास राजी आहेत. 


हे दोन्ही इंग्रजांपा्शीं निरंतर 


राहताल. 


कल'म ११. 

ज्या दिवर्गा' अमदाबाद MeL 
फत्तेसिंगाच्या Ty होईल या 
दिवशी याणीं या तहनाम्यावरून 
जे सर्वे गांव ब मुळख इंग्रज 
सरकारास देऊ केले आहेत ते 
तयांच्या हस्तगत करावे आणि 
वसुलाचा हिसाब द्यावा, व 
फत्तेसिंगानीं यया संबंधी मागल्या 
वेळचा कोणताच वसूल त्यांपाशीं 
मागू नये. 


र्र 


Rey १२९. 


असे ठरले आहे कीं याच्या 
Ta नकला मान्यते Hitat एक- 
दम मुंबईचे नामदार प्रेसिडेट व 
सिलेक्ट कमिटी यांकडे पाठवून 


द्याव्या आणि त्यां्णी त्या मुकरर 


करण्यास्तव फोर्ट उइलियमचे नाम- 
दार गवरनर जनरल साहेब व को- 
सल यांकडे रवाना कराव्या. कार- 
ण त्यांच्याच संमतीने हा बंदोबस्त 
झाला आहे, हणून ही अखेर मंजु- 
री आल्यावर ह्या मुकरर ठरावांची 
एक नक्कल मुंबईचे प्रेसिडेंट व 
सिलेक्ट कमिटी यांपाशीं राहील 
आणि दुसरी फत्तेसिंग याणी 
आपल्या जवळ Sarat. 


(खरा तर्जुमा.) 


(सही) डालहाऊसी वेधरस्टन, 


' कळूम १२. 


असे ठरले आहे कीं याच्या 
दोन नकला मान्यते करितां एक- 
दम मुंबईचे नामदार प्रेसिडेट व 
सिलेक्ट कमिटी यांकडे पाठवून 
द्याव्या आणि त्यांणीं ar मुकरर 
करण्यास्तव He उइलियमचे ay. 
मदार गवरनर जनरल साहेब व 
कोसल यांकडे, रवाना कराव्या. 
कारण द्ांच्याच संमतीने हा 
बंदोबस्त झाला आहे. ह्मणून 
ही अखेर मंजुरी आल्यावर ह्या 
मुकरर ठरावांची एक नक्कल मुंबई 
चे प्रेसिडेट व सिलेक्ट कमिटी 
यांपाशीं राहील आणि दुसरी 
फत्तेसिंग याणी आपल्या जवळ 
ठेवावी. 


(सहो) टी. गाडार्ड. 


केपनीची 
» महर. 


पाहियन तर्जेमा करणार. 


हा करार Te ९६ जून 
सन १७८०रोजीं YT कोसल 


या करारावर सहीव शिक्कामो 
तंब “होऊन आमच्या समक्ष हा 


qe 


च्या मेंबरांची सही व कंपनीची मो-- एकमेकांस देण्यांत आला,. Sy 
हर. होऊन. मंजूर. झाला... बद्दल आमची नांव निशीवारू 
bs साक्ष आहे... | 
(सही) ज्ञान काकरेल॑,. 
HIRST मास्तर जनरल. 
(सही) एडवर्ड eS, | 
आडडज्युटंट जनरल. 

१ | विशेष सूचना:-या तहनाम्याः 
ची एक नक्कल what भाषंतः 
ही लिहिली होती, uta निरनि- 
राळी कलमे इंग्लिश कलमांच्या 
समोरासमोर दाखाविलीं असून 
यांवर खालीं. लिहिन्वाः प्रमाणे: 
सह्या होया. 

(सही). टीं. गोंडार्ड- 


ae फस्तेसिंगाची | फत्तेसिंगाची: 
| सरकारचा मोहर. ही क 
| मोहर. सह. 


(सही) गोविंद गोपाळ, 
| राजाचा दिवाण. 
(सही) रोळाजी सिंध्या, 
फत्तेसिंगाचा भाऊ सयाजी याचा जांवई- 
| ate सरकारानीं फेरफार करून मंजूर केलेला तहनामा 
अखेरीस फत्तेसिंगाबरोबर स्राचरूपाने झाला असे दिसत नाहीं. 
तथापि सालबयच्या तद्दनाम्यावरून हे दोन्ही तह रद झाले आहेत. 


३५ 


नंबर ६९. | 
“ary gates गायकवाडाचे राज्य आणि संस्थानच्या बंदो 

बस्तासाठी अनंदराव गायकवाड सेनाखासखेल समदोर 

बाहादर यांच्या तफ रावली आपाजी, आणि वामदार 
इस्ट इंडिया कॅपनी तफे मुंबरचे प्रेसिडेट व-यवरचर 
इन Blas नामदार जोनाथन डंकन इस्का- 
वयर यांमध्ये झालेल्या कयारांची amoral. 
. Haq ? 

मायकवाडच्या राग्यानचा खरा आणि वाजवी मालक अनंदराब्न 
TARTS असून यांत मल्हारराव CAT हरकत RA Be, याज्ञ 
VELASA अमर समजूत देऊन शुद्धीवर आणण्या कारितांच्र संस्थानांत 
र्‍या पासून होणाऱ्या wait wag व्हावी य़ा हेतूने रावजी 
आपाजी याणीं इंग्लिश लष्कराची मदत मागितली. यावरून 
मेजर ब्राकर आपल्य़ा हाताखालीं इंग्लिश फौज घेऊन गायकवाड- 
च्या राज्यांत आळे. आणि रावजी आपाजीही ware मुक्कामी 
नामदार गत्नरनर साहेब्रास भेटण्या कररतां गेले होते. यावेळीं 
या उभयतांत असा करार झाल्य क्री asi जो खर्चे होऊच 
चुकला आहे, तो त्र यानंतर जो दुसरा खर्च-पगार, भत्ता व 
फौज आणण्या नेण्यांत व दारूगोळा वगेरे जे इतर सामानसुमान 
जाईल येईल त्या सर्व aaa हिशेब पाहून तो अनेदराब्र 
खरायकवाडा TH सदरहू रावजी आप्राजी याणी दरमहा दरशेैकडा 
बाराआण्याच्या Ada जी रक्कम होईल ती अञ्याज्ञासुद्धां aa 
हपयांना द्यावी. हा प्रहिळा हप्ता Far अक्टोबर महिन्याची ato 4 
Tat अगर aT सुमारास AWG, आणि दुसरा सन १८०९ 


३६ 


च्या जानुआरी महिन्याच्या ता० ५च्या सुमारास पुरा होईल. . 
MIA जामीनकी दाखल सुरत जवळील गायकवाडाचा अद्गाविसी 
परगण्याचा भाग गाहणवट लिंहून दिला आहे. यांत अशी अट 
ठेविली आहे कीं पहिला हप्ता चुकल्यास्त सवे रकमेची व्याजासुद्धा 
एकदम भरपाई होर पर्यंत सदहू मुलखांचा कबजा कंपनी सरकारानींच 
ठेवावा आणि वसूल व वहिवाट त्यांजींच करावी. 


| कलम ९. | 
विक्षष असें ठरलें आहे कीं गायकवाडानीं आपल्या संस्थानांत 
नामदार कंपनी पासून TAT दोन हजार पायदळ, एक गोरी 
तोफखान्याची कंपनी व याच प्रमाणे दोन कंपनी इतके लष्करी 
लोक कुमकींत ठेवावे. यांस सामान पोषाख वगैरे मिळून एकंदर ८ 
६५,००० रुपये दरमाहा GA BAS असा आकार आहे. हा 
खर्च भागण्या करितां उभयतांसही सोईवार पडेल अश्या बेताने जो 
होईल तो आंकडा मागाहून ठरवून गायकवाडाच्या मुल्खांतून 
जयदाद नामे जमिनीचा भाग अथवा अनामत रकमेचा फंड उभारून 
' लावन द्यावा. परंत हे॑' कलम खर्डाची लढाई पुरी झाल्या शिवाय 
अमलांत आण नये. या वेळेस असी ही योजना झाली आहे कीं 
इेग्ल्झांच्या साह्यानं हलींची आरव फौज कमी करावी आणि तेथ 
पर्यंत हे कळम भावी समजून अगदीं गुप्त ठेवावे. 


कलम २. 
या करारा अन्वये गोविंदराव याणी मुंबईचे नामदार 
गवरनर साहेब यांस पत्र लिहून कळविले at चौऱ्यांशी परगणा 
व सुरत येथील चौथाईतून गायकवाडाचा हिस्सा नामदार कंपनीस 
दिला आहे. तो येथून मंजूर होऊन कायम ठरला आहे. 


व | ३७ 
HET ४. | 
सर्वे राज्यप्रकरणीं कार्मांत बंगाल्चे वरिष्ठ सरकार दुसर्‍या राज- 
ada अधिकार चालवितात हणून ही कलमबंदी तिकडून 
मंजूर होऊन येईल तेव्हां नक्की जाणावी, परंतु दरम्यान ती पूर्णपणे 
अमलांत राहील 
याजवर दोन्ही पक्षकारांनी परस्परांची सही मोहर करून साक्ष 
केली आहे. मु० खंद्रायत ao १५वी मार्च सन १८०२ 
(agi) जे डॅकन- शि S| 


ह. न a गायकवाड . 
(सही) trast ararat. | संस्थानची 
Wat. 





नं qT ७०, | 
सन 9१८०२त जून महिन्यांत अनंदराव 
गायकवाडा बरोबर झाठेला तहनामा. 


—_ > 


नामदार BE इंडेया कंपनीच्या तफे मुंबईचा प्रोसेडेट a गवरनर 
नामदार जोनाथन डंकन इस्कायर आणि अनेदराव गायकवाड 
सेना GAAS समडोर बाहादूर तफे यांचा दिवाण. रावजी 
आपाजी यांस BAS गवरनरा बरोबर गायकवाड संस्थानच्या 
कारभारा बाबद समजुती करून समाधानी करण्याकारितां 
पूर्ण आधेकार देऊन ता० ३री झिलकड अथवा Alo ८ मार्च 
रोजीं या उभयतांच्या सळ्याने झालेल्या बंदोबस्ताची कलमे 


ac 
करम f. 
मार्गे मल्हारराचा बरोबर लढाई चालली होती या sant वर 
जाणविलेल्या FH अधिकारा FST सदहू करार करणारांमध्ये ता« 
१५वी मार्च सन १८०२ अथवा Mo १०वी झिलकड य़ा मितीचे 
कांहीं ठराव झाले होते, ala असे बंधारण होते कीं गायकवाडानी 
सदरील लढाईचा HI खर्च द्यावा व नामदार कंपनी पासून कुमकीचे 
लष्कर घेऊन आपल्या संस्थानांत eT ठेवावे आणि wae 
Saat परगप्या व सुरतच्या चौथाईमधून ग्रायकवाडाचा भाग 
लिहून द्यावा. हा सवे बंदोबस्त या करारांत पूर्णपणे रुजू धरून 
त्याची बळकटी व दृढता मागल्या प्रमाणेच कायम आहे, किंबहुना 
तो बंदोबस्त येथे पुन्हा दाखल केल्या सारखा जाणावा. 
कलम २. 
अनंदराव गायकवाड सेनाखासखेल समशेर बाहादूर बरोबर मल्हा- 
रराव याणीं वैरभावानें लढाईची सुरवात करून विसनगर घेतल्यामुळे 
NTU AA मल्हाररावाचा समूळ मोडकरून याचा कडी किल्ला 
IT करण्या कारितां इंग्लडा लष्कराची मदत मागणे HVT पडले. 
त्यावरून इंग्रजांनीं खंबायतेस फौज रवाना केली. यांतील मुख्य हेतु 
हा होता कीं मल्हाररावास सामोपचाराने किंवा लढाईच्या सबबीने 
ताळ्यावर आणावा परंतु मन्हाररावानी इंग्ल्झांचा सहा 
a ऐकल्यामुळे इंग्ल्झांस याचा पाठलाग करावा लागला. 
NANT अनंदरावाच्या संस्थान TH इंग्लिशांस लढाईत जय मिळाला, य़ा 
योगें कडीचा किला, त्याचे दुसरे परगणे आणि मल्हाररावांचे इतर 
TOA हस्तगत झाले. त्यांत यास नरयाद परगण्या'ची मात्र Te दिली 
आणि इंग्रजांनी या प्रमाणें अनंदरावांच्या अधिकारास जरजर 


ऱ्ह 


करणारा पासून मुक्त करण्यांत मदत केली याच्या उपकारस्मरणार्य 
. राजी “खुशीने नामदार कंपनीस सुरत अद्गाविशींतील चिखली 
RI निरंतरचा लिहून दिला | 
कलम ३. 

' ता० १५वी माचे सन १८०२९त झालेल्या बंदोबरस्ताच्या दुसऱ्या 
कलमावरून असे ठरले आहे कीं दरमहा ६५,००० रुपये उत्पन 
होईल इतका Hare अथवा नामिनीचा फंड कुमकीच्या लष्कराचा 
खर्चे भागण्या करितां नामदार कंपर्नास लावून दिला जाईल; परंतु 
गायकवाडाच्या राज्याची सांप्रतची ताण व कर्जबाजारी स्थिति 
' पाहूनया लावून दिलेल्या जमिनींतून कांहीं उःपन्न होणे कठांगव ती 
VTS हणजे मृगनक्षत्र संवत १८५९ अथवा जून सन १८०२च्या 
आरंभीं नामदार कंपनीच्या ताब्यांत येईल असेही धोरण दिसत 
नाहीं. ह्मणून असा ठराव झाला आहे कीं या वर्षी लष्कर खर्चा 
Rat आजच्या मितीचे जें . निराळे खत केलें आहे या बरहुकूम . 
Ta मृगनक्षत्रीं संवत १८६० अथवा जून सन १८०३च्या आरंभीं ती 
जमीन नामदार कंपनीच्या हवाली पूर्णपर्णे करावी. हा लष्कराचा 
खर्च Ao १९वी मार्चच्या करारांत दर्शविलेल्या मितीपासून गायक- 
वाड संस्थानावर आकारला जाईल. : 


कलम ४. 


. ता» (eat माच रोजीं झालेल्या ठराकच्या दुसऱ्या कलमांत 
गायकवाडाच्या राज्यांतील आरब लोकांचे लष्कर कमी करण्याची 
बाब आहे, त्यांत मुख्य अडचण हीच को जितक्या लोकांस 
रजादेण्याचा विचार आहे यांचा चढलेला पगार देण्या इतकी 
रोकड रक्कम तूर्त तयार नाहीं परंतु या करिता गायकवाड संस्थानांस 


Go 


नामदार कंपनी कांहीं. पैक्याची मदत देणार आहे ती पस्त 
करण्याचा बंदोबस्त येणे ATO: . 

पहिले चढलेले ब्याज संवत १८६० मृगनक्षत्र अथवा. नून सन 
१८० ३मध्ये द्यावे; दुसऱ्या वरषार्चि व्याज व मुदला पैकीं तिसरा 
PERM मृगनक्षत्र १८६१ अथवा जून १८०४ मध्ये भरपाई करून 
द्यावा आणि राहिलेली Ms व व्याज मृगनक्षत्र १८६२९ किंवा 
जून सन १८०५ सालीं सवे चकवून टाकावे. परंतु या ठरावा 
प्रमाणे कदाचित्‌ ही रक्कम भरण्यास न मिळाली तर बडोदे, कोरल 
सिन्होर, पेटलाद व अमदाबाद या परगण्यांतील जमाबंदी जी 
ABA सुमारे ११,७५,००० रुपये होते ती सर्व कर्जाऊ दिलेल्या 
रकमे बरोबर आकारून नामदार कंपनीने Teg परगण्यांतून वसूल 
करून घ्यावी आणि ज्यावेळीं या कजीची पूर्ण भरपाई होईल योवेळीं 
सदरील सर्वे परगण्याचे उत्पन बडोदे संस्थानास पुन्हा माघारा 
मिळाले जाईल. 

कलम ५. 

नामदार इस्ट हडेया कंपनी आणि अनंदराव महाराज यांच्या 
संस्थानांत हमेशा खरीदोस्ती आणि चांगला विचार राहत जाईल. 
जेणे करून कंपनी सरकार गायकवाडाच्या देशास हितकारक aan 
सवे राज्यप्रकरणीं जाहीर FAT ज्या वेळेस योग्य दिसेल या वेळेस 
न्यायाने कुमक व आश्रय देत जाईल. आणि याबाबद कंपनीसरकार 
जे गायकवाडास सांगतील व समजावतील ते याणीं ऐकलं पाहिजे. 
आणखी गायकवाड सरकाराने गवरनर साहेबानवळ आपल्या संबंधी 
han किरकोळ बावी विषयीं ast केला होता; यावरून गबरनर 
साहेबाने राघोबा दादास खात्री पूर्वक असे. कळविले आहे कीं 


et 


आनंदराव महाराजांचे राज्यप्रकरणीं सर्वे हक्क सांभाळण्या करिता 
नामदार कंपनी सदोदीत लक्ष पुरवील, व जेव्हां पेशवे सरकार किंबा दुसरे 
कोणी याची गायकवाडा बरोबर कांहीं भानगड पडेल तेव्हां AIA सर- 
कारची मदत जेथे HSA व उपयोगी असी समजण्यांत येईल तेथे 
गायकवाडास देण्यास ती चकणार नाहीं. 


कलम ६. | 
उभय राज्यांत हमेश स्नेह राहून Mt वाढब्ली असावी या 


कारेतां यांमध्ये निरंतर चांगल्य पत्रन्यवद्षार चालू राहीलं, आणि य़ा 
प्रमाणे TAR TUS कारभारी Yaa कडे ठेवण्यांत येतील. 


कलम ऊ. 
या पुढे प्रयेक जणांच्या प्रजेतून जो कोणी एकमेकांच्या राज्यांत 
RAAT aa अगर दुसर्‍या कांहीं कारणाने पळून जाऊन दडून 
राहील तर अशा मनुष्यास एकमेकानीं परस्परांच्या स्वाधीन करावा. 
परंतु दोन्ही राज्यांत ब मुलखांत खुला व्यवहार चालावा असा 
इरादा आहे, AYA एक हद्द सोडून दुसऱ्या Tata जाणाऱ्या लोकांवर 
किरकोळ दावे काढले जाणार नाहींत, तथापे at महत्वाच्या 
खटल्यांत एक दिली दशविली जाईल. 
कलम ट. 
सर्व राज्य प्रकरणी कामांमध्ये बंगालचे वारेष्ठ सरकार. दुसऱ्या 
इलाख्यांवर अधिकार चालावेतात ह्मणून ही कलमबंदी aT मंजूर 
होऊन येईल तेव्हां नक्की जाणावी, परंतु दरम्यान ती पूर्णपणे अमलांत 
राहील. | | 


ही वरील कलमबंदी करणाऱ्या दोन्ही पक्षकारांनी एकेकाभर 
ट्‌ | 


gz 
आपापल्या शिक्का मोतकानिशीं सल्ला करून साक्ष दिली आहे. qo 
खंबायत To Cat जून सन १८० 1. हर 
(सही) जोनाथन डंकन. 
ह वत त वाल लो ° | 
(सही) ए. वाकर. 
(सही) कमलउदान- 


( 





आनैद्राव गायकवाड से नाखासखेळ समशेर बाहादूर वार्णी 
नामदार जोनाथन डंकन मुंबईचे प्रेसिडट व गवरनर 
यांस पत्रालिहिन चिखली परगणा दिला. त्या. 
सनःदीचे भाषांतर. 


CHIN, AEN गार्यकवाड AT बाहादूर यावर 
अमची aia चढलेली बाकी घेणे असल्या मुळे व तो पुढे आम- 
च्यशीं सुरळीतपणे चालेल असी उभयपक्षी आश्वासने झाल्यावरून 
समजूत झाली होती. परंतु चालूसालीं मल्ह्याररावानीं आह्मां बरोबर 
अन्यायाने तंठा sey केला आणे याचे कारष्प विचारावयास 
पाठविले तेव्हां या आश्वात्तनांकडे लक्ष न देतां आमच्या मुलखांत 
बंडावे उडवून बहुत त्रास दिला. शेवटीं आमचा विसनगरचा किल्ला 
' ही बळकावून बसला. कळाजी आपाजी हा काठ्या व काठ्यावाड 
. येथे सैन्य घेऊन जात असतां मल्हारराव यास आडवा आला आणि 
ae लढाई सुरूकेली. यावरून कमलउदीन हुसनखान बाहादूर आणि 
गोपाळरात्र बापुजी यांस आल्लीं कंपनी बाहादूरची मदत मागण्यास 
तुझांकडे रवाना केळे आणि फौजेचा खर्चे जो होईल तो आल्लीं देऊं 
असे FS करून कुमक मागविली. या wae निराळा योग्य 


Ro 


बंदोबस्त झालाच आहे.-परंतु कंपनी Hee ऐन वेळेवर सैन्य 
पाढवून मदत दिली याच्या स्मरणार्थ आही आतां सुरत अद्वाविसी- 
लील चिखली परगणा कंपनी सरकारास बक्षीस करतो. तो Gara 
झणजे संवत १८५९च्या आरंभीं इंग्लिझांनीं आपल्या ताब्यांत. घेऊच 
याचा उपभोग निरंतर ध्यावा. या परगण्यांतील दान बक्षेसे--झणने 
वषोसनें, इनामगांव, जमिनी, जमीनदारांचे इक्क, आणि waters 
देणग्या ज्या कांहां अश्वतील त्या नेहरमांच्या शिरस्या प्रमाणे पाळून 
चाळू ठेवाव्या आणि परगण्याची चालू सालचे दविळकीची हिशेब्रा 
भ्रमाणे वहिवाट करावी. 

ता० र्री सफर १८५८, अथवा ता० Val जून सन १८०२ 





राताच्या पह अक्षराची ह्याळसाकांत- 

माझा विश्वासू दिवाण रावजी आप्राजी ai माझ्यानांचे च तझे 
नामदार मुंबईचे गवरनर WAR ज्या कबुलाती व जे करार केले 
aga ते मी आनंदराव गायकवाड सेनाखासरूल BART बाह़ादूर 
येथून लिहिल्या अन्वये कायम करून AT करतां. 

-. ROT २. 

_ सदहू रावजीभापाजी माझा दिवाण याणे नामदार कॅपनीस जी 
नमीन इनाम भथवा जायदाद दाखल बक्षीस दिली आहे ती wey 
झान्य आहे; aT माझे राज्य BURA राहाण्या करितां जी 
इंग्रजांनी फौज पाठविली या fet जो खर्च व जे कर्जे झाले मसेल 
के रोख. waht, अगर कारणा पुरती ar करितां at नवीन 
aia लावून देण्यांत येईल र्‍या योगे भरपाई करून फेडून टाकण्यःस 
मी, किंवा माझे वारस व वंक्ञज बांधले Tet भाहो भसेडी मी आणखी 
कवूल करितों | - 


४४ 


र कलम २. जो 

आमच्या संस्थानांत इंग्लिश सैन्य राहण्याची जी दिवाणानी 
व्यवस्था केली ती मी फार पसंत करत्तो व यया बद्दल याच्या शाहण- 
पणाची तारीफही केली पाहिजे. कारण इंग्रजांच्याच Galata 
चिश्वासावर आमचा पूर्ण भरंसा आहे. 

या कुमकीच्या सेन्याचा पगार या महिन्याच्या इंग्रजी पाहिल्या 
तारिखे पासून अथवा संवत १८५९ आषाढा पासून देण्याची सरवात 
करावी अस्ता माझा इरादा आहे. | 

कलम ३. 

var अर्थी माझा इंग्लिश लोकांवर पूर्ण विश्वास आहे, ar अर्थी 
यांच्या स्नेहावर अवलंबून राहिल्यास ते मला संकट समयीं उपयोगी 
पडतील असी aan आहे. आरजे लोकांत बहुत दुष्ट स्वभावाचे 
लोक आहेत, ज्याणीं माझ्या राज्याधिकाराकडे लक्ष न देतां मार्गे माझ्या 
स्वतंत्रते विरुद्ध घाट रचून माझ्या जिवावरही तेउठले होते हें मी जाणतो. 

परमेश्वरकपेने यांचा आतां पराभव झाला आहे. परंतु या नंतर 
जर कधीं ते उचल करून आपल्या दुष्ट वासना प्रगट करतील तर 
त्यांपासून इंग्लिश लोक माझी सटका करतील अशी मी आशा कारे 
तो. आणि अश्या संकट समयीं ते जे कांही मजपासून शिरस्या 
प्रमाणे दस्ताऐवज लिहून Fats यावर कदाचित्‌ कोणी विश्वास 
ठेवणार नाहींत ह्मणून माझ्या प्रजेने असल्या स्थितीतील माझ्या हुकूम- 
' नाम्याकडे लक्ष न देतां जञे मेजर वाकर साहेब यांस सांगतील तेच 
याणीं ऐकावे व खास त्यांच्याच धोरणाने चालावे आणि माझा जील 
सोडविण्या करितां जे उपाय ते योजितील किंवा हुकूम फरमावितील 
ale अवश्य मदत करावी हीच इच्छा 

सारांश जे कोणीं कानोजीस गादीवर बसविण्याची योजना कर- 


es 


तील अथवा मला गादीवरून काढून बडोद्याच्या कि्ट्यांत अगर 
कोणयाही स्थळीं टाळून ठेवतील ते बंडखोरांत गणळे जातील, झणन 
सदहू मेजर आलेकूझांडर वाकर aes किंवा कंपनी सरकार तर्फे 
जो कोणी गुजराथ प्रांताची ब्यवस्था पाहण्याला मुख्य कारभारी 
नेमला जाईल याणे अश्या प्रकारे राज्यकारभारांत दांडगाई करणा- 
रांस पृथ्वीताल राजद्रोही लोकांस जी दीक्षा असेल ती अवश्य 
द्यावी हा मी ययास पूर्ण आधिकार देतो. या करेतां ae दरबारी 
अमलदार, शिलेदार, शिबंदी व इतर सर्वे विश्वासू कारभारी यांणी अशा 
प्रसंगी मेजर वाकर साहेबाचा! हकूम मान्य करावा अशी माझी यांस 
सक्त THe आहे. | 
कलम १. | 

नामदार कपनीसरकार आणि माझा दिवाण रावजी आपाजी यां 
मध्ये जो करार झाला आहे त्यांतील कांहीं कलमां वरून असे समजते 
कीं इंप्रज लोक आमच्या चाकरींतील आरब लोकांची फोज हांकून 
लावण्याची मदत करण्यास राजी आहेत, आणि हा आरव लोकांचा 
मोड करण्याच्या कामांत इंग्रभ सरकार TH बडोद्याचे Wass मेजर 
वाकर साहेब मला कांहीं कजाऊ पैक्याचाही मदत करणार आहेत, 
ती खाली लिहिल्या प्रमाणे 

कलम 4 

प्रथेक खात्यांतील खर्च कमी करून नवीन सधारणा केल्या शि 
वाय माझा Sar किंवा मी स्वत:सांप्रतच्या गोंधळांतून मुक्त होईन असे 
दितत नाहीं, ह्मगन हा वास्तविक GA हळहळ कमी करण्या विष 
मी आजपासून राजी खुशीने कबूल करतो. हा खर्च कमी करण्या- 
ची योजना या सोषतं जोडलेल्या हिशोबांत आहे. आणि बनल्यास प्रद्ेक 
कलमाच्या समोर जाणविलेल्या मुदतींतच हा खर्च कमी करण्यांत येईल. 


ma 


| He ६ ies: 

खरोखर खर्च कमी करण्यांत येईल असी मेजर वाकर साहेबाची 
खात्री कजीऊ पैका घेतल्या पूर्वी झाली पाहिजे. या करितां दिशो- 
बाची एक याद करून दाखवावी व फ़ोजेची eat तीन ara 
समक्ष घ्यावी. ते तीन अस्नामी-एक कंपनी सरकार तर्फे, दुसरा 
गायकवाड सरकार TH, आणि तिसरा ATT जे कोणी जमादार 
अथवा परोखी असतील ह्यांच्या तफे एक गुमास्ता असे असांवे. आणि 
था हजेरी qaret हिसाब घेऊन चुकवून टाकावा. 

HTT ऊ. 

आणखी मी करार करतो ब HTS करतो कीं सांप्रतचा ae जितका 
फत्तेसिंगाच्यावेळीं होता याबेताने कमी केल्यावर आरब व दुसरें सैन्य 
खचीत सहा किंवा आठ महिन्याच्या आंतच कमी करीन. परंतु हा 
बंदोबस्त अमलांत आणण्यास ज्या प्रमाणे इंग्लिश सरकारानीं मल्य 
आतां मदत दिली ar प्रमाणे पुढे ही अवश्य द्यावी. 

FAT ८. 

मुंबईचे नामदार गवरनर आणि माझा दिवाण रावजी आपाजी यां 
मध्ये Trost जून अथबा ता०&«वी सफर रोजीं जो करार झाल्य 
यांतील चौथ्या कलमांत कंपनी सरकारा कडून जो कजोऊ पैका 
घेतला जाईल त्याचे मुद्दल व व्याज भरण्या विषर्या लिहिले आहे. 
परंतु त्यांत जाणविल्या पेक्षां ती रक्कम आतां एकवषे पूर्वा भ्ररण्याची 
थोजना केली आहे. ती अशी कीं या कलमा अन्वये नी जमीन 
ora दिली आहे तीमधील एकावर्षांची Tait ११,७५,००० 
रुपयांची सवे जमाबंदी हे व्याज व मुद्दल समसमान भागण्याकडे 
निखालस लावावी. ato ६वी जून aaa ता० SA सफर रोजीं जो 
ठराव झाल यांतीळ wt कलम CRT चालू आहेच. तथापि या 


ge 


— तहनाम्याच्या केकळ शळ्दाथावर अगदीं अवलंबन राहण्यापे््षता जर 
कपनी सरकारचे देणे THAT पूर्वी फिटत असेल तर हा नवीन फेर 
फार मान्यकरण्यास मेजर वाकर साहेब राजी आहेत. पण नामदार 
कंपनीचे देणे-मुद्दल व व्याज या प्रमाणें जलद देण्यांत आलें नाही, 
तर हा नवीन ठराव झालाच नाहीं असें समजून ता० ६ जूनच्या 
तहा बरहुकूम ST परगणे या करितां लावून दिले आहेत art ज- 
साबदी वरील आंकड्या प्रमाणे मुंबई सरकाराकडून ज्यांची नेमणूक 
होईल ते दरसाल कमाविसदारापासून वसूल करून बेत जातील 


कलम ९. 
या प्रसंगीं कंपनी सरकार जी नाण्याची मदत देईल ती रुजू धरून 
त्यावरील व्याज ज्या दिवसापासून कंपनी या कारणा करितां लोन 
काढील या दिवसापासून हिशोबी ध्यावे; आणि ते दरसाल दरशेकडा 
बारा आण्याच्या मितीने बारा महिन्यांनी देण्याबद्दल तीस दिवसांचा 
महिना धरून सहा महिन्यांनींच रुजू धरावे. भाणि मुंबईहून नगदी 
नाणे येथे आणतांना जो खर्चे व वठाव पडेल तो आमच्या हिशोबी 
होईल व तो मी किंवा माजे वारस यांणीं भरून द्यावा. 
कलम १०. 
मेजर वाकर साहेबानी सुचविल्या प्रमाणे यांच्या मजींबरहूकूम 
या करारांतील कलमें लिहिलीं आहेत, यांस मी माहे. अनुमोदन 
दिले आहे; परंतु जर करतां कोणी दुष्टानीं माझ्या जिवावर किंवा 
माझा दिवाण रावजी आपाजी, याचा मुलगा, भाऊ, पुतण्या व 
सोईरसंबंध यांवर, अगर माधवराव तात्या मुझमदार यांच्या जिवावर 
कांहीं Teter अथवा arated sa केले तर, किंवा मी स्वतः अथवा 
माझे वारस अयोग्य रीतीनें चालन अन्यांयास PATS तर, इंग्लश 


४८ - 


सरकारानीं मध्यस्ती पडून उभयपक्षांत न्यायाने व विचाराने निकाल 
होईल असे करावे 
कंपनी सरकार तफे मेजर बाकर साहेब यां कडून मी आणखी 
HIS करून घेतले आहे कीं A माझे राज्य व अधिकार मला 
निरंतर राहून पुढें वंशपरंपरागत माझे वारस, जे गादीचे मालक 
होतील यांस ही तो अनुक्रमाने मिळावा, आणि दिवाणगिरी राषजी 
आपाजी याकडेच कायम राहील असे करावे. 
सरते शेवटीं कंपनी सरकार बरोबर माझा AGT स्नेह राहन 
पुरणे दरबारचे सर्व कामकाज माझा वकील व इंग्लिश Wise या 
उभयतांनीं मिळून Bears हीच माझी इच्छा आहे. 
अशाप्रकारे माझ्या इच्छा व भावार्थ परमेश्वर पार पाडी. 
To २९ जुले सन १८०२९२ रोजीं हा करार लिहून दिला असे. 
साक्ष. 
(सही) गोपाळराव बापुती, 
सेनाखासखेल समझोर बाहादूर तर्फे वकील. 
साक्ष. | 
(सही) मिंगेल डीलिमा सोब्या. 


याबर “आनंदराव गायकवाड सेनाखासखेल समदोर बाहादूर” 
यांची सही आणे मराठी तारीख दिवाणाच्या हातची आहे, ब 
“वरील लेख खरा आहे" sail अक्षरे राजानें खुद्द आपल्या हाताने 
लिहिलीं आहेत 
| 


| ह 
| मोहर. 


ee 


आनंदराव गायकवाडाबरोबर झालेल्या 
तहनाम्याची परवणी. 


नेवर १.-मुंबईचे नामदारगवरनर साहेबयांस मल्हारराव गायकवाड 
हिम्मत बाहादूर यांणीं लिहून दिलेल्या कराराचा तजु मा 
माझ्या दुर्देवाने बडोदे संस्थाना बरोबर लढाई करण्याचा FAT 
आल्यामुळे नामदार इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीच्या साहाय्याने सदरील 
संस्थानाच्या लष्कराकडून माझा पराभव झाला. यावरून माझी अनू, 
इज़त व जीव बचावण्या विषयींचे वचन घेऊन बडोदे संस्थानास मी 
शरण गेलों. यया नंतर मुंबई गवरनरच्या शिफारसीने माझ्या कुटुंब 
कबिल्यास बोलावण्याचे ठरले, व दोन्ही राज्यांत कोणा बरोबर हरएक 
प्रकारे मी स्वतः अथवा परभांरे फितुरी न करतां त्रासही देणार नाहीं 
अते कूल केल्या वरून बडोदे सरकारांनी माझ्यासाठो खालीं लिहिल्या 
प्रमाणे बंदोबस्त केला; तो असाकीं माजे पुरातन स्थळ व पूवजांची राहा- 
ण्याची जागा, जो नरयाद परगणा, या मधून सव्वालक्ष रुपये जायदाद 
नामे SMT नेमणूक करून ती मला माझ्या स्वतांच्या, माझ्या 
कुटुंबाच्या, मुलाबाळांच्या, व भावाबंदांच्या संरक्षणार्थ लावून द्यावी- 
या वरून मी कवूल करितो व लिहून देतों कीं चौकी पाहरेकऱयां 
शिवाय दोनही मनृष्यांपेक्षां अधिक मनुष्ये मी आपल्या चाकरीत 
ठेवणार नाहीं, व माझा वसूल करण्याकारेतां याच बेताच्या शिबंदी 
लोकां खेरीज दुसरी कसलीच फौज मी आपल्या ताब्यांत ज्यास्ती 
ठेवणार नाहीं. अणखी या प्रमाणे माझी फौज आहे किंवा नाहीं 
हे पाहण्याकरितां बडोदे सरकार व FAH सरकार यांच्या अमलदा- 
रांनी HMM वेळीं येऊन खात्री करून घ्यावी, आणि यांत जर 
7 


Go 


कांहीं यांस ज्यास्ती फौज आढळली तर ती यांगीं कमी करावी aa 
ही मी आजपासून कबूल करतों. या खेरीज मी येथे कोणय़ाही प्रकारची 
कधीच तटबंदी करणार नाहीं. परंतु मी, माझा मुलमा,भाऊ व AA 
इतर अनुयायी या दोन्ही राज्यांचे हमेश शुभइच्छ्‌ होऊन सवे प्रकारे 
_ यांच्याशी खऱ्या दिलाने वागत जाऊं. यांत कोणाही रोतीचा 
फेरबदल अथवा वांधा पडणार नाहों. या बाबतींत माझ्या सांगण्या 
वरून नामदार कंपनीतफे मेजर arnt साहेब आणि मीर कमलउदीन 
हुसनखान आहादूर यांणीं मजसाठीं जामीनगिरीचे जोखीम पतकरून 
या करारनाम्याप्रमाणे माझे हक्क सांभळण्याचेहो स्वीकारले आहे. 
आणि ACHAT माझे जयदादनामे सव्वालक्ष रुपयाचे उप्तन कमी 
झाले तर हे गृहस्थ मध्यस्थी पडून बडोदे सरकारच्या अधिकाऱ्यां 
कडून तें मला पुरें करून देववतील. या नंतर माझ्या चांगल्या 
वर्तनाचा व खऱ्या दिलाचा अनुभव येऊन मज विषयीं कांहीं संशय 
उरला नाहीं, अशी खात्री झाल्यावर जर आनंदराव गायकवाड 
सेनाखासखेल समशेर बाहादूर TAA होऊन इंग्लिश सरकारच्या 
संमतीने माझी सांप्रतची नेमणुक अधिक करतील तर य़ा बद्दल 
मी यांचा फार आभारी होईन. 

ता० १ सफर १२१७, अथवा ता० र्री जून सन १८०२. 

टीप.---या कराराची अस्सल नक्कल आनंदराव माहाराजांच्या 
कामगारांपाशीं ठेविली आहे. 


Seen 
FAT ९.-मुंबई गवरनर कडून मल्हारराव बाहाटूर यांस. 
Tro (eal सफरची HABIT वाचून पाहिली, ती मी पसंत 

करतों. या करितां Tal sat आपल्या मुलांबाळांस, भाऊबंदांस, 

व हाळी दाणादाण झालेल्या कुटुंब कबिल्यास बोलावून आणून 


4% 


नरयाद मुक्कामी जाऊन निर्धास्त राहावे, व राजा आनंदराव गायकवा- 
ड सेना खासखेल समशेर बाहादूर या पासून Goa सफरची जी सनद 
मिळाली आहे या प्रमाणे नोट area, आणि या सनदोअन्वये 
जो बंदोबस्त झाला आहे BARA जर Tal वर्ताल तर Gla 
इंग्रज सरकार आणि बडोदे सरकार या उभयतांचा तुझांस पूर्ण 
आश्रय मिळून आतां व यानंतर TAT कोणी विनाकारण उपद्रव 
न देतां Talat गैरवाजवी हलका हरकत करणार नाहो. 
ता० ६&वी जून सन १८०९, अथवा Alo ५ सफर १२१७- 


कपनी 
(सहो) ज्ञोनाथ न्‌ SRT. aaa 
ग्वहर. 


re ee 


नंबर २.-मल्हाररावाकरून आनंदराव गायकवाड यांस- 

सलामबाद:-आपणां उभयतांमध्ये आश्वासने झालीं असून, तुमचा 
मी कर्जदार असतां तुल्लांबरोवर तंटा TERIA फोर्जानशीं तुमच्या 
मुटखांत त्रास दिला, आणि तुमचा विसनगरचा किल्ला घेतला, या- 
मुळे तेथे बाबाजी आपाजी या बरोबर लढाई सुरू झाली. 

यावरून Tate इंग्रज बाहादुरांची मदत मागणे HST पडले. 
नामदार जोनाथन डंकन बाहादूर यांणां मज बरोबर Was 
बोलणे लावले, ते मीं ऐकले नाहीं, हणून इंग्रजांनी Gaia आश्रय 
देऊन माझा कडी किल्ला व दुसरे सर्व माझे प्रांत जिंकून घेऊन gaia 
दिले; आणि मज HCA नरयाद परगण्यांतून दरसाल सव्वालक्ष 
रूपयांची नेमणूक करून दिलो. ती आपल्याच मेहरवानीने मिळा- 
लो असे समजून मी मान्य करतों. आतां मी, माझा मुलगा, माझे 
कुटुंब व भाऊवेद Tai Wat सल्याने वागू. माझ्या वर्तेणकीविषयां 


ष्र 


क 


नामदार गवरनर साहेबांनी आपली खात्रो करून दिलीच आहे, 


ह 
क 


TANT sat सव BSAA न जातां Tat बरोबर सल्यासंतो- 
WaT वर्तत जाऊं. माझ्या कुटुंब संरक्षणार्थ जी जाहगीर मला Tali 
दिली आहे तिचा उपभोग घेऊन मी तींत संतुष्ट राहात जाईन. 
आपणांवर माझ्या पूर्वाच्या जागेसंबंधी कांही दावा नाहीं. परंतु 
माझ्या कराराप्रमाणे जर मी gat बरोबर सुखसलछ्यानेच वागत 
गेलो तर Tat गवरनर साहेबांच्या हुकुमाबरहुकूम माशी सांप्रतची 
जायदादनामे नेमणूक थोडी वाढवून द्याल अशी आशा करतों. 
ता० VU सफर, अथवा Alo ३ री जून सन १८०२. 

या लेखाबद्दल इंग्लिश इंस्ट इंडिया कंपनीतफे मेजर वाकर साहेब 
आणि मीर कमलउदीन हुसनखान हे माझे AA आहेत. 

(सही) मीर कमलउदांन हसनखान, नामीन. 

(सही) Wat वाकर, लामीन. 


हजी “-आणिणा““ई------ .-.--- 


~ 


TIT ९.-आनेदरावाकडून मल्हारराव गायकवाड हिम्मत 
बाहादूर यांस. 

सलामबाद-आपल्या कुटुंब संरक्षणार्थ व खचाकरितां नरयाद 
परगण्यामधून सव्वालक्ष रुपयांची जाहगीर लावून दिली आहे, 
व्यांतील गांवांच्या वाहिवाटी संबंधी कलमे थेणप्रमाणे:--- 

१ले.-नरयाद परगण्यांत वेठवेरा, बिनीबांदरी अथवा दुसर्‍या 
कोणया पदाथावर कर बसवूं नये. 

२ रे.-या परगण्यांतील नेहमीच्या शिरस्याप्रमाणे गवत इथ्या- 
दिकांविषयींचा बंदोबस्त Tala कायम ठेवावा लागेल. 

३ रे.-जरकरतां कोळी व मुवाशी या लोकांनीं तुह्मांवर जळूम केला 


a 


आणि यांपासून जर तुमची सुटका होत नसली, तर sal मागाल 
ती फौज रवाना करून TATA य़ा अरिष्टांतून मुक्त केले ज्ञाईल. 

2थे.-कडी येथील तुमचे सोईरेसंबंधी व इष्टमित्र जर सठुख्या- 
ने वागतील तर यांस कधींच eal हरकत अनुभवावी लागणार 
नाही. 

५ वे.-करारांत लिहिल्याप्रमाणे तुह्लां परगण्यांतून सव्वालक्ष रुपये 
घेत जावे. : 

६ वे.-जरकारेतां परगण्यावर कांही aRe, जोखीम, अथवा 
नुकसान येऊन पडले, तर याचा हिसाब पाहून या बद्दल Tala सूट 
दिली नाईल. * 

वरील सहा कलमे सरकारास कबूल करावीं लागतील, आणि या 
करितां इंग्लिश इस्ट इंडिया कंपनी तफ मंजर वाकर साहेब आणि 
मीर HASTA हुसनखान बाह!दूर यांस मध्यत्थी व जामीन दिले 
आहेत. 

ता० ७वी सफर, अथवा CAT जून १८०२. 


Sq TTI AL Sl 


रावबा दिवाण यांची सही. ie 


टाोव.-या कलमाविषयीं मल्हाररावांनी मुद्याम विनंती केली होती. 
त्यावरून Waal जेव्हां बडोद्यास परत यावयास निघाल तेव्हां याणा 
गवरनर साहेबाच्या संमतीने विशेष महरवानीदाखल ही कलमे करून 
दिलीं आहेत. 
(सही) त्ोनाथन डंकन. 


८५४ 


tact ५.-ता० ९ सफर १८५८, अथवा ४थी जून (co Rare 
सरत अठ्ठाविसीचे सुभेदार सखाराम चिनाजी यांस आनंद- 
राव गायकवाडांनी लिहिलेल्या पत्राचा तज मा. 


मल्हारराव गायकवाड हिम्मत बाहादूर यांणीं या सरकारा बरोबर 
ASA उडूवल्यामुळे मुंबईचे गवरनर व प्रोसेडेट नामदार जोनाथन डंक- 
न इस्क्रायर यांस मदतीकरितां बोलाविले होते, ह्मणून सुरत अट्रावि- 
सी परगण्यांतील चिखली महाल नामदार कंपनीस बक्षीस दिला 
आहे. तो ते येया १८५९ सालच्या आरभी आपल्या ताब्यांत घेतील, 
व af महालांतील ज्या दान देणग्या असतील या मान्य वरून 
शिरस्या प्रमाणे चालवतील. 


वाती 

नंबर ६.-ता० ९२ सफर १८५८, अथवा 8थी जून १८०२रोजीं 
चिखलीचे कमाविसदार विठ्ठळराव बाबाजी यांस आनंदराव 
गायकवाडांनी लिहिलेल्या पत्राचा Ty मा. 


मल्हारराव गायकवाड हिम्मत बाहादूर यांणीं सरकाराबरोबर 
बेडांवे उद्गवल्यामुळे मुंबईचे गवरनर व प्रेसिडेट नामदार जोनाथन 
डंकन WHAT यांस मदतीस बोलावले. यावरून सुरत अट्राविसींतील 
चिखली परगणा इंग्लश बाहादूरचे कंपनी सरकारास इनाम अथवा 
बक्षीस दिला आहे. तो संवत १८५९ सालीं aN येथावर्षी ते 
आपल्या ताब्यांत घेतील. तेव्हां कंपनी बाहादूरच्या हवालों तुझा 
तो करावा. 


५५ 


नबर ७.-ज्येषशुद्ध vat (८५८, अथवा ४थी जून १८० ररोजी 
चिखलीचे जमीनदार यांस आनंदराव गायकवाडांनी लिहिले- 
ल्या पत्राचा THAT. 


मल्हारराव गायकवाड हिम्मत बाहादूर यांणी सरकाराबरोबर 
TS उद्भवल्यामुळें मुंबईचे गवरनर व प्रेसिडेंट नामदार जोनाथन 
डंकन THAT यांस मदतीस बोलावले होते. त्यावरून सरकारांनी 
सुरत अट्राविसींतील चिखली महाल इंग्लिश बाहादूरचे कंपनीस 
बक्षीस दिला आहे, तो संवत १८५९च्या आरंभी ते आपल्या 
ताब्यांत घेतील, परंतु या महालांतील दानवक्षिसे-ह्मणजे नित्य 
नेमणूकी, AWA, इनाम गांव, THA व धर्मादाय देणग्या, «तसेच 
दरखदार, जमीनदार, THAW लोकांचे हक्क, gale A कांही 
असतील ते राखून ठेवले आहेत. ह्मणून Tal कंपनी सरकारचे 
हुकूम मान्य करून आपलीं वषांसने व वर निवेदन केलेल्या देणग्या 
नेहमीप्रमाणे घेत जाव्या. 
डाक कलमात 

नैबर ८.-ता० ५ सफर, अथवा ६ जून १८०९रोजी मेराळ 

नारायण यांस आनंदराव गायकवाड सेनाखासखेल समदोर 

बाहादूर यांणीं लिहिलेल्या पत्राचा Arar. 

सलामवाद.-सुरसन एसुन्ये मयातन ऊ ऊलूफ (आरबी भाषेतील 
वर्षांची तारीख.) 

इंग्लिश कंपनी बाहादूरच्या फौजेचे अथवा पलटनांच्या खर्चाचे 
रुपये ५०,०००, याबद्दल नरयाद परगण्यामधून जाहागीर लिहून 
दिली आहे, ती geil हुकमा प्रमाणे त्यांच्या ताब्यांत द्यावी. 

सही आणि मोहर. 


५६ 


नैवर ९.-नामदार कॅपनीतफे प्रेसिडट व गवरनर नामदार 
जोनाथन CHA इस्क्रायर यांस ता० ५ सफर, अथवा ६ जून 
सन १८०९रोज्ी आनेदराव गायकवाड याणीं धोलका 
संबंधी लिहून दिळेल्या सनदाचे भाषांतर. | 


नामदार कंपनीपासून दोन हजार मनुप्यांचे Wa व खेरीज 
तोफखाना आमच्या सरकारांनी कुमको करतां ठेविला आहे. याचा 
खर्च आमची आरव लोकांची शिवंदो कमी केल्या दिवसापासून 
वाळू होईल. ह्या कुमकी फौजेचा खर्च भागण्याकरितां जमीन 
लावून द्यावयाची आहे. परंतु येया १८५९ सालीं गायकवाड सेस्था- 
नेचे सवे महाल व मुळ्ख गाहाण पडले आहेत ATT ही नेमणूक 
एकदम अमलांत आणतां वेत नाहों. या कारेतां असा ठराव झाला 
आहे Al संवत १८६० सालाच्या आरंभीं या HAA लष्कराच्या 
पुढील Galan धोलका परगणा लावून देण्यांत येईल. आणि या- 
प्रमाणे वर निवेदन केलेल्या GAA कारणासाठी तो. परगणा संवत 
१८७६० सालीं तुमच्या ताब्यांतहो दिला जाईल. या धोलका परग- 
ण्यांतील वर्षासने, नित्य नेमणूकी, धर्मोदाय देणग्या, बक्षिसे व 
दरकदारांच्या नेमणूकी ज्या कांहीं असतील या सर्वे पाळून चालू 
ठेवाव्या. याच प्रमाणे या परगण्यांत गायकवाडाच्या कुटुंबांतील 
बायकांच्या खासगी खर्चाकरितां कांहीं गांव लावून fee आहेत 
तेही चालू ठेवावे. या संबंधाने जो वसूल कमी येईल तो दरसाल 
रोख दिला जाईल. 


५७ 


tae १०.-ता०५ सफर अथवा ६ जूनसन (cok या तारखेस 
* जामदार कंपनी तर्फे प्रेसिडेंट व गवरनर नामदार जोनाथन 

डँकन इस्कायर यांस आनंदराव गायकवाड ait लिहून 

दिलेल्या करारपत्राचे भाषांतर. 

नामदार कंपनी सरकारचे दोन हजार.मनुष्यांचे लष्कर व खेरी- 
न तोफखाना आमच्या Aas ठेवला आहे. याचा BS आमच्या 
आरब शिबंदीस tar दिल्या दिक्सापासन सरू होईल. हा खर्चे 
पहिल्या वर्षी ७,८०,००० रुपये आकारला आहे, परंतु तो 
चकवून टाकण्यास तूते आमच्यापाझा जमिनीची सोई नसल्यामुळें 
या पैकी ५०,००० रुपये रकमेचा एक भाग नरयाद परगण्म़ांतील 
MTT लावून दिला आहे, आणि बाकी ७,३०,००० रूपये 
राहिली ती ९ टक्कयाच्या व्याजासद्धां एका वर्षांत रोख दिली 
जाईल. या करितां ACs SEA GI वजा देऊन राखन Fae 
आहे. व भावनगर, काठीया आणि काठ्यावाड येथील १८५७, 
१८५८ सालची जी कांहीं जमाबंदी होईल ती मिळून अथवा हर 
कोणया रीतीने हो ७,३०,००० रुपयांची रक्कम एका वर्षांत 
रोकडी देण्यांत येईल. या प्रमाणे खरोखर चालावे हणून आबाजी 
आपाजी आणि कमलडदोन इहुसनखान या उभयतांस जामीन 
दिले आहेत. 


"नाणा 
NRE eS nn eee tn ae 
' 





| आनंदराधॉची, 
मॉहर. 
जामीन: | 
arerst आपाजी, हस्ते crzat, 
मोहर. 
आणि 


कमलउदीन हसन खान. 
8 


५८ 


tac ११.-ता० ५ सफर संवत १८५९. या मिर्तास मुंबईचे 

_ गवरनर व प्रेसिडेट नामदार जोनाथन डंकन इरक्ायर यांस 
आर्नदराव गायकवाडानीं लिहून दिलेल्या सनदीपत्राचे 
भाषांतर. 


मव्हारराव गायकवाड हिम्मत बाहादूर यांणीं या सरकाराबराबर 
बंडावे उःद्ववल्या वरून तुमच्या साहाय्यानें मी याचे कडी, कपरवंज, ब 
देवगांव हे मुल्ख आपल्या ताब्यांत घेतले. आणि यांच्या व यांच्या 
कुटंबाच्या संरक्षणार्थ नरयाद परगण्यांतून सोई करून देण्याचें setae 
आहे. याची किलेदारी व त्यांत असणारे cat सामान मिळून 
२,२९,००१ रुपये भाड्याचा AS गणला आहे. या पैकीं नरयाद 
AMAT जेव्हां मल्हारराव आपल्या कुटुंबासह राहाण्यास जातील तेव्हां 
त्यांच्या ताब्यांत जो कसबा व जे Tie तुमच्या जामोनकोवर दिले 
आहेत त्यांतून कमलउदीन हुसनखान याच्या पगारापोटीं व पूर्वा- 
च्या ठरावाप्रमाणे वार्षीक नेमणूकी संबंधी दरसाल ५०,००० रुपये 
द्यावयाचे ते मिळून मल्हाररावास या परगण्यामधून १,७५,००१ 
रूपये उप्तन होतील. आणि या परगण्यापैकीं बाको जी ५०,००० 
रूपये ज्यास्ती राहिली, ती तुमच्या कुमकी रिसाल्याच्या खर्चा करितां 
लावुन दिली आहे, BRAT ती रक्कम gal या हिशोबीं age 
करून घेत जावो. या परगण्यांतील वर्षासनें, TMS, व दरकदारांच्या 
नेमणूकी ज्या कांहीं असतील य़ापाळून प्रयेकांच्या हिस्झ्ा प्रमाणें 
देतजाव्या; आणि महालावरील कमाविसदाराची बाकीही प्रथेकांनीं 
आपापल्या हिवा प्रमाणे चुकवून टाकावी. - 


fas 
ry 


नैवर १ २.-आरनदराव गायकवाड सेनाखासखेल ane ares. 
दूर यांकडून नरयाद येथील ज्मींनदारांस लिहिलेल पत्र. 


STAT जाहीर व्हावे कीं या परगण्य़ांतील गांवाची ५०,००० 
रूपयांची ज्ञमाबदी alee सरकारच्या कुमकी लष्कराच्या कांहीं 
खचोपोटीं लावून दिली आहे. 

या करितां आतां जे ada वर्ष सुरू होईल याच्या आरंभीं या 
जहागिरीची सव सत्ता इंग्लश कंपनी बाहादुरांच्या “स्वाधीन | BVT 
'ती जाहगीर यांच्या ताब्यांत द्यावी, आणि त्यांची व्यब्नस्था व THA 
भान्य करावा. 


ज्येष्ठ TE ६, (८५९८, Fat सफर, अथवा ता० ६वी FA (८०२ 
सष्टी व मोहर. 


नंबर १३.-रावजी आपाजी बराबर खासगी ठराव. 


मंबई सरकारचा असा इरादग आहे कॉ रावजी आपाजी. याची 
दिवाणगिरी are सरक्रारांत RAAT राहावी, आणि याचा 
AVA, भाऊ, पुतणे, He संबंध, व इष्टामित्र याचे ही वाजवी हक्क 
सरक्षित ठेवन नामदार कंपनी कडून यांस आश्रय मिळावा, या 
करतां जर गायकवाड सेनाखासखेल समडोर बाहादूर अथवा दुसरे 
कोणी जे at बरोबर विनाकारण वाईट रीतीने चालतील ear यांस 
गैरवाजवी उपद्रव देतील तर ल्यांच्या तफे कंपनी बाहादूर मध्यस्थी 
पडून यांचे संरक्षण करतील. याच्या साक्षीबद्दल माझी मी सही न 
मोहर केली आहे. मुक्काम खंबायत Alo cal जून सन १८०२. - 


(तहो) ले डंकन. 


fe 


tae १४.-रावतती आपाती पास चोऱ्यांशी परगण्यांतील भाटा 
गांवाची देणगी. | 

गायकवाड सरकारचा दिवाण रावजी आपाजी याची शुद्ध दानत 
च निमक हलाली पाहून नामदार इंग्लिडा इस्ट इंडिया कंपनीचा 
य्यावर पूर्ण विश्वास बसला आहे. आणि यास व याच्या सोईर 
BATT कायमचा आश्रय देण्याचा मनांतून हेतु असल्यामुळे यांस 
राहण्याकरितां Vai परगण्यांतून भाटा गांव चाल्सालीं झणजे 
संवत १८५९, अथवा जून सन १८०२च्या सुरवातीपासून यास व 
याच्या पुत्रपौत्रांस निरंतरचा इनाम दिला आहे. तो त्यांच्या ताब्यांत 
येतांच आपल्या निर्वाहा कारेतां याचे उत्पन्न त्यांणीं ध्यावे. 

Glo ६वी जून सन १८०२९, अथवा gat सफर हिजरी १२१६. 





नवर १५.-मुकाम खंबायत, ता०२७वी फेब्रुवारी सन १८०२. 

आमचे TIS गुलाबचंद तलकचंद Ail Mo मिंगेल डिलि- 
मा इसोजा यांस मुंबईस जीं अनेक पत्रे लिहिलीं व ज्यांत आमर्ची 
qt ब मुलूख अनेक दारयतीनिशीं नामदार इंग्लिश कंपनीच्या 
आश्रयावर आणि ताब्यांत देण्याविषयी ज्या निरनिराळ्या कजुलाती 
जाणविल्या या सवमजकुरांचीं पत्रे काल रोजीं हणजे Wear 
महिन्याच्या २६व्या तारखेस मि० मिंगेल डिलिमा इसोजा यांणी 
rete वाचून समजाविलीं, यावरून आही तीं मान्य करतो, आणि 
वचन देतो कीं Aes Ho fats डिलिमा इसोजा या वरोबर अनेक 
TMA आमचे वकील गुलाबचंद तलकचंद यांणीं ज्या कबुला- 
ती केल्या आहेत त्यापैकी एकही ares आही कधीं मोडणार 
नाहो. याच्या साक्षी बद्दल मानाभाई गोरभाई, याचा भाऊ, काका, 
आणि दुसरे सोईर तसंवंध, ज्यांचा या Re मिंगेल डिलिमा इसोजाच्या 


६! 


पत्रांत गुलाबचंद तलकचंद यांणीं जाणविलेल्या मुलखांत हक हिस्ता 
आहे व जे कोणीं आज येथे हजर आहेत य़ांणीं आपली नांवे या- 
चर लिहिलीं आहेत, आणि दुसऱ्यांच्या सह्या ते धोलेरा मक्का 
आल्यानर घेतल्या जातील. 
साक्षी. ठाकूर मानाभाई गोरभाई. 
वरील मजकूर आमच्या समक्ष ठाकूर सेसमतजी सीतोजी. 
लिहिला, वाचून दाखाविला,पमजा- ठाकूर देसाभाई Trane. 
विला आणि याच्यावर सह्या झाल्या. ठाकूर काळाभाईे गोरभाई- 


(सही) tras हालफोर्ड. ठाकूर वाघाली सेसाभाई. 
सही) मृंगानी रंगाजी, ठाकूर हक्काभाई केठाभारईे. 
(सही) गुलाबचद THAT. ठाकूर ANTE सताभाई. 


HST ता०५वी माचे सन (co. Hat गवरनरबरोबर 
केलेल्या कबुलाती ज्या गुलावर्चद तलकचंद यांणी [मे० मिंगेल डिले- 
मा इसोना याच्या अनेक पत्रांत द्शीवेल्या या खालील असामींनीं 
मान्य करून ह्या कागदाच्या दुसर्‍या WAIT तह्या कल्या आहेत. 


साक्ष. * नथु्ती बाळाजीची निशाणी. 
(सही) गुळाबर्चंद तठकरचेदू. ठाकूर मुंगाजी Tarai. 
मुंगाजी रंगानी. टाकूर बारभाई Tara. 


ठाकूर रुपाभाई मोही. 
ठाकूर आनेझी आलीयाजी. 


मी, भगवानदास नाथजी, दंडुक्याचा देसाई, या लेखा अन्वय 
कबूल करतो कीं MUN लोकांचा वकील गुलाबचंद तलकचंद याणे 
मि० मिगैल डिलिमा इसोजा यांस अनेक पत्रे लिहून मुंबई सरका- 
राबरोबर ज्या कवलाती केल्या व ज्या aes गिराशे लोकांनीं मान्य 


६२ 


करून आपल्या GAM TH केल्या यांस येथे बोलावले होते 
त्यावरून या कागदाच्या दुसऱ्या बाजूवर या सर्वातून एकून एकानीं 
आपापली सहो राजीरुशीने केळी आहे असे कबूल केलें. याच्या 
साक्षीबद्दल ता० ६ मार्च सन १८०९ रोजीं धोलेरा मुक्कामी मी आपली 
सही केली आहे. 
drew सा० ६ वी मार्च सन १८०९.--चडासा जिजी 
आगरसिंगजी, गांप येथील राहिवासी, आजच येऊन भगवानदास नाथ- 
aft समक्ष HAS झाला कों ज्या कराराने माझे आपलय लेसाजी साळा जी 
ब मानाभाई गौरभाई आपले स्वतःचे गांव इंप्रज सरकारांस देतील 
WT बोली प्रमाणे त्यांणीं माझे व माझे कुटुंबाचे aaa, मोरी- 
स्विंग, संध्याळो, पिंपळी, fea, दासर, कतरयाचाभाग, आणि दोन 
आणखी जमिनीचेभाग असे मुंबई सरकारास द्यावे हणून मी यांस 
फरमाविले होते; आतां हे करार पाहून मला वाचून समजाविल्यावरून 
मी ते आजपासून मान्य करता, व कवूल करतो कीं लेसाजी साळो- 
जी आणि मानाभाई गौरभाई या उभयतांनी यांचा वकील गुलाबचं- 
द तलकचंद या मार्फत मि० fis wear इसोजा याच्या अनेक 
पत्रांत F कांही लिहून ठरविले आहे याच प्रमाणे मी चालेन. याच्या 
साक्षी ars भगवानदास नाथजी देसाई आणि दुसरे साक्षी यां समक्ष 
त्यांणी आपली निझ्ाणी केली आहे. 
धोळेरा ता० ६वी मार्च सन १८०२. 
* चुडासामा staat निद्याणी. 
भगवानदास नाथता. 
गावी रंगाजी. 
दामवाला गरडीया. 
Stat arrears. 


£3 
 चुडासामा बावाजी बाळयाजी, याचे वघस या नांवाने आठ 
लहान मोठे गांव आहेत, तो, alo १८ मार्च सन १८०२ रोजीं 
येऊन VT गुलाबचंद तलकचंदनीं केलेले ठराव कायम राखले, 
आणि चडासामा जीजी आगरसिगजी याचीही सही HIS केली. 
* कानोती बाळाजीची निद्याणी. 
* भिनली काननीची निशाणी. 


(खरी नक्कल) 
(wel) ते. ह्यालेट, 
असिस्टंट सेक्रेटरी. 

आही खालीं सहीकरणार आजपासून कबूल करतो कीं धोलेरा 
मुक्कामी आल्यावर आह्लीं तेथे कोणाबरोबरही तुफान करणार नाहीं, 
ब तेथील कोणी रहिवाशांचे गाऱ्हाणे येईल अशा यांच्या कोणय़ा 
हो वस्तृंस हात लावणार नाही; आणखी आह्मी wee कबूल 
करतो कीं आमच्या करारांत जे जे कांहीं जाणविले आहेतेते 
तपासून पाहण्या करितां Ho डीसोजा जी कांही मदत मागतील 
ती यांस areal देऊं, आणि ञेथपर्यंत नामदार गवरनर साहेब आ- 
मचे बोलणे कबूल करतील, किंवा नाहीं, तेथपर्यंत आह्मां गुपचूप 
व निवांत राहूं. खंबायत ता० २८ A फेब्रुवारी सन १८०२. 

TAT १६.-परवान्याचा THAT. 

.-“ आनंदराव गायकवाड सेनाखासखेल SAAT बाहादूर TH धंडुका 
चे गिराशो, चुडासामा व इतर, सदर्राल परगण्याचे जमीनदार, यांस. 


C2 


भावनगर, PHA, ब दुसरे जबर शेजारी यांच्या राज्यांपासून तुझां- 
बर HSA झाल्यामुळें चार वर्षांबर तुझी नामदार मुंबईचे गवरनर 
यांस अर्ज केलात, व यांस गांव देऊं करून त्यांचा आश्रय मागितलात, 
आणि या संबंधी तुमचे वारंवार आजेव पाहून गवरनर साहेबांनी नाम- 
दार कंपनी तफे fro fate डीसोजा यांस खालीं लिहिलेले जे गांव 
तुझो लावून देण्याचे SUIS यया बाबद तपास करण्याकारेतां पाठावे- 
ले. यया गांवांबीं नांवे येणे प्रमाणे:-रायतुला, set, भिमतुहा, 
WANT व FITS, आणि आठगांवाचा प्रांत, मिळून wa तेरा. मांव 
q आणखी दुसरे गांव जे तुझीं या नंतर कंपनी सरकारच्या ताब्यांत 
द्याल ते. या प्रमाणे Tei मला प्रयक्ष येऊन सांगिलेत, यावरून 
सरकाराकडून तुझास हा परवाना देण्यांत येत आहे कीं वर जाण- 
बिलेल्या परगण्यांतील आपापल्या जमिनीची लागवड तुह्ली कल्या 
नंतर तेथे. सुखरूप राहावे. GH परगण्या बद्दल पेशब्यांची खंडणी 
आणि सरकारची शिरस्याप्रमाणे जमाबंदी वेळच्या वेळेवर दिल्यास 
तुझांस सरकारचा TST अनुभवावा लागणार नाहीं. नामदार कंपनी 
हे गांब वसवून, यांची लागवड करवून यांचा बंदोबस्त ठेवतील; 
आणि बंदरांचाही कारभार ते आपल्याच हस्तगत घेऊन आपले 
निशाण उभारतील. या कारितां तुझी निधोस्त असावे, आणि 
नेहमीचे शिरस्ते पाळून रीतीने aaa ह्मणून सरकाराकडून हा कोल 
Tae देण्यांत आला आहे. 


ज्येष्ठ शुद्ध २, (८५८, अथवा ता० ९ री जून सन १८०१. 





६५ 


| नवर ७१. 
सन १८०२९ तील मार्च व जून माहेन्यांत झालेल्या तहापेक्ष्ा 
सन १८०३ मध्ये BATT गायकवाडाबरोबर ATS ST 
विशेष करार. 
ता. १४ वी फेब्रुआरीचे बडोद्याचे रोसेडेंटाचे पत्र, यासोबत 
आनंदराव गायकवाड सेनाखासखेल समशेर बाहादूर यांणी 
नामदार इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीस ता. १ शब्रल, 
अथवा ता. २६ वी ज्यानुआरी रोजी लिहिलेल्या पत्राचा तर्जे- 
मा. हें पत्र मुंबईस याच महिन्याच्या ९० व्या तारखेस येऊन 
पोहोचले. « 
सलामबाद-कलम १॥.-आपल्या फोजे पैकी दोन हजार बलाढ्य 
मनुष्यांची संख्या आमच्या येथे कुमकीकरतां ठेवण्याचे आपणा 
उभयतांत ठरले आहे, यावरून खालीं लिहिलेली जाहागीर यासाठीं 
लावून दिली आहे, ती येणे प्रमाणे:--- 
रु. १,९५,००० माझा वयाने वडील नातलग मल्हारराव गायकवाड 
हिम्मतबाहादुर याच्या संरक्षणार्थ लावून दिलेली 
एकलक्षरुयये वजाकरून शिष्ठक ठेविलेली नरयाद 
परगण्याच्या पैकीं रक्कम, st तो चालसाठीं 
पळूनगेल्यामुळे पुढल्या वर्षां तुमच्या हिशोबी 
जमा करावयाची ती. | 
रु. १,३०,००० PMI महालाचे आकारलेले उत्पन्न येणे प्रमाणे. 
नक्की वसुल सुमारे.... र. १,२०,००० 
दरबार खर्च, वगेरे... रु. १०,००० 


ene 


रु. 8,944,000 THAT रू. 2,320,000 


i 





n 


ge 


रु. 2, 46,000 
रू. २५,००० निझापूर परगण्याजवळील खडी परगण्यातून. 
रू. ९,८०,००० ह्मणजे वर दर्शीविल्याप्रमाणे दोंनलक्ष ऐशीहजार 
>>. serait जाहगीर dale योग्य रीतीने. लावून 
दिली आहे ती Gera संवत १८६० सालीं. 
किंवा अरबी सन मयाबीन १९२०४ पासून 

सुरू होईल. 

FH परगण्यापोटीं वषांसने, धर्मादाय देणग्या, दरखदारां- 
च्या नेमणुकी व दरबार खर्चे याबद्दल जो कांहीं खर्चे तुझ्यांस 
करावा लागेल तें इनाम गांवाच्या उत्वनासुद्धा तुझी वेळचेवेळेवर 
देतां असे पाहून आमच्या सरकाराकडून. तुमच्या WANT AAT 
मिळेल. 

३.-सरकारची विश्वासूपणानें चाकरी' बजावल्यावर get या 
लष्कर ख्चोकारेतां लावून दिलेल्या जाहागिरीचा उपभोग ध्यावा. 
यास जगदीश साक्ष आहे. 


2.-सुहूर सन सालस मयातन-ऊ-ऊलुफ १२०३. यापेक्षां जास्त 
मी काय लिहूं£ 


आनंदरावाचा 
Pat | 


=) 
A 


Ko 


भआर्नदराव गायकवाडानीं नामदार कंपनीस लावून दिलेल्या 


प्रांतांची याद. 
| रुपये 
१. धोल्का पस्गणा .... .... .... ४,५०,००० 
२. ACHE परगणा .... .... .... १३७५,००० 
३. राज्यास लावून दिलेल्या खासगी wat 
सहीत ATT परगणा .... .... १३३०,००२ 
४. बिजापूर जवळील खडोटप्पा.... .... कद ०० 


| Car Seana Seneca “eR 


एकंदर 0, 0,090 


> 2/०-----/------.--2/2170700 001 





(सही) ए, वाकर, 
"रेसिडेंट. 
बडोदे, १८ वी फेब्रुआरी सन १८०३. 
कक ae 


आनंदराव गायकवाड सेनाखासखेळ समशेर बाहादूर यांणीं 
नामदार ites कंपनीस ता. २५ वी ज्ञानुआरी सन 
१८०३, अथवा १ ली शबल रोलीं लिहून दिलेले सनदुपत्र. 


तुमच्या HATH दोन हजार फौज आमच्या चाकरांत आहे; 
यांच्या संरक्षणार्थ जो जाहगीर जमिनीचा भाग लावून दिलां आहे 
तो येणें FATT; — 

नरयाद परगण्यामधून लावून 'दिळेली एकलक्ष (१,००,०००) 
रुपयांची रक्कम वजाकरतां या प्रांताचे उत्पन्नापैकी शिक सव्वालक्ष 
(१,२५,०००),पये UES ते, आमचा वयाने वडील कुटुंबी मल्हार- 


~ 


g¢ 


राव गायकवाड” हैम्मत बाहादूर याच्या संरक्षणार्थ नेमून (eS होते, 
परंतु तो याच वर्षां पळून गेल्यामुळे ते aaa दिले आहेत. 

विजापूर परगण्याचे एकलक्ष तीस हजार रुपये आकारले आहेत, 
ते येणे प्रमाणे;:-बसूळ एकलक्ष विसहानार रुपये,(१,२०, ०००); आणि 
दुसर्‍या जिनसा सहित दरबारखच दाहा हजार रुपये (१०,०००); व 
विजापूर जवळील खडीटप्पा परगण्याचे पंचवीसहजार रुपय(२५, ०००.) 

या प्रमाणे २,८०,००० दोनलक्ष Cait हजार रुपये उत्पनाची 
ही जाहागीर Fara पुढल्यासालीं ता.----संवत १८६०, अथवा 
इसवी सन १८०३-४ पासून लावून दिली आहे. 

या[मधून नेहमींचीं वर्षांसने, धर्मादाय देणग्या, दरखदारांच्या 
नेमणकी, व दरबार GA Tala देणें जरूर पडेल, तो सर्व खर्च 
मजकडून Tae मजुरा मिळेल. 

या प्रमाणे ही तजवीज केली आहे यांतून फौजेचे संरक्षण होऊन 
याणीं आमची चाकरी विश्वासूपणाने व अदबीने बजावावी हे 
अगयाचे आहे. 

संस्थानच्या शिक्का मोतंबानि्शी. 





पपा 


आनंदराव गायकवाड सेनाखासखेळ समशेर बाहादूर यांणी 
नामदार tite कंपनीस ता. १० मोहरम, भथवा ३ री 
भरे रोजीं लिहून दिलेले arg. 
आमच्या संस्थानचा मोठेपणा व आमची इजत तुह्मी राखलीत 
त्यावरून खेडागांव व यांतील किल्ला Tala इनाम दिला आहे. या 
करतां सदरह era गांव यांचा उपभोंग get ध्यावा. आणि 
आजपर्यंत जसा आमच्या सरकाराबरोबर dal स्नेहभाव ठेवलात ब 
मळा सन्मान दिलात याच प्रमाणे तो पुढेही चालवावा. 


Ra 


यांतून वार्षीक नजराणा देण्याचा मी gaia सोडतो. 
येथे जे तुमचे सरदार व मोठे हुद्देदार आहेत ते आमची अदबी 
राखून आह्मांबरोबर नेहमी विश्वासाने चालतील अशी आझा करतो. 
संस्थानच्या शिक्का मो्तेबानिशीं. | 
oe cen 


आरनैद्राव गायकवाड सेनाखासखेल समशेर वाहादूर यांणी नाम 

दार tite nadia ता. १? वी सफर, अथवा २ री 

लून सन १८०३ रोजी लिहून दिलेले सनदपत्र. 

तहनाम्या वरून तुमच्या HA पैकीं दोनहजार फोजेचा बंदोबस्त 
झालाच आहे; य़ा खेरीज आणखी एक हजार फौज कुमकीकरतां 
आतां ठेविली आहे. त्याच्या खर्चापोटी येयासालच्या आरंभापासून 
खालीं लिहिलेले गांव लावून देले आहेत, ते येणे प्रमाणे:- 
(१,३०,०००) एकलक्ष तीस हजार रुपयांचा मातर परगणा; 
(१,१०,०००) एकलक्ष दहाहजार रुपयांचा मोद अथवा ary 
परगणा, व (५०,०००) पन्नास हजार रुपये तापी नदोच्या उत्तरे 
कडील किमकठोद्रा याची जकात. ही THAT (२,९०,०००) aia 
लक्ष नव्वद हजार रुपयांची जाहगीर तहनाम्याअन्वये आणखी ८- 
वळलेल्या एक हजारफौजेच्या GAAS मी दिली आहे. 

या जाहगिरीच्या उत्पल्नांतून नेहमींची वर्षांसने, धर्मादाय देण- 
ग्या, दरखदार व असामीदार यांच्या नेमणुकी, आणि दरवार खर्च 
ज्या प्रमाणे आज पर्यंत चालत आला आहे याच प्रमाणे पुढेही 
चालविणे TAM जरूर आहे. परंतु या योगें कुमकी लष्करा प्रीद्यर्थ 
लावून दिलेली रक्कम जर कमी उत्पन झाली तर ती सरकाराकडून 
भरपाई करून मिळेल. 


\g o 


Pas एक हजार WHAT ATA वरील जागा लावून दि: 


¢ 
o~ 


ल्या आहेत, ह्मणून तुमच्या सरदारानीं या सरकारची चाकरी निष्ठे 
ने व आदबीने बजावणे फारच ANAT आहे. 

संस्थानच्या शिक्का मोतेबानिशीं. 

ee eee 

भार्नदराव गायकवाड सेनाखासखेल समदोर बाहादूर यांणी 

मुन सफर, भथवा ता. ९ री जन सन १८०३ रोजा 

किमकठोद्रा येथील भवानीप्रसाद आणि वेणप्रिसाद यांस 

पाठविलेल्या सनदींचा THAT. 

तापीनदीच्या उत्तर तीरावरील किमकठोद्रा गांवाची वाहिवाट 
तुह्लाकडून घेऊन कुमकी ल्प्कराच्या हिझोबीं नामदार कंपनीस 
दिली आहे. या करितां आरब मयातन, कार्तिक शद्ध प्रातेपदेपासून 
अथवा १९६ अक्टोबर सन १८०३ पासून सदहं गांव तुझी ना- 
Hale कपनीच्या स्वार्धीन करावा. 

(सही) ए. वाकर, 
रोसेडेट. 


pe ge ताच 
आनंदराव गायकवाड AATATAas समशेर बाहादूर यांकडून 
तापीनदीच्या उत्तर तीरावरलि किमकठोद्माच्या सवे जञमा- 
दारांस ता. १ १वी सफर १८५९, अथवातता. At AT सन 
१८०३ रोजीं लिहून पाठविलेल्या सनदीच भाषांतर 
तापीनदोच्या उत्तर तीरावरील किमकठोद्रा गांवाची वाहेवाट 
भवानी प्रसाद आणि वेणी प्रसाद यांकडून काढून घेऊन यांस रजा 
दिली, व ती नामदार कंपनीस aT कमकी लथ्कराच्या (ears 
लावून दिली आहे. या करितां Gal हा हुकूम मान्य करून मग 


७९ 


सालाच्या पहिल्या तारखे पासून aes गांव नामदार कंपनीच्या 
हवाली करावा. 





TIT ७२. 
सन १८०७५ मध्ये आनंदराव गायकवाडा 
बरोबर ASS तहनामा. 


DE 
नामदार MSMR डायरेक्टसे कडून पूर्वहिंदुस्थानचा सर्व कारभार 
चालविण्या करितां नेमलेले मेहरबान रिचडे मारक्कीस बेलसूली, 
नाईट आफ धी मोस्ट इलसटीयस आरडर आफ सेंट प्याटरीक, 
गवरनर जनरल, यांणीं मुंबई सरकारास अधिकार दिल्यावरून 
यांच्या तफे बडोद्याचे Wass मेजर आलेकूझ्यांडर वाकर साहेज 
मध्यस्थी पडून यांनीं एकीकडून नामदार इंग्लिश इस्ट इंडिया 
कंपनी, व दुसरीकडून महाराज आनंदराव गायकवाड सेनाखा- 
सखेल GAR बाहादूर, As, वारस, व aga, यांमध्ये 
परस्परांच्या बचावासंब्धी करून दिलेला मुकरर तह. 
एक तर्फे नांमदार कंपनी व दुसर्‍या Th आनंदराव गायकवाड 
सेनाखासखेल TART बाहादूर यांमध्ये बहुत करार होऊन. चुकले 
आहेत. तेणे करून उभयतांत दोस्ती आणि एकी वाढून सुधारणा 
होत आहे. ते करार येणे प्रमाणे:-नामदार कंपनी तफे मुंबई सरकार, 
आणि आनंदराव गायकवाड सेनाखानखेळल BAR बाहादूर तफे 
दिवाण रावजी आपाजी, यांमध्ये ता १५ वी मार्च सन १८०२ 
रोजीं खंबायत THAT झालेला बंदोबस्त; तसाच खंबायतेस ता० ६ 
जून सन १८०९ रोजीं नामदार कंपनी तर्फे मुंबईचे गवरनर, आणि 


9% 


आनंदराव गायकवाड सेनाखासखेल AAR बाहादूर तफे wast 
आपाजी दिवाण यां उभयतांत झालेला करार ; आणखी नामदार 
कंपनी तफे बडोद्याचे Wass मेजर आलेकूझांडर वाकर यांबरोबर 
आनंदराव गायकवाड सेनाखासखेल समडोर बाहादूर वांणीं बडोदे 
येथे Ao ९२९ जळे सन १८०९ रोजीं केलेला करार. या प्रमाणे 
झालेल्या निरनिराळ्या करारांतील बंदोबस्त एकत्र करून एकच 
मुकरर तह करावा, व सुधारणा करून करार करणारांचा स्नेह उत्त- 
रोउत्तर वाढावा अशी इच्छा Vala केल्यावरून व याच प्रमाणे 
सदरहू रावजी आपाजी याणीं आपल्या १०वी सफर अथवा १२वी 
जून सन १९८०३च्या पत्रांत अर्ज केला Ft जसा नामदार 
कंपनी ator Fad सरकार यांमध्ये वसईचा तह झाला आहे तसाच 
गायकवाड सरकार आणि कंपनी सरकार या उभयतांत सांप्रतचा 
बंदोबस्त व्हावा, यावरून सदरील कंपनो सरकार आणि महाराज 
आनंदराव गायकवाड सेनाखासखेल BARN बाहादूर हे याच कारणा 
करितां खालीं ठरविलेलीं कलमे आजपासून कबूल करतात, तीं येणे 
प्रमाणे.--- | 
कलम 2. 
हा वेळ पर्यंत A उभयपक्षकारांत करार झाले, ATT FTO १५ 
वी मार्चे, ६ वी जून, आणि ९९ स जुले सन १८०९ त झालेल्या 
कबलाती, ज्या वर निवेदन केल्या, यांतील at बंदोबस्त या लेखा 
अन्वये मंजूर केला आहे, आणि तो उभयपक्षकारांच्या वारसांस व 
वंशजांस निरंतर मान्य राखावा लागेल. 
कलम २. 
अ परस्परांचे स्नेही व दुश्मन असतील ते उभयतांचे स्नेही व 
दशमन होतील: आणि हा करार करणारांपैकी कोणा एकावर ही 


e ज्र 


एखादा राजा जर कारणाशिवाय हछ्ाहरकत करून WIA ठेवील, 
किवा ar प्रथयेकांच्या मित्रांबरोबर अगर आश्तितांबरोबर कलह 
TRI चढाई करील, व योग्य विनंती केल्यावरही सुरळीतपणे 
उलगडा करण्याचे नाकारील, अथवा हा करार करणार जी खात्री 
मागतील ती बराबर देण्यास नाकवूल नाईल, तर अशा प्रसंगीं या 
विरुद्ध जी तजवीज योग्य दिसेल ती करण्यास उभयपक्षी प्रवत 
होतील. 
कलम >. 

नामदार कंपनी आणि महाराज आनंदराव गायकवाड सेनाखास- 
खेल GANT बाहादूर यांमध्ये आजपांवेता जे करार झाले यावरून 
दोन हजार मनुष्यांची फौज कुमकी करतां ठेविली होती, ब याच्या 
निमेकुमकी फौज वाढविण्याचे A पाहिल्याने sae होते areal 
महाराज आनंदराव गायकवाड सेनाखासखेल BAW बाहादूर यांस 
कायमच्या कुमकी करतां कमींत कमी ३,००० काळे पायदळ, एक 
गारी तोफखान्याची कंपनी आणि याचा सरंजाम, ANA अवश्य 
लागणाऱ्या तोफा, दारूगोळा व युद्ध सामग्री सहीत दोन कंपन्या 
तोफेचे लष्कर जे कंपनी सरकार देईल ते घेऊन Vas आनंदराव 
गायकवाड सेनाखासखेल समडोर बाहादूर AMT आपल्या मुल्खांत 
ठेवावे अस्ते उभय पक्षांस कबूल आहे. 


कलम 2. 

हो कुमकी फोज हरएक प्रसंगी अगयाची चाकरी बजावण्यास 
तयार राहील. AIF आनंदराव गायकवाड सेनाखासखेल TANT 
Ua, यांचे वारस व FHA यांच्या जीवाचा सांभाळ करील. 


_ यांच्या मुलखांत कोणी बंडखोर अगर फितुरी लोक असल्यास सांस 
10 


9४ 


धाक दाखवून झासन करील ; आणि प्रज्ञेचे योग्य संरक्षण करून जे 
कोणी VAT खरे देणे देणार नाहींत यां पासून बसूल करवील, 
परंतु कुलक कारणांकरिता अथवा शिबंदी सारखी गांवांतील जमा- 
बेदीसाठीं ही फौज कामी लावतां येणार नाहीं. तथापि या फोजेपैकीं 
एक तुकडी अथवा वर जाणविल्या प्रमाणे चाकरी बजावण्यांस नि- 
तकीं मनुष्ये लागतील ant काठेवाड येथे खरोखर जरूर लागल्या- 
स जातील, परंतु अशा जरूरीच्या समयीं इंग्रज सरकार F ATs 
गायकवाड संस्थानाच्या हिताकडे लक्ष देऊन काळजी बाहातात ते 
या गोष्टीचा निवाडा. करतील. 


कलम ५. 
या कुमकी AAA सर्वे खर्चे वेळच्यावेळेवर मिळावा ह्मणून 
आनंदराव गायकवाड सेनाखासखेल WAR बाहादूर यांणी wee 
ता. १५ माचे, ६ वी जून व RE जुले सन (८०२९, आणि ता. २ 
जून सन १८०३ च्या करारा NEHA या तहासोबत जोडलेल्या 
quae अ प्रमाणे गांव व दुसरे फंड मिळून सालीना निवळ 
११,७०,००० रुपयांचे उत्पन लावून es आहे. तेया तहा 
अन्वये मंजूर करण्यांत आले आहे, आणि आनंदराव गायकवाड 
सेनाखासखेल HART बाहादूर, सदरील परदिष्टांत लिहून दिल्ले 
Hoe यांच्या सवे हक्क अधिकारासहीत, ब यांतील aaa सर्व 
किल्यासुद्धां निरंतर नामदार कंपनीच्या स्वाधीन करण्याचे आज 
पासून RIS करतात. 
कलम ६. 
नामदार कंपनी सरकारच्या मदतीने जे गायकवाड सरकारचे 
हित झाले ते लक्षांत आणून विशेष दोस्ती खातर आनंदराव गाय- 


७५ 


कवाड सेनाखासखेल AAT बाहादूर यांणीं wisi, चिखली, 
सुरत, चौथ, आणि खेडा हे परगणे नामदार कंपनीस इनाम दिले 
आहेत. ते या तहा Aras मंजूर केले आहेत, आणि यांत असणाऱ्या 
सव किलळ्यांसाहेत व यांच्या सर्वे हक्क अधिकारासुद्धां ते xa 
आनंदराव गायकवाड सेनाखासखेल समशेर बाहादूर नामदार 
कंपनीस निरंतरच देण्याचे आज पासून कबूल करतात. 


ROT ऊ. 


नामदार कंपनीने निरनिराळ्यावेळीं आनंदराव गायकवाड सेना- 
खासखेल समशेर बाहादूर यांस आपल्या स्वतःच्या फंडामधून ब 
सावकारांकडून काढलेल्या नाण्याची आगाऊ मदत केली * आहे. 
याचा तपशोलवार la, व यया बद्दळ लावून दिलेला फंड, या सोबत 
जोडलेल्या परशिष्ट व मध्ये जाणंविला आहे. या वरून Be ठरलें 
आहे कीं ता. २९ जुलेच्या करारांतील ८ व्या कलमा प्रमाणे हे. 
कर्ज व्याजासुद्धां पूर्णपणे फिटेप्यंत त्यांतील मुलखांचा at वसूल 
नामदार कंपनीने अगर साच्या तफे FR कोणी यांत जाणविले 
असतोल त्यांणीं घेत जावा. आणि या मागील बाकीसाठीं अथवा या 
नंतर जरूर लागल्यास पुढे जी कांहीं विशेष रक्कम कंपनी सरकारा 
कडून गायकवाडास कजीऊ दिली जाईल याकरितां यांच्या जामान- 
को बद्दल Ail आणखी महाल लावून द्यावे. 


कलम ८. 
धान्य सामुग्री, खावयाचे एकंदर सव दुसरे जिन्स, सर्वे प्रकारचा 
TAMA माल, गुरेढोरे, धोडीं व TFS जीं कांहीं या कुमकी 
फौजेच्या उपयोगाकरिता लागतील यांवर आनंदराव गायकवाड 
सेनाखासखेल BART TTT यांच्या मुलखांत जकात पडणार ANT. 


७९६ 


ANS NA UA 


आणि था कुमको BAT सेनाधिपति व दुसरे अम्मलळदार जे कोणी 
असतील यावर ase यांचे विश्वासनीय काम जाणून यांस ब्रिटिश 
सरकारच्या पदवी प्रमाणे योग्य मान मिळाला जाईल. याच रीतीने 
नामदार कंपनीकडून गायकवाड सरकारच्या अम्मलदारांचा मान 
सन्मान राखण्यांत येईल; खेरीज नामदार कंपनी आणि गायकवाड 
सरकार यांमध्ये सलगी व स्नेह जो आज पावेतो सुखसंतोषाने चालत 
आला आहे, त्याचा विचार करून जो माल किंवा ज्या वस्तु खास 
गायकवाड सरकारच्या कुटुंबास अथवा यांच्या दिवाणाच्या खासगी 
उपयोगार्थ पाहिजेत या मुंबई व सुरत येथून खरीद करूं दिल्या 
जातील, आणि बरोबर बडोद्याच्या रेसिडेंटाचा परवाना असल्यास 
जकात घेतल्या शिवाय तेथून ठिकाणीं नेऊ देण्यांत येतील. 

गुजराथ मध्ये ज्ञे मराठे राहातात व चाकरी करतात यांची 
स्वंदेशभूमि हटली ह्मणजे दक्षिण देश आहे. ह्मणून यापैकीं जे 
कोणी गायकवाड सरकारच्या चाकरींत असतील यांस आपल्या 
कुटुंब कबिल्यासुद्धां नामदार कंपनीच्या मुलखांतून स्वदेशी Tale 
जाण्यायेण्यास परवानगी दिली जाईल. | 

हे कलम दाखल झाल्यामुळे व्यापार संबधी माल अथवा ज्या 
मालाची मनाई केली आहे तो घेऊन जाण्यासाठी कोणयाही रीतीने 
मुखयारी अगर मंजुरी मिळत नाहीं असे उघड समजावे. 

कलम ९. 

महाराज आनंदराव गायकवाड SAGAS BAR TTT 
आज पासून करार करतात कीं ब्रिटिहा सरकारच्या संमती RATA 
नामदार कंपनीचे Gt कोणीही युरोपेयन अथवा अमेरेकन 
अगर हिंदुस्थानचा कोणीही रहिवासी, ते आपल्या चाकरींत ठेव- 


१9१७ 


UT नाहोत. याच प्रमाणे संस्थानच्या मर्जी विरुद्ध गायकवाडाच्या 
कोण्या चाकरांस, ताबेदारांस, अथवा गुलामांस कंपनी सरकारही 
आपल्या चाकरीत ठेवणार नाहीं. 


HIT १०. 

सांप्रतच्या तहावरून उभय पक्षकार परस्परांचा बचाव करून 
संरक्षण करण्यास बांधले गेळे आहेत, सबब आनंदराव गायकवाड 
सेनाखासखेल VAR बाहादूर करार करतात Hh ते कोणीही 
सत्ताधीशावर कधीं कांहीं दुशमनी अथवा जोर जुलमाचे काम 
करणार नाहींत. पण जरकरतां कांहीं मतभेद पडला तर या बाबती 
सत्य आणि न्याय यांच्या ताजव्यांत तोळन नामदार कंपनी संरकार 
गायकवाड सरकाराबरोबर बोलीचाली करून जी तोड जोड काटण्या 
at निर्णय ठरवितील तो wie पूर्णपणे मान्य ब मंजूर करावा 
BINS, 


कलम ११. 

पेशवे सरकार आणि आनंदराव गायकबाड सेनाखासखेल सम दोर- 
बाहादूर यांमध्ये कितीएक बाबती aqear राहिल्या आहेत; आणि 
कोंह्दीं हिशोबाच्या कागदांचा निकाल झाला नाहीं, सबव या कलगा 
अन्वये आनंदराव गायकवाड सेनाखासखेल GANT WEST बवूल 
करतात कीं नामदार कंपनी सरकारानीं ह्या बाबती, कागद आणि 
हिशोब यांचा तपासकरून यावरून St दावा निघत असेल याची 
होबट' तोड करून ध्यावी. आणि या प्रमाणे at तोड ea 
सरकार ठरवितील या रीतीने आनंदराव गायकवाड Fae Ss 
समडोर TAT, यांचे वारस व वंशज चालण्यास RIS आहेत. 
खेरीज, पेढावे सरकार आणि गायकवाड सरकार यांमधील नाण्या 


१७६८ 


संबधी बाबी ज्या आनेश्वित राहिल्या आहेत यांचा निकाला करण्या 
विषयीं जसा पेशवे सरकारानीं ब्रिटिश सरकारावर भरवसा ठेवळा आहे 
तसाच गायकवाडांनींही ठेवावा हे यांस उचित होय. 


नामदार कंपनी गायकवाड सरकारची नाण्या संबंधी Mee 
स्थिति पूर्णपणे लक्षांत आणून हा निकाला करताल; आणि गायकवाड 
सरकारंची पुरी खात्री आहे कीं कंपनी सरकारच्या मध्यस्थीने 
त्यांवर जुलमी दावा काढण्यांत येणार नाही. 


RTT १२. 


पक्षकारांच्या ठरावाचे स्वरूप परस्परांचा बचाव करावा, आणि 
त्यांची इच्छा कीं हिंदुस्थानांतील सव सत्ताधीशांबरोबर पेम बाढबून 
हमेश awa संतोषाने मिळून असावे. तथापे दुर्देवेकरून जर 
लढाईचा प्रसंग आला, तर असे ठरले आहे, कीं गुजराथ प्रांताच्या 
संरक्षणार्थ जितकी जरूर दिसेल तितकी काळ्या पायदळ पलटणीची 
एक तुकडी महाराज आनंदराव गायकवाड सेनाखासखेल समोर 
बहादूर यांपा्शी राखून ठेवावी, आणि बाकी जी कुमकी फौज राही- 
ल ती तोफखाना, दारूगोळा, इत्यादि यांच्या लढाईच्या सामाना 
सहवतमान लागलीच TR चढकरण्या करितां रवाना करावी. 


लढाईचा PAT करण्याकरितां महाराज आनंदराव गायकवाड 
सेनाखासखेल समशेर बाहादूरची फौज त्राटिश aH समागमे गुज- 
राथच्या सरहदी पर्यंत जाइल. परंतु विशेष गरज लागण्या सारखा 
कांहीं मोठा प्रसंग येऊन गुदरल्यास या बाबतीचा आपापसांत 
विचार करून पक्षकारांच्या हाती. लढाईचा शोवट करण्यास जो 
सर्वाहून उत्तम उपाय Ads तो योजण्यांत येइल. 


e ७९ 


कलम १३१. 

* Sarl सरकारचे दुसमान एकच आहेत यामुळे जे गायकवाड 
सरकारच्या विरुद्ध आहेत, अथवा यांच्या विरूद्ध बंडान्यांत आहेत, 
ते अशा रीतीने चालतील तेथपर्यंत नामदार कंपनीच्या दोस्तींत कधीं 
हो दाखल व्हावयाचे नाहींत. परंतु कानोजी गायकवाड जो या प्रकर- 
णात आहे तो पश्चाताप पावून जर शरण येईल तर यास योग्य पेनशन 
देणे gaa होईल. ह्यावर त्याणे मुंबई अथवा aM सोईवार ब 
सुखरूप अशा दुसर्‍या ठिकाणी जाऊन निर्वाह करून राहावे. 

कानोजी गायकवाड आणि मल्हारराव गायकवाड यांस पेनशना- 
शिवाय गायकवाड सरकारावर दुसरा कोणताच दावा काढतां,येणार 
नाहीं. पैकीं मल्हाररावास Fag लावून दिले आहे, आणि कानोजी- 
स जे या पुढे प्रसंगवशातू नेमून देण्यांत येईल ते. 
कलम १४. 
जेव्हां HTH KIA लढाईस जाईल तेव्हां आनंदराव गायकबाड 
सेनाखासखेल समशेर बाहादूर आपल्या मलखांतून मिळेल तेवढे 
धान्य व बनजारी लोक फौजे संगती पाठानितील, आणि aia खर्चे 
ब्रिटिश सरकार देईल. 
कलम १५. 
महाराज MALTA गायकवाड सेमाखासखेल BART बाहादूर 
यांच्या सरहदी जवळील नामदार कंपनीच्या मुलखांत अगर पर- 
गण्यांत जर एखादे वेळेस बंड तुफान झाले तर या बंडाच्या शमनार्थ 
कुमको फौजे मधून जितकी फौज अवद्य लागेल तितकी लावण्यास 
महाराज आनंदराव गायकवाड कबूल करतील; आणि जर एखादि 
समयी महाराज आनंदराव गायकवाड सेनाखासखेल TART बाहादूर 


a - 


ट्ट 


यांच्या मुलर्खांतील कोणयाही भागांत बंड तुफान उद्भवले ब तेर्थे 
कुमकी फौज रवाना करण्याची सोय नसली तर ते बंड मोडण्या 
करितां जितकी कंपनीची फोज आनंदराव गायकवाड सेनाखासखेल 
VAR बाहादूर मदतीस मागतील तितकी तेथे पाठविण्याची सोय 
ब्रिटेश सरकार करील. 
कलम १६. 
या पुढे प्रथेक सरकारची रयत जर एकमेकाच्या राज्यांत जाऊन 
दडून राहील, आणि यांवर जर कांही ANA अगर दुसरा 
कोणता वाजवी दावा असला, तर असले पळून जाणारेलोंक एकमेका- 
नी परस्परांस द्यावे, परंतु ज्या अर्था दोन्ही सरकारच्या मुलखांत जाण्या 
येण्याची बिनहरकत वहिवाट असावी असे योजिले आहे या अर्थी 
आपली TE सोडून दुसऱ्याच्या हद्दींत जाणारांवर साधारण दावे को- 
णी काढू नयेत, आणि मोठया सव खटल्यांत एकदिली दर्शवावी. 
कलम %9. 
उभय पक्षकार या पुढें आपापल्या मुल्खांतील व्यापार संबंधी 


स्थितीचा विचार करून याचा निकाल व्यापार संबंधी तहाअन्वये 
रछूवकरच करण्या विषयीं HTS करतात. 


मु. बडोदे, ता. २१ THe सन १८०५ इसवी. 


परिशिष्ट अ 


कुमकी फौजेचा वेळच्यावेळेवर ख्चे भागण्याकारेतां महाराज 
आनंदराब गायकवाड सेनाखासखेल THR MEST TH नामदार 
कंपनीस निरंतरचे लावून दिलेळे गांब ब फंड यांची विगत :-- 


रुपये. 
भोलका परगणा .... भ्या .... ४,५०,०० ० 
नरियाद ,, .... ee .... 1,196,000 
विजापूर ह... त्ये de, .... 2,3 0,000 
मातर | eke > .... ऐ,दै०,०००७ 
माध त. आ se .... ऐ,१६,०००« 
कडीटप्पा , .... 2a ... ९५,००७ 
किमकठीद्रा,, .... oo 2०4. G0,e0e 
HSS वरील वरात _ i. ऐ,००,००७ 


कळकळ, 0009 0000000010 वाकळे. en 





CHAT रुपये. Vl, we,cce 


(सही) ए. वाकर, 
रेसिरट. 
adie ता. २१ नी एंप्रिक सन १८०५. 


cf 


परिषशषए ब.. 


महाराज भानंदराव गायकवाड सेनाखासखेल समशेर बाहादूर 
ate नामदार कंपनी व आणखी दुसरे सावकार यांकडून कर्जाऊ 
रूपये देण्यांत आले ते व ता. २९वी जळे सन १८०२ मधील 
तहनाम्याच्या आठव्या कल्मांत॑ जाणविल्या प्रमाणे ते फेडण्या 
करितां लावून दिलेले फंड यांची विगत:--- 

आरव शिबंदी कमी करण्या कारेतां दिलेल पाहिले कजे. 


&' 


नामदार Brat कटून. 


र्‌ पा. रे 
ता. २१ डिसेवर सन १८०२ यारोजीं मुंबई 
इलाख्याचे आकाउंटंट जनरल याणी 
नक्की केलेला हिसाब .... .... १०,७७,४९४७ ३ ९६ 
साधकार्राकडून. 
हरी aim. 
BAAR नाथजी तरवडी. मनोती 
WAS नेचरदास. मिळून १२,४८,००० © © 


मगळ BAST. 


deren शणाकशणपणापी 0 पकि?२क१ि?३णणा 0? CT tae, HCN 


२२,२५,४४७ २ ९६ 


७ 


DAWA &- 


wits शिबंदास रजा देतेवेळी दिलेलं दसरे कर्ज. 
नामदार कपरनॉकडून. 
ता. ३१ नानुआारी सन १८०३ यामितीचा 
हिसाब व खत या प्रमाण CCR, ECR © UE 
सांवळदास FATATH ४,९६,१ ४३ २ Go 
मंगल AAS... ४२७, ४९५८ ० ० 
बारड Sa ge: दो; 


ne a ea geen 0000240000 “0 00000007070001070-0४५४५४५/४४४0४॥000७ 000 


८,१३,२८४ ९ ६६ 


eect पा पटी णी एप "0? te eRe ae teen ees “० 


THAT GT. Vi 3,932 ९ ६९ 


Bm 4 me OO ....... ५७... ... MA “ 


वरील कर्ल फेडण्या करितां लावन दिलेले फंड 


१ बडोदे परगणा we .... रुपये €,00,c08 
२ पेटलाद परगणा ah .... ७ उे,००,००० 
३ आमदाबाद ताटका  .... .... yy १,००,००० 
४ केरूळ तालका = ... 5 २५,००५ 
५ बडोद्याच्या किल्याची सायर कोटो .... ,, ७५,००५ 
$ कडी परगणा द .... yy १,५०,००० 
७ राज पिपळा परगणा  .... ... ,॥॥ ६५,००० 


एकंदर रूपये. 22 Ob 000 


(कट... त---.-- > ०००. 





eo nemanemennn र व 





म. बडोदे ता. २१ VHS सन १८०५ 

गवनर जनरल इन कोसल याणी ता. १८ माच सन Yok 
जीं हे मंत्रर केले. 

हि ७ 


रही 


ct 


ता. ९१ cis सन १८०५ Cet महाराज भानंदराव गाय- 

कवाड भाणि नामदार कंपनी यांमध्ये arse तहनाम्यां- 

तील सुधारलेले कलम. 

कलम १३. 

दोनही सरकारचे TAMA एकच आहेत यामुळे ने गायकवाड 
सरकारच्या विरुद्ध आहेत, अथवा स्यांच्या विरुद्ध बंडाब्यांत आहेत, 
ते अशा रीतीने चालतील तेथपर्यंत नामदार कंपनीच्या दोस्तींत कधीं 
ही दाखल व्हावयाचे नाहींत. परंतु कानोजी गायकवाड जो या प्रकर- 
णांत आहे तो पश्चाताप पावून जर शरण येईल तर यास योग्य पेनडान 
देणे उधचत होईल. यावर TT मुंबई अथवा तशाच सोईवार व 
स॒खरूप अशा दुसर्‍या ठिकाणीं जाऊन निर्वाह करून राहावे. 

कानोजी गायकवाड अथवा मल्हारराव गायकवाड यांस पेनशना- 
शिवराय गायकवाड सरकारावर दुसरा कोणताच दावा काढतां येणार 
नाहीं. पैकीं मल्हाररावास पेनशान लावून दिले आहे, आणि कानोजी- 
ay या पुढें प्रसंगवशात्‌ नेमून देण्यांत येईल ते. याच प्रमाणे 
हल, जे AAC केलेले कायदेशीर गादीचे मालक आनंदराव- 
महाराज ठरले आहेत यांस विचारल्या BIN अथवा याच्या 
राजीखशी शिवाय या लोकां विषयीं अथबा दुसरे गायकवाडांच धुटंबी 
ने निकडे तिकडे पसरले आहेत यांची ara संबंधी तजवोज 
या नंतर होणार नाहीं. 

ता. Yo सप्तेवर सन १८०६ रोजीं गायकवबाडानीं इं मंजुर केल. 


नंबर ७३. 


सआोनेदरार 
गायकवाडार्ची 
मोहर. 





यादां. 

नामदार इंग्लिश कपनी बाहादूरच्या लष्करापो्टी जायदादीत* 
भकरालक्ष सत्तर हजार रुपये उत्पनाचे महाल IANS लावून दिलेले 
आहेत; आणि कंपनी तर्फ आलेल्या आकड्यावरून ष दुमाला 
इनामी आणि दुसऱ्या गांवांचे उत्पल धरतां असे समजते का. बराल 
रकमे Fas उत्पन थोड झाले आहे,यामुळे इंप्रज सरकारचे Hea 
दोणे रुपये ॥,७६, १ ६८-१५ निघत आहे. Gear टीपा मयातन 
ऊ-ऊलफ. 

हो चाकी पुरांकरून देण्याविषयी at तजवीज केली त्पाची 
बिगत खाली लिहिल्या प्रमाणे:- 

सन समान मयातन BTA सवंत १८६४ च्या 
आरंभा पासून लावून दिलेल्या रकमा कंपनीच्या 
आलेल्या यादी प्रमाणे खरोखर वसूल झाल्या या, 
भावनगर ASFA घास दाण्याचे (हणजे 
तृणकाष्टाबदलच्या कराचे.).... see ....७४,५००« 0 « 

नरियाद परगण्यावरील वरात, (वतूल घेण्या 
विषयी हुकूम)जो पुर्वी शिलेदार मीर कमलऊदीन 


७९,९०० ० ९ 








RR NG nn अक ककत 0 णी 0 “मक आलया 0. 0. कमक हलवा कक वात 


* eat ख्ाच्याच्या Tony ळावन ew अमान, 1 स्वाबोन aS गांग. 


७९,५०० ० ५ 
दुसनखवान यास याच्या THA (घोडत्वाराचा) 
qa चुकविण्याकरितां दिला होता परंतु या 
असामी-चा सरंजाम काढून टाकल्याने ती रक्कम 
तसीच राहून बरात वाढली ते .... .... ६०,००७ ० 0 

ता. १ ! रवाीलाखर सनसम्मानच्या यादोत 
लिहिळेळे TATA AAT, सदरा, व मुकतज 
यांचे AMAA रु. २,५०० वसूल व्हावयाचे, 
यांत कंपनी तफे आलेल्या यादोप्रमाणे १०० 


रूपये-कमी उत्पन झाले ते बादकरतां PASH. १,९५० ० ० 
मोधन परगण्यांतील माजे हेदराबादचे...'. १,००० ० ९ 
एकंदर रुपये. १,२६,९५० ० ० 
खालीं लिहिलेले दुमाला (दिलेले) गांव नि- 
रांनराळ्या HATA TU होतेयांपासून परतघेऊन 
नरील बाकी चुकविण्या करितां लावून दिले ते:- 
धोलका परगण्याचे गांव- 
गयाबाईंगायकवाड यांच्या ताब्यांताल AAAS. ४,५०० ० ० 
कपाबाई गायकवाड यांच्या ताब्यांतील मोजे 
बिडेज .... वा ... ३,१५० ० ० 
बच्या जमादाराचे दोस गांव- 
मोजे Ta ... ६,००० ० ८ | 
मौजे कडक ...२,१५० ० © ho ० © 


वणी णा था 


1, 22,940 टि डि 








टक 


(,४२,३६० 0 © 
मोँधन परगण्याचे गांव--- 
शिलेदार भाऊकाळे याच घोर Roo ० ० 
मातर परगण्याचे Tia 
पाझा खायाचे श्रीपतराव नारायण यांस 
दिलेले चारगांव arg, Ata, HE, FUME. ८,१०० ० ० 
खंबातचे नबाब यांचे मौजे जिनिका 





आणि मौजे गोराडू et oe ११८० ०८ ०८ 
बिजञापूर परगण्याचे गांव- 
रमाबाईस दिलेला माजे कडा .... _ ४,६९० >? ० 
शिळेदार शिवराम बळवंत यांस दिलेला | 
मोजे TSE... _ .. १३,३०१ ० ० 
(,५९,६०२९ ० ० 


खालीं लिहिलेल्या रकमा सन टिपा | 
मयातन अथवा सवंत १८६५९ च्या आरंभा 
पासून लावून दिल्या, त्या येणे प्रमाणे:- 
रंगारयाट ६ व sae १,७९० ० ० 
दुमाला (दिलेले) गांवांपोठी 
सुभानजी पोल पाक्षेदार यांस दिलेल्या 
मातर परगण्यांतील मौजे Petr याचे 
उत्पनांतन खेड्याच्या AsIII लावन 
दिलेल्या जायदादीच्या हिशोबी ५५० रुपये 
बाद कारेतां दाळक राहिले ते ae ९५६० ० ० 


१,६४,४१०२ 2 © 





cc 


र 4 | 3 © x © ° 
मोधु परगण्याचे गांव- 
सुभानजी पोल यांच्या ताव्यांतील पाझेच्या 
हिशोबी दिलेले दोन गांव- 
मोजे गोगरज ... 2,400 ० ० 
मोजे समाद्रेण ... १,५०० © ० 
——— ४,००० 6 ०८० 
येसुबाइ गायकवाड यांच्या ताढ्यांतील 
मोजे AS, -_ ..... 2२०० ० ० 
गंजरावाई गायकवाड यांच्या ताब्यांतील 


मोजे पिपलग. .... माया .... «BREE १५९ ० 





एकंदर रुपये. १,७६, १६८ १५ ८ 


ee tne te Nee - > 


या प्रमाणे या वर्षीपासून जायदादीच्या हिशोबी THB शाह- 
त्तर हजार एकशे ASAT रुपये आणि पंधरा आणे वर लिहिलेन्या 
विगती बरहुकूम लावून देण्याचे ATS केले आहेत. 


हे कळावे. 
त्ता. (७वो जमादो--उल--आवल, अथवा ता. १२वी TS सन १८०८- 


इ नक्की होऊन चुकले आहे. मोइतेब शुद. 


| भानंदरार 
|गायकवाडचो 
मोहर. 
रॅगारघाटाचा कमाविसदार मेचरनी खरशेटली देसाई, यावर 
सरकार राजश्री आनंदराव गायकवाड सेनाखासखेल समशेर 
वाहादूर तफ लिहिलेल्या हुकुमाचे भाषांतर. सुरसन टिपा 
मयातन-उऊ-ऊलफ- ी 
नामदार इंग्लिह कंपनी बाहादूर यांच्या लष्कराच्या नायदाद 
पोटीं या वर्षी wag घाट यांस देण्यांत आला आहे, ह्मणून ठो तुझी 
नामदार कंपनीच्या हस्तगत करून यांची पावती घ्यावी. ह तुझांस 
कळाने. 
तारिख ११ वी जळे सन (८०८. 


| ाणाणाणाणा = enemas णा कका 


असा हुकूम झाला आहे. | ae शुक 


शप" 





TIC ७४. 


गायकवाडाबरोबर झालेल्या AH तहाची 
पुरवणी. 


ye 
गायकवाड संस्थानाबरोबर पूर्वी झालेल्या सर्व करारांच्या दृदढीफरणा 
थे वडोद येथे नामदार इंग्लिड ईस्ट इंडिया कंपनी आणि महाराज 


आनंदराव गायकवाड सेनाखासखेल, समशेर बहादूर, यांचे वारस 
we | 


<° 


व वंज, यांमध्ये सतरा कलमांचा एक मकरर तह झाला होता. या. 
तहाच्या पुरवणी दाखल खालीं [लिहिलेली कलमं महाराज आनंदराग 
गायकवाड तफ श्रीमंत फत्तेसिंगराष गायकवाड आण नामदार कंपनी 
तफ क्‍्यापटन HH [केट करन्याक यांस या कामा कारतां पणं 
आधकार व हुकूम मिळाल्यावरून या उभयतांनी ता. आतां Haw 
करून नक्की केली आहेत!--- 
| | कमळ १. 

गाजराथ मधील दोस्ती सदृढ राहून तीस बळकटी यावी ब 
गायकबाडाचे AVS CURT राहावे.असे फारच any दिसल्या 
वरून, व ता. VY TMS सन १८०५, अथवा Ro मोहरम १२९० 
eau, किवा संवत १८६१ सालांताल Vaart mesa मुकरर 
तहाच्या तिसर्‍या कलमांत जाणबिल्यापेक्षां नामदार कंपनी कडून 
विशेष मदत असावी अशी ञरुरी दशविल्यावरून नामदार gz 
Sar कंपनी सदरील मदत देण्यास व महाराज आनंदराव गायक- 
वाड सेनाखासखेल AAC बाहादूर VIA BITS करतात, ती भशी 
क॑ सांप्रतच्या HAST BAT एक काळी पायदळ पलटन वाढवावी, 
यांत एक हजारापेक्षा कमीं मनुष्ये नसावी, व सा बरोबर पुण्याच्या. 
HA फौजेतील घोडे CURA बल्वान व भरपूर अश्या दोन 
काळ्या घोडे स्वारांच्याही पटटणी असाव्या. खराज वुमका ल्प्वरा 
पेक्षा श्यास्ती raat ब्रिटिश फोज गायकवाडाच्या मुलखांत ठेवण्यां- 
त येईल तितकी महाराज ठेंबण्यास कवूल आहेत. परंतु या बददल. 
ते आणखी खचास पात्र नाहींत. | | 

| RIT २. 

ता. २१ एप्रिल सन १८०५ BIRT Qo मोहरम १२२० हि- 

जीरा, किंवा संवत १८६१ साजांतील चेत्रमासी झालेल्या तहाच्या 


SIT कलमांत जञाणावल्या प्रमाण हा HAA AIA हरएक प्रसंगी 

अगच्याची चाकरी बजावण्यात तयार राहील, आणि जरकारिर्ता 
हिंदुस्थानांतील एखाद्या-सत्ताधिशाबरोबर लढाई TRAST तर सदरील 
कलमाच्या YR व्या कलमाबरहुकूम असे ठरले आहे कीं गुजराथ 
प्रांताच्या संरक्षणाथ जितकी जरूरी दिसेल तितकी काळ्या पायदळ 
पळटणींची एक तकडी महाराज आनंदराव गायकवाड सेनाखासखेल 
समोर वाहादर TTA रान ठेवावी, व RT THT हजार Bacay 
च्या चार पलटणी काळे पायदळ, अथवा आठ aS मनष्यांच्या 
पांच पळटणी, दोन पळटणी काळे घोडे स्वार, आण गारी ते!फ- 
स्वान्याची एक कंपनी मिळन जी बाकी कमकी फोज राहील ठी 
तोफखाना, दारूगोळा, इत्यादि यांच्या लढाईच्या सामाना सहवत- 
मान MAST TVA चढ करण्याकांरेतां रवाना करावी 


RAT 3. 


या कराराच्या पहिल्या Henia ठरविल्या प्रमाणे जी कमको 
फौज वाढाविळी तिचा वेळच्यावेळेवर खच भागण्या कारेतां ता. १३ 
जन सन (clo, अथवा Yo THA १९३२९ fate, किंवा waa 
१८७३ तील IY माहन्यांत पुण्याच्या झालेल्या तहाच्या (५ व्या 
झळमावरहऊूम अमदाबाद लगत GNM खंडून घेतलेल्या 
मतळ्लखांतन महाराज आनंदराव गायकवाढ सेनाखासखेल ARAN 
बहादर याणीं जे सव हक्क मिळांवळे Faq या कलमा अन्वये 
महाराज नामदार इंग्टडा इष्ट इंडिया कंपनीस निरंतरचे way देत. 
आहेत. तांत सफ IT समजावयाचे की wae मलखांच्या 
SHIT AT जे Gaya सरकारा बरोबर करार as असतील. ते 
नामदार AIAG त्रजावावे लागतील, आणि या बाबद गायकवाड 
4 


SS 


सरकारावर कोणयाही वेळों कोणयाच प्रकारचा दावा काढला 
जाणार नाहीं. या भमदाबादच्या FATT जे TU गणले आहेत 
यांची इथंभूत विगत या तहासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट ब मध्ये आहे. 


| HOT ४. 

नामदार ATA दभोय, भादरपूर आणि सावळी परगणे हे 
बडोद्याच्या नजीक असल्यामुळे गायकवाड सरकारास ते फास्च 
मौल्यवान आहेत, या करितां असे ठरले आहे कीं ते asa महारा- 
न आनंदराव गायकवाड, यांचे वारस व aA यांस यांच्या सर्वे 
हक्क अधिकारांसुद्धां निरंतरचे द्यावे. आणि ल्या बद्दल महाराज आप- 
ला अमदाबाद शहरांतील भाग पुढे जाणविल्या प्रमाणे बाद करून 
त्याचा पेटलाद परगण्याचा जितका भाग कंपनीच्या मुलखाजवळ 
आहे तितका या मुल्खांच्या सवे हक्क अधिकारांसुद्धां नामदार कंपनी 
स निरंतरचा देत आहेत. प्रयेक जणाच्या मुलखांचे उत्पन्न या सेवत 
असणाऱ्या परिशिष्ट क मध्ये जाणविले आहे. महाराज आनंदराव 
गायकवाड सेनाखासखेल समशेर बाहादूर याणीं अमदाबाद शह: 
रांतील आपला हवेली eer व याच्या पोटांतोळ दसकुराई 
नांवाचा परगणा आपल्या ताब्यांत ठेवला आहे, हणून PRT असते 
ठरले आहे al सदहू हवेलींत गायकवाड महाराजांनीं पोलीस 
आणि जमाबेदाच्या बंदोबस्तासाठी जितकी मनुष्ये लागतील तितकी 
ठेवावी. आणि अमदाबाद gata कंपनी सरकारच जे कायदे 
कानू असतील य़ा प्रमाणे हवेलींतील महाराजांच्या चाकरांनीं 
खास चालावे. तसेच कंपनी सरकार आपल्या कडून HWS करतात 
at हहरांतील अम्मलदारां ah अमदावादच्या हवेलीत अथना 
गायकवाडाच्या दसकुराई परगण्यांत महाराज आनंदराव गायकवाड 


‘ 


=< 


. ° 
सेनाखासखेल TAN बाहादूरचे राहाणारे अथवा ठेवलेली चाकर 
मैनुण्ये व यांच्या ताब्यांतील फौजेचे A सर्व लोक तेथे असतील 
यांची योग्य सोय करून देण्यांत येईल, आणि यांवर इंप्रजी अम- 
ory कायदे चालविणार नाहींत, परंत ते महाराजांच्या अधिका- 
रास पात्र होतील. तव्हां जे कोणी महाराज चे चाकर आणि 
आश्रित अमदावाद शहरांत गैरवर्तणूकीने चालतील aia महाराज 
योग्य शासन देऊन नामदार कंपनीच्या अधिकाऱ्याचे मन राजी 
Wades असं ते कवूल करतात. खेरीज qa *कंपनी सरकार 
आणि गायकवाड सरकारं यांमध्य सलगी व स्नेह जी आज पावेतो 
सुखसंतोषाने चालत आला आहे, यांचा विचार वरून जो माल 
किंवा ज्या वस्तु खास गायकवाड 'सरकारच्या कुटुंबास अथवा lege 
दिवाणाच्या खासगी उपयोगा्थ पाहिगत या अमदाबाद येथून खरीद 
करूं दिल्या जातील, आणि बरोबर बडोद्याच्या रेसिडेटाचा परवाना 
TIT जकात घेतल्या दाय FTA SAM नेऊन देण्यांत येतील. 
कलम ५. 

बरील कलमांत ठरविलेल्या परगण्याचा मोबदला केल्यामळे 
दभोय, भादरपूर आणि सावळी हे प्रांत गायकवाड सरकारच्या 
ताब्यांत आले, या योगे यांच्या राज्याचा वित्तार आणि वरतीचा 
मोठाच फायदा झाला आहि. या फायद्यावर नजर ठेवून महाराज 
आनंदराव गायकवाड सेनाखासखेल BAA बाहादूर सुरते जवळील 
प्रांत अथबा Weare परगण्याचा यांच्या स्वतःचाभाग नामदार 
कंपनीच्या मोगलाई हक्काच्या दाव्या बद्दल, व सुरतचा किला कंपनी 
च्या ताब्यांत आहे ATT सुरत अट्डाविसातील गाययावाडचा ह! 

ABS ते कंपनीच्या स्वाधीन करण्याचे कवळ करतात. 


J 


कलम 
मुकरर तहनाम्याच्या A TNS. प्रमाणे महाराज आनंदराव 
गायकवाड सेनाखासखल BAN बाहादूर याणी कुमको फोनच्या 
खर्चापोटी नामदार HAE BR मुटख सव हक्क अधिकारासद्धां 
ब उत्पक्षा सहित आणि यांतील निळया सहवर्तमान निरंतरचे 
दिले आहेत. या मुळणांतन, या सोबत जोडलेल्या निराळ्या यादीत 
दर्झाविळेल्या विगती बरहुकूम विजापूर परगणा हा त्या बरोबरीच्या 
उत्पन्नाच्या दुसऱ्या मळखांचा WATT करून येतला आहे. AT 
बरून NUH आनंदराव गायकवाड SAGAS GANT बाहाट्र 
ते neq आणि त्यांताळ विल्ट्यांची सव सत्ता नामदार कंपनीस 
कायमची करून देण्यास कवळ आहेत, आणि नामदार कंपनीही 
विजापूर परगण्यातील सर हुकमत व यांतील किल महाराज आनंद 
राव गायक्रवाड सॅनारवासखेळ सगडोर बाहादूर यांस अक्षय परत 
देण्यास HIS अहेत, आण महाराजांनीं AGT परगणा मोबदला 
करून घेण्याचे ATS केळे आहे, हणून नामदार कंपनी He वचन 
देते कीं ता. २१ एप्रिल सन १८०५, किंवा Qo मोहरम १२२० | 
fester, अथवा संतत tek सालातील चैत्रमा्सी मुकरर तह हो 
ऊन जे FAA लावून eS आहेत ते, अथवा esi विजापूर परग- 
ण्याच्या मांबद ५ ज दुसर प्रात Fam आहत त, अगर दुसर HIT. 
तेहो मळलखांमधन महाराजांपार्णी, व यांची मल, वारसव वंदाज यां- | 
Grail र्‍या नंतर मोषदला करा हणून हणणार नाहीं. 
कमय 5 | 
ARIA आनंदराव गायकवाड UNAS समोर बाहादूर 
यांणी FAA सरकारास लिहिन कळविल कीं बेट आणि ओखामंडळ 
येथे हिंदुधर्मांची दोन देवस्थाने आहेत, या जागा गायकवाड aT 


x : 


. 


९६. 


कारच्या ताब्यांत द्याब्या. असा महाराजांचा आग्रह पाहून लांचा 
विचार बहाल राखण्याच्या हेतूने ओखामंडळाचा परगणा ब Fz 
येथील सवे हक्कअधेकार sit यांतील विळे नामदार इंगेल्हश 
इस्ट इंडिया कंपनीने महाराज आनंदराब गायकवाड सेनाखासखेल 
समोर बाहादूर यांस, व सांचे वारस व वंशज यांस निरंतरचे दिले 
भाहेत, आणि महाराज आनंदराव गायकवाड सेनाखासखेल.समशेर 
याहादूर यांगीं नामदार केपनीस माल भरण्यासाठीं या बेटांत एक 
कायमचे THT बांधण्याविषयीं परवानगी देण्याचे Hs केले आहे. 
सावर करासंबेधी ait कोणताच दावा राखला नाहीं. आणि नामदार 
कंपनीची AIH, फत्तेमाऱ्या, चाकर, प्रजा, इय्यादि, व नामदार 
- कंपनीच्या बंदरांतील व्यापारी लोकांचीं जाहाजे जी गायकवाड 
सरकारच्या मुलखांतून जातील येतील यांस esl हरकत होणार 
नाहीं असंही याणी कवल केलं आहे. साव प्रमाण नामदार कंपनी 
आपल्या कडून करार करते कीं, गायकवाड सरकारची ATS, 
फत्तेमाऱ्या, चाकर, प्रज्ञा, FANS व गायकवाड सरकारच्या बंदरांतील 
व्यापारी लोकांची जी जाहाजे नामदार कंपनीच्या बंदरांतून जातील . 
येतील यांस esr हरकत होणार नाहीं. या खेरीज महाराज कबल 
करतात की जो कोणी मनप्य नामदार कंपनीचा कोठांत माल 
सांभाळण्या करितां बेट येथे राहील यास कोणयाच प्रकारची इजा न 
होतां साकडे योग्य लक्ष दिल जाइल. 
कलम ८. 

ता. २१.एप्रिछ सन १८०५, ता. २० मोहरम १२२० हे- 
जीरा, अथवा संवत १८६१ सालांतील Baad झालेल्या मुकरर 
कराराच्या बाराव्या कलमाच्या THAT प्रकरणावरून महाराज 


क... शि 


९६ 
आनंदराव गायकवाड सेनाखासखल BANC बाहादूर यांणी इंग्रज 
सरकाराबरोबर मोठ्या आपत्तीच्यावेळीं स्वतःचे लष्कर लढाईत दे- 
ण्याचे HIS HS आहे. या अन्वये महाराज आतां. आणखी असे 
HAS करतात कीं लढाईच्या प्रसंगी लढाई करण्याकरितां ते आपले 
स१ लष्कर बाहेर काढतील. आणि नामदार कंपनी आपल्या कटून 
असते कबूल करते कीं यापुढे परकी लोकांबरोबर ल्ढाई करून जो 
yee मिळेल यांत गायकवाड सरकारास हितावह अशा विभागांत 
यांत किती हक्क आहे याचा विचार करून कंपनी सरकार निर्ण- 
य करील. आणि गायकवाड सरकारही असे बांधून घेतात कीं ते 
नामदार कंपनीच्या मर्जी प्रमाण चालतील ब ते जेथें कुमकी फौज 
पाठवितील त्या बरोबर हेही आपले लष्कर रवाना करतील, व 
इंग्रजी लष्कराचा जो सेनाधिपाति असेल याच्या हुकमास पात्रहोतील. 
तीन हजार हुशार घोडेस्वारांचे हे निखालस आपल्याच walt 
सरक्षण करतील, व HA Aste TT लष्कर उभे करण्याविषयी 
इंग्रज सरकार जी Al A सुचना यांस देतील य़ा प्रमाणे महाराज 
अनुसरतील ; यांचा महिन्याच्या महिन्यास बरोबर पगार देतील, ब 
गायकवाड सरकारच्या रिवाजा प्रमाणे याचा साजसरंजाम व Cae 
यांचा बंदोबस्त ठेवतील; त्यांचा हजेरी गायकवाड सरकारांतील 
afte अधिकारी जात्या घेतील ; आणि प्रयेक महिन्याच्या प्राति- 
पदेच्या दिवशीं पगार देतेवेळी गायकवाड सरकार ब बडोद्याचे 
Vase हेही आपल्या समक्ष त्यांची हजेरी घेतील. आणि जर बडो- 
द्याच्या बाहेर चाकरी कारेतां फौज पाठावेली असली तर यावर 
गायकवाड सरकारचा जो अम्मलदार नेमला असेल तो 'व नामदार 
कंपर्नांच्या Ws समागमे जो आधिकारी असेल य़ा उभयतांनी यांची 
हजेरी या संबंधाने वर केलेल्या करारावरहकूम ध्यावी. 


कलम ९. 


एकमेकांच्या राज्यांत समाधानी व बंदोबस्त असावा अशी परस्प- 
रांची अंतःकरणपूर्वक इच्छा असल्यामुळे व नामदार कंपनी सरकार 
आणि महाराज आनंदराव गायकवाड सेनाखासखेळ समशेर बाहादूर 
या उभयतांचे qa एकमेकांत मिसळल्यावरून असे ठरले आहे 
कीं हर कोणाच्या मुलखांत जर कोणीं गुन्हेगार येऊन*्दडून राहातील 
तर ते मागितले असतां विलंब न लावतां यांस परस्परांचे 
स्वाधीन करावे. ी 


कलम १०. 


ता० २१ एप्रिल सन १८०५, किंवा Ro मोहरम १२२० 
Rat, अथवा संवत १८६१ सालांतील Bad? बडोदे येथें 
झालेल्या मुकरर तहातींल सवे कलमे जीं या सांप्रतच्या कराराविदुद्ध 
नाहींत dt आजपासून मंजूर केलीं आहेत. 


कलम ११. 


हा अकरा कलमांचा पुरवणी दाखल तह आजरोजीं, As 
Glo ६ नोवेबर सन १८१७, किंवा २५ जिल्हेज १२३२ हिजॉरा, 
अथवा संवत १८७३ Maids अश्वोनमासीं बडोदे मुक्कामी नक्की 


२. क क 


होऊन ठरला आहे, तो मेहेरबान ooh आफ होस्टिग्स, के. जी. 
. 13 


क्क 1 


ec 
गवरनर जनरल इन कोसल यांणीं मजूर केल्यावर निरंतरच्या बंधार- 
णार्थ होईल- न 


मुक्काम बडोदे, Alo ६ वी नोवेबर सन १८७. 


साक्ष. 


(सही) ते. भार.करन्याक, 
रेसिडेंट. 


OEE OEMS 


टीप:-हा we मसौळी येथील HT ता? १९ मार्च सन (८१८ 
रोजीं नामदार गवरनर जनरल यांणी मंनूर HVT होता. 
(सही) जे. भाडाम, 
गवरनर ननरळचा सेक्रेटरी. 





परिविाष्ट ब. 


ता» दवी नोवेबर सन १८१७ किंवा ता० २५ जिन्हेज१२३१९, 
अथवा संवत १८७३ सालांतील अश्वीनमार्सा केलेल्या पुरवणीच्या 
तहावरून विशेष कुमकी लष्कराचा पगार वेळच्या वेळेवर देण्याबद्दल 
महाराज आनंदराव गायकवाड सेनाखासखेल TAT बाहादूर यांणी 
नामदार sea ste इंडिया कंपनीस्त सर्वोधिकारासुद्धां जे निरंतरचे 
HBG व फंड लावून दिले ते. 


९९ 


अमदाबादचा हमेडाचा इजारा व इजाऱ्याच्या सर्वे शरयतीसुद्धां 
लावून ASS व HAS केलेले नक्षा १९,६१,९६९ २ Go रुपये 
उत्पनाचे प्रांत--- 


अमदाबादचे अर्धे शहर ; पेशब्यांची ] 
दसकुराई, व विरमगांव परगणा 
प्रांतेज, आणि हरसोलींतील पेशर्व्यांचा 
भाग व मोरस पंच महाल येणे प्रमाणे:- 
महामुदाबाद  .... ..... .... नक्की रुपये. 
अलिना, अथवा धामणा .... ....। १२,६१,९६९ ९ Go 
तसरा  .... 7 | 
अंत्रोली ..... ..... ..... . .... 
बालसोनोर आणि विरपूर .... | 
पेटलादचा परगणा व अर्धे गांव .... 
(सही) जे. भार. करन्याक, | 
बडोद्याचे रोसेडेंट. | = 


ny 


TIT 
विजापूर आणि ASST समाऊ याचे .... १,६६,६१७ 
दभोय ... Sash woe .... dean ९,०७,९१८ 
' भादरपूर sees ०००८ «> .»... १2,३७७ 
सावळी क. ..... ७५,३३३ 
मोगलाई, सुरत अड्राविसीचे येणे .... ७५,७६३ 


सुभांगीपोलचे संधाणा, अंत्रोली ववासनाया 
जाहागिरीच्या गांवांतून खेडा कलेक्‍्ट- 
रांनी किळेदारी बाबद वसूल करावयाचा 
पण नामदार कंपनीस हीं गांवे देतांवेळी 
जो आकडा ठरविला त्यांतुन बाद 
केले नाहीं ते. .... .... | १,६५२ 
गायकवाड सरकारानीं सयदपुरा गांव दसक- 
Waal Baa दिला ती THA १,८०० 
ता०१५वी जूनसन १८१८ च्या 
पत्रांत ९७व्या कलमांत समजावि- 
ल्या प्रमाणे दसकुराईचे ५९६, ० ०० 
रुपयांची वाट २०,०० «रुपये या 
aT प्रमाणाने झालेली रक्कम. ६४२ 


धर्मोीदाय लंगरची रक्कम ATT अमदाबाद ee 
दसकुराईचा TT .... .... .... १,८२९ 
कसबा, पेटलाद शहर आणि AAT याचे ३२,८९० 
५, ७८,८४८ 


पेटलादमधील, सुरत agains गायकवा- 
डास देऊन बाकी पुरी करून देण्याचे २,११७ 


परिशिष्ट 
WIA गायकवाड सरकारावरोबर मोबदला केलेल्या प्रत्येक 
मांत ज्ञाणविलेल्या विज्ञापूर 


se 9 wo KA wo 


ह. - क 4 
७ +O ७ 0७ 








एकंदर ATT... ९,८०,९६५ 


गांवाच्या वसुलासुडां प्रवणींतील तहनाम्याच्या सहाव्या कल- 


परगण्यासहीत विगत. 


RISA याचे  ....५९,६०० ० ०८ 
भालीझ याचे .... ४०,००० ० ० 
करोड याचे ००९५ ६०,००० छठ ७ 


सुभांगीपोळचे तीन गांव, 

पेटलाद परगण्याचा 

संधाणा, मातर परग 

ण्याचा  अत्रोली 

आणि ata परग- 

ण्याचा वासना .... ९,०४७ १ ० 
अमदाबादचचा HAT गांव, 

दसकुराई परगणा ५,००० ० ० 
अमदाबाद MET | 
परगणा अमदाबाद, दसकराई आणि हवेली 
सुरत AIGA तड 

केश्वर आणि मोत 

HAT... .... ९९,६४१ ० ० 
त्यांतून मोगलाई बादकरा १,००७ ० ० 

९८६१४ ० ९ 

नामदार कंपनी तर्फे ञे मांडन वाळले ते 
सरत aga Aa कसब्याची मोगलाई 
TALS शहराच्या कसब्पाचे 


एकंदर रुपये... 


५सहो) ले. भार. करन्याक, 
र बडोद्याचे रेसिडेंट. 


1 स व 





ज्मा. 

१,६६,६४७ ? ° 
१,६५६,३१३ १ ७ 
१ (६,००० ० ० 
२७,९९६ २१ ६५६९ 
१,००७ © ० 
४१९४,००१ ७ ० 
.५८०,९६५९ २ ६८ 


ines 


Cog 


मानी महारात फत्तेसिंगती यांच्या मागे वाढीवर बसणार 
सयाजीराव गायकवाड यां घरोबर निराळी खोलीचाळी 
HET प्रवणीच्या तहांत वाढविळेळे करम. 





—- 


पूर्वींच्या तहनाम्याच्या चौथ्या कलमांत असा ठराव झाला आहे 
कीं दभोय, भादरपूर आणि सावळी हे प्रांत घेऊन amas 
अर्धे शहर व पेटलाद परगण्यांतीलळ गायकवाडाच्या भागाचे गांव 
नामदार कंपनीस द्यावे, यावरून उभय पक्षकारांनीं हा विदोष विचार 
करून TACs खालीं लिहिलेला बंदोबस्त ठर्रावला आहे. त्यांत 
याच तहाच्या पांचव्या कलमांत ठरविल्या प्रमाणे सुरत अद्गाविसी" 
तीळ गायकवाडाच्या परगण्या वरील मोगलाई हक्क (ATA दुमाला 
ब इनाम मिळून) गायकवाडाचा दसकुराई नांवाचा परगणा, शहरांती- 
ल हवेली तालुका, मोत कसबा, व सुरत अद्वाविसींतील तडकेश्वर 
परगणा, असे या सोबत जोडलेल्या मुलखांच्या हिशोबांत दर्शविलेल्या 
विगतीबरहकूम लावून दिले आहेत. 


आणखी उभय सरकारच्या सुखासाठीं व हितासाठी आणि यांची 
सत्ता व अधिकार वाढवून कायम करण्याकरितां पेटलाद कसब्यावरील 
हक्क करार करणाऱ्या उभयपक्षांमधून एकास द्यावा किंवा उभयतांस द्याबा 
याचा विचार व्हावा असे उभयतांच्या मनांत आल्यावरून महाराज 
आनंदराव गायकवाड सेनाखासखेळ TART बाहादूर याणीं HIS केळे .. 


१३ ४ क 
आहे कीं पेटलाद परगण्यांतील कंपनीचा हक्क घेऊन त्याबद्दल 
आपला उमरेठ कसब्याचा हक्क यांस द्यावा 


(सही) जे. भार. करन्याक, Le 
बडोद्याचे रेसिडेट. ।___ 


वर (सही) हऐेर्डिग्स, 
क ,”/ ती. डोडसवेल, 
> जेम्स azar’, 





विग ERO 





ale २९८ माहे नोवेंबर सन १८१८ या रोजीं गवरनर ज्ञनरळ 
इन कोसल यांणी हे मंजूर केले. 
(सही) ते. भाडाम, 
सरकारचे मख्य सेक्रेटरी. 





नंबर १७५. 


नामदार मानस्टुभर्ट एलफिनस्टन, Yara गवरनर यांणी 
महाराज सयाजीराव गायकवाड यांस तारीख १ री ore 
सन १८२० रोजीं लिहिलेल्या पत्राचा सारांदा. 


मी बडोद्यास आल्यावर आपल्या पुष्कळ भेटी झाल्या. त्यांत समक्ष 
गांठ पडल्याने पूर्वींच्या दोस्तींत बढती होऊन तुमचा राज्यकारभार 
तुहांवर कोणत्या रीतीने सौपावा या विषयींही आपली बरीच विचार 
पस झाली. त्यांतील + मुदे नक्की झाले यांची चांगली आठवण 
_राहाण्याकरितां मी ते आतां लेखी करतो. 


१०४ 


परराज्याचा सवे कारभार जसा आज पर्यंत चाळत आला आहे 
याच प्रमाणे निखालस इंग्रज सरकारच्या व्यवस्थेत राहील. ‘ 


राज्याच्या आंतील कारभारासंबंधीं महाराजांस सवे प्रकारची 
qe आहे, परंतु ज्या सावकारांस इंग्रज सरकारची जामीनकी दिली 
आहे यांचे ते करार महाराजांनीं पुरे करून द्यावे. प्रथेक TAHT 
आरंभी जामदारखान्याची जी व्यवस्था महाराज ठरवितील ती 
रोसेडेटास विदित करावी, व तो ज्या वेळेस मागेल या वेळेस यास 
हिसाब दाखवावा, आणि एखादा मोठा नवीन खर्च करण्या पूर्वी 
याची ABT घ्यावी. 


दिवाण व इतर कामगार यांस इंप्रज सरकारानीं दिळेलीं आश्वा- 
सने बिनचक पाळावी 


महाराजांनीं आपला दिवाण पसंत करावा, परंत 'याची नेमणक 
करण्यापर्वी FAA सरकारची सल्ला ध्यावी. 


दोन्हो राज्याचे हित एकसारखेच आहे ह्मणून जेव्हां मोठ्या 
जरूरीचा प्रसंग येईल तेव्हां इंप्रज सरकारास आपली सला देणे 
भाग पडेल, परंतु साधारण बाबतींत ते हात घालणार नाहींत, किंवा 
यांचे नेटिव एजन्ट ही पूर्वी प्रमाणे गायकवाड सरकारच्या कामांत 
मन घालणार नाहींत. 

हे पत्र शुद्ध स्नेहभावाने व आपल्या संस्थानाच्या शुभ इच्छेने 
लिहिले आहे. आणि यापुढे आपला उत्कर्ष व लौकिक वाढत आहे. 
असे ऐकण्याची आज्या बाळगितो. 





१०५ 


| नंबर ७६. 
राज्यांत अफीण आणण्या विषयीं मनाई केल्याबद्दल यादीचे 
ता० १७ वी जिल्हे 2234 (ह्मणज्ने ता०२५ सप्तवर GF 

१८९०) या भितीचे ते उत्तर गायकवाड सरकारानी दिले 

त्याचे भाषांतर. 

क ae 
कलम १. 

ATTRA वखारींतून अथवा कंपनीच्या ताढ्यांतील व्यापारी 
लोकांपासून गायकवाड सरकारच्या रयतेस व व्यापारी लोकांस अफीण 
पुरवू देऊ नये. यांस गायकवाड सरकाराकडूनच अफीण * पुरबि- 
ण्यांत येईल. 

AIT ९. 

गायकवाड सरकारच्या वखारीकरितां जी कांही अफीण लागेल 
ती गायकवाडाच्या वकिलामाफेत खेड्याच्या कलेकूटरापासून मागवि- 
ण्यांत येईल. आणि दोन्ही सरकारच्या वखारींत जर अफिणीची 
खूट आली, व ती माळव्याहून मा्गविण्याची जरूर पडली,तर दुस्तिक 
नामे परवाना देऊन जकातीशिवाय खरीद करून आणावी. 

कलम ३. 

गायकवाडाच्या परगण्यांत जितकी अफीण तूत आहे तितकी 
गायकवाड सरकार खरीद करतील, आणि ती संपेपर्यंत ते कंपनीच्या 
वखारींतून विकत घेणार नाहींत. | 

| कलम ४. 
गायकवाडाच्या कांहीं मुलखांत अफीण उत्पन होते ह्मणून यास 
,, अडथळा आणूंनये अशी विनंति आहे. हं उत्पन असेंच ae 
_1é 


१०६ 


दिल्यास जो माल तयार होईल तो सरकार खरीद करतील यासही 
अड'चण आणूंनये हे विर्नात. न 
कलम ५.. 
दोन्ही सरकारच्या. मुलखांत अफिणीचा भाव एकच असावा. 
कलम ६. 
खेडा, भडोच आणि दुसर्‍या जागीं जेथे सरकारी अफिणीच्या 
वखारी स्थापण्यांत येतील तेथे व्यापारी व रयत यांस कोण्या 
भावाने अफींण विकली जाते, व माळव्यांत भाव काय आहे, तो या 
सरकारास दरमहा कळवावा हे विनंति. 
कळम ७. 
जर कोणी व्यापारी अथवा असामी गायकवाडाच्या मुलखांत अफीण 
eq विकतील तर यांचा तो माल जप्त होण्यास ते पात्र होतील, 
आणि कंपनीच्या मुलखांतून जी arate चोरून विकण्याकरितां 
येईल तीही याच प्रमाणे जप्त केली AES. यास इंग्रज सरकारा 
कडून हरकत असं नये. 
कलम ट. 
गायकवाड सरकारचा एक वकील खेड्यांत व जेथे जेथे ब्रिटिश 
सरकारची वखार असेल तेथे ठेवावा, आणि याच्याच मार्फत गायक- 
वाडाच्या मुलखांकरतां अफीण पुरविण्यांत यावी. दुसऱ्या कोणयाच 
रीतीने eared लोकांस व रयतेस अफोण पुरवूं नये. 
(सहो) सी. नारीस, 
आकाटेंग Wass. 
बडोदे रेसिडेन्सी, Alo २९सप्तेबर सन १८२०. 


a 
नंबर \9\9. 


ब्रिटिश सरकार आणि गायकवाड सरकार या उभयतांत ate 
३ री cis सन १८९० रोजीं झालेल्या तहाचा तर्जमा. 


teen 





॥ गायकवाडाचा 
मोहर. 





देशाची अबादानी, स्वस्थता, व निर्भयता वाढविण्याच्या हेतूने, 
आणि काठेवाड व माहिकांठा प्रांतांतील जी खंडणी येणे ती गायकवाड 
सरकारास भेहनतीशिवाय व सुलभरीतीने मिळावी ह्मणून नत्रिटिश 
सरकारावरोवर असा ARIAT केल आहे Fl महाराज सयाजीराव 
गायकवाड सेनाखासखेल समशेर Wear यांणीं कंपनी सरकारच्या 
संमत्ती Rare ale दोन्ही प्रांतांतील जमीनदारांच्या गांवांत आप- 
ली फौज wet नये आणि कंपनी सरकारच्या लवादी खेरीज या 
प्रांतांतील जमीनदार ब इतर राहाणारे लोक यांवर Firat 
प्रकारचा दावा HAT. दुसरेपक्षां कपनी सरकार ATs करते 
का संवत १८६४ ANH इसवी सन १८० ७-८ व संवत १८६८, 
ANT इसवी सन १८९१-१२ मध्ये झालेल्या बंदोबस्ता अन्वये 
खरतत मिळून मुकरर केलेली खंडणी हे जमीनदार गायकवाड 
सरकारास खची Ras देत जातील. आणि जर कोण्या नमीन- 
TULA अथवा तालकदाराच्या गेरवतणूकीने एखादा मोठा खच 
AU जरूर पडळे तर तो ABT नवाढावितां wae जमीनदार 
भरून देतोल. 


ted 


तबर १९०८. 
ता० १३ आगष्ट सन १८२९५ रोजीं गायकवाड सरकाराकडून 
पाठविलेल्या यादीचे भाषांतर. 





श्रावणवद्य नवमी (ANT आगष्ट ९, १८२५,) रोजी रोसेडेन्सी 
मधन यादी आली तींत असं जाणविले होते कीं सरकारचे चीफ 
सेक्रेटरी मि. न्यूजहाम यांकडून मि. विछ्ठवीवर पत्र आले आहें, सांत 
संवत १८६४ (AUT इसवी सन १८०७-<) मध्ये HAS वाकर 
साहेबांनी काठेवाडांत केलेली स्वारी, व यावेळीं खंडणीच्या संबंधाने 
केलेला मुकरर बंदोबस्त, आणि रजपूत लोकांत बाल्हयेची जी 
चाल आहे ती बंद पाडण्या विषयीं घेतलेली AIT AM बाबी 
दशाविल्या आहेत. यावेळीं कर्नल वाकर साहेबांनी असा ठराव 
केला होता कीं बंडखोर व दुसरे गुन्हेगार यां पासून जो दंड वसूल 
होईल तो या बंदोवस्ताअन्वये दयाळू सरकारच्या ST ज्या 
कन्यांचा बचाव होईल यांच्या लग्नाचा खर्चे भागण्याकारितां यांचे जे 
aah असतील तयांचे कुलशीळ पाहून यांच्या योग्यतेनुरूप वांटून 
द्यावा. ही गोष्ट क्यापटन वार्नवाल यांणीं मुंबई सरकारच्या नजरेस 
आणली, यावरून सरकारचा यांस असा हुकूम गेला कीं ब्रिटिश 
सरकारच्या ताढ्यांतील काठेवाडच्या मुल्खांतून बंडखोरांकडून जो 
दंड वसूळ होईल तो वर निवेदन केल्या प्रमाणे उपयोगांत आणावा. 
या बरहुकूम क्‍्यापटन AAAS साहेबानी योग्य बंदोबस्त केला. 
पुढे मि. न्युनहामच्या पत्रांत aN इतकेच फरमाविले होते कीं 
या बंदोबस्ताची बातमी गायकवाड सरकारास द्यावी आणि यांत 


सुचवावे कीं होच वहिवाट gio आपल्या ताब्यांतील मुलखांतही 


च 


क्क 


क 


१०९ 


ey 


ठेवावी. हे कळवितांना जलद उत्तर मागविले होतं, यावरून उत्तर 
आले कीं हे काम धर्माचे आहे व या योगे दोन्ही सरकारांस पर- 
मेश्वराचा आश्ीवीद मिळेल ह्मणून ज्या दिवसापासून FIT 
वार्नेवालच्या अधिकाराखालीं हे प्रांत आले या दिवसापासून गुन्हे" 
गारांकडून जो दंड वसूल झाला असेल तो, अथवा कर्नल वाकर 
साहेबांनी जी खंडणी ठरविली आहे यावर जी जास्ती जमा झाली 
असेल ती सवे वर दर्शविलेल्या कामांकरितां घ्यावी. व याच्या 
aaa हिसाब दरसाल sata दाखवीत जावा. ar बंदोबस्त या 
सरकाराच्या फारच पसंतीस आला. 





नंबर ७९. 

भओपणामंडळ, आमरोळी आणि काठेवाडांतील दुसर्‍या महाला- 

च्या वैदरांत तुफानामुळे भवदेहून सिंध मुक्कामी जातांना जीं 

नहाजञे लागत असत व त्यांवर गायकवाड सरकार st 

नकात नेहमीं घेत असे ती aro १८ सप्तवर सन १८४४ 

तीळ नंवर ५५३ च्या लेखांत दशेविल्या प्रमाणे मुबई सरका- 
च्या म्ञी बरहुकूम माफ केली त्याची कलम बंदी- 


मुंबई पासून सिंधच्या दरम्यान कोणयाही बंदरांतून जाणारे 
कोठलेही जहाज तुफानामुळे जर या सरकारच्या महालांतील बंदरांत 
दामटून येईल, व तेथे जर यांतील माल उतरतील, तर, यावर 
कोणयाही जातीची जकात, AL, अथवा बंदर फो जेथपर्यंत ते जहाज 
बंदरांत जरूरीच्या वेळपर्यंत राहील तेथपर्यंत घेण्यांत येणार नाहीं. 
जर एखादा डागिणा व्यापाराकरतां अथवा विकण्याकरतां यावरून 


6 


वक 


११ 
j 
खालीं उतरला किंवा त॑ जहाज सफर करण्यास समर्थ असूनही 
तेथून पुढें जाणार नाहीं तर यांतील सवे मालावर जकातीची पूर्ण 
रक्कम घेऊन बंदर वगैरे दुसरी फौही शिरस्याप्रमाणे घेण्यांत येईल. 
व ते जहाज याच सरकारच्या महालांतील बंदरांत यावयास निघाले 
होते असे समजून याची सवे प्रकारे सा प्रमाणेच व्यवस्था केली 
जाइल. 
कळम २. 
पहिल्या कलमाच्या आरंभीं निवेदन केल्याप्रमाणे जर एखादे 
जहाज ओखामंडळाच्या वगैरे बंदरांत अडचणींत येऊन पडले, व 
यांतील माल दुसर्‍यांत उतरून मळठिकाणीं नेणे भागपडे इतकी 
जर याची स्थिति वाईट असळी तर त्यावर जकात घेतली जाणार 
नाहीं. परंतु यांतील माल विकण्याकरितां खालीं उतरूंनये, व ज्यांत 
तो खालीं केला असेल ते जहाज हांकारण्यास विनाकारण उशीर 
लावूंनये. खराब झालेल. माल शिरस्या प्रमाणे जकात देऊन 
जकात घेणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या WRT उतरून हवातर विकावा. 
कलम 3, 
वर सांगितल्या प्रमाणं जर एखादे जहाज ओखामेडळ any 
बंदरांत येऊन अडचणींत पडले, आणि याची डागडुजी होईपर्यत 
जर यावरील माल खालीं उतरला तर त्यावर जकात घेण्यांत येणार 
नाहीं. परंतु सास विनाकारण उशीर SAY, व तो माल पुन्हा वर 
चवढवितांना मुळची प्रथेक TAT मोजून दाखवून जकात घेणार्‍या 
अधिकाऱ्याची खात्री करावी. 
HTT ४. 
वर जाणविल्या प्रमाणे जर एखादे जहाज ओखामंडळ गगेरे 
बंदरांत येऊन अडचणींत पडल, व यावरील माल बाहेर काढल्या, 


९११ 


शिवाय याची थोडी डागडुजी करावयाची असली a ara जररी- 
च्या दिवसांपेक्षा अधिक दिवस लागले नाहींत, तर ह्यावर बिलकूल 
जकात पडणार नाहीं. 
कलम ५. | 
वर विदित केल्याप्रमाणे जर Cale जहाज मोसमाच्या अखे- 
रीस ओखामंडळ वगेरे बंदरांत अडचणींत आलें व यास तेथे पर्जन्य 
काळ पर्यंत रखडत राहाणे AST पडले तर पहिल्यानं त्यावरील सव 
मालाच्या जकातीची जामीनकी देऊन बंदर व नांगरायाची सवे फौ 
द्यावी लागेल- नेतर तो माळ जहाजाचा मालक किवा तांडेल यांच्या 
TAT व aa खालीं उतरून वखारीत भरावा. ASIA Beas 
याद किंवा याची खरी नक्कल जकात घेणाऱ्या अधिकाऱ्या जबळ 
ठेवावी; आणि तो माल पुन्हा जहाजावर चढवितांनां जरकरतां 
एखादी गांसडी उघडी सांपडली किंवा गेलेली आढळली a याची 
बरोबर खात्री करून देतां आली नाहीं, तर जशी पूर्वी नजामीनको 
दिली असेल या प्रमाणे जकातीची भर रक्कम घेण्यांत येइल. माल 
ज्या जहाजञावरून खालीं उतरला AWS याच जहाजांत तो पुन्हा 
चढविला पाहिजे, परंतु ते दयातून जाण्यास योग्य नाहीं असे ठरल 
तर मात्र तो माल दुसर्‍या जहाजांतून रवाना करावा, खराब झालेला 
व नुकसानी जोगा माळ शिरस्य़ा प्रमाणे जकात देऊन जकात 
घेणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या मेजुरीने हवातर विकावा. 
कलम ६. | 
वरीळ कलमबंदी नियमा पैकीं कोणाही कलमाची योजना 
करण्यांत जर कांही अंदेशा उत्पन झाला व महालाचा मुख्य गाय- 
कवाडाचा अधिकारी साचा दुसर्‍या रीतीने निकाल करण्यास समर्थ 
..नसला, तर. ती बाध पोळिंटिकळ एजंटाकडे पाठवून Aa 


११९ 


AVI व मताने चालावे. दरबारच्या TATA दगा करण्याच्या 
हेतूने जो कोणी तांडेल, मालक अथवा जहाजवाला प्रयत्न करून 
हे नियम तोडील यास शिक्षा करण्यास पूणे अधिकार गायकबाड 
सरकारांनी आपल्याकडे राखून ठेवला आहे. परंतु गुन्हेगार जर 
परराज्याच्या हद्दीतील असला तर कामदारांनी तीबाब पोळिटेकलएजंटा 
कडे पाठवून याच्या अमिप्रायाप्रमाणे वर्तावे आणि त्याचा जबाब 
येई पयत अपराध्यास कैद करावे, हे नियम wa ळोकांस चांगल्या 
रीतीनें कळविले पाहिजेत. 





EN RT कयी 


मांडवी बंदराच्या संबंधाने कच्छच्या रावानेही हेच नियम चाल 
केळ होते, यांत शेवटच्या वाक्यांत इतकाच भेद हीताकॉ ““ अशा 
प्रकारच्या स्व खटल्यांत राव हे पोलिटिकल एजंटच्या Wawa व 
संमताने काम Beads.” 


pe ee! Semen enn 


Tat ८०. 


Alo & वी THT (९२५० (ANT ATO १९ मे सन १८५०) 
रोजीं गायकवाड महाराजात्फे वडोद्यांच रोसेडेटास पाठवि- 
लेल्या यादीचे भाषांतर. 








रेसिडेटाकडून चालत्या महिन्याची ता? ४ थी, नंबर २५९७ 
ची याद आली ती पावली, तींत दरबारच्या काठेवाडांतील कोणया 
ही बंदरांत वाऱ्याच्या तुफानामुळे जीं जहाजे दामटून येतील य़ा 
वरील जकात माफी करण्याविषयीं मि० सेक्रेटरो गोल्डस््मिड साहे- 
बाच्या पत्राचा सारांश विदित केला आहे, आणि विनंति केली आहे 
al काठेबाडांतील सरदारानीं अशा संबंधाने ज्या प्रमाणे जकात 


५१३ | 

माफी केली ane त्याचप्रमाणे या सरकारांनी हौ करांबी. त्यावरून 
दरवार कळवित कीं मुंबई सरकारच्या मर्जीमाफक ओखामंडळ व 
आमरोळी Rite कमाविसदारांस हुकूम लिहिले आहेत. परंतु तुफा- 
न बंद झाल्यावर ही एखादे जहाज आपल्या सोईकरतां बंदरांत फार 
दिवस राहोल, किंवा त्यावरील मालाची विक्की करण्याकरिता 
राहील, अगर तो माल वष्दलण्यासाठीं राहील, तर मात्र त्यावर जका- 
a घेतली जाईल, आणि ही व्यवस्था दरबारच्या ताब्यांतील बेदरा 
astra राहाणाऱ्या काठेवाडाच्या व्याप्रारी लोकांसही कळविली 
आहे, तेव्हां या व्यवस्थे अन्वये जरकरतां काठेवाड इत्यादि ठिकाण- 
छ्या सरदारांकडून या व्यापारी लोकांस* कांहीं त्रास अनुभवावा 
लागला तर य़ांणीं लागलीच ती बाव जवळच्या ब्रिटिश भधिकाऱ्यास 
विदितत करावी हणजे तो त्या खटल्याचा तपास Hae. याप्रमाणे 
Veet मुंबई सरकारास लिहून कळवावे हे विनंति. 





| नंबर ८१. 
AT १८३२ तील गायकवाड सरकारा बरोबरचा करार. 
ता० ६ वी एप्रिल सन १८३२ या मितीचें 
गायकवाड महाराजा कर्डाल पत्र. 





Ara सरकार'च्या ताढब्पांतील 3,000 कानटिनजंट . स्वारांचा 
पगार दरमहा देण्याचे नक्की करावे अशी महाराजांनीं इच्छा प्रगट 
केल्यावरून नेक नामदार अलं आफू St यांणीं गायकवाड महारार्जांस 
सांगितले कीं यांचा तहाबरहकूम पगार देण्याविषयीं चांगला बंदो- 
-बस्त केला पाहिजे. याचा महाराजांनीं विचार केल्या नंतर कबूल 


- 12 


११०४ 


केले कीं ते आज दिवसापासून कंपनी सरकारापाशीं हमेश दहालक्ष 
रुपये रोख बिनव्याजी अनामत ठेवीत जातील, व तहाप्रमाणे वरीळ 
तीनहजार स्वारांचा पगार दरमहा तेच देत जातील. परंतु असे 
करण्यांत जर ते TRS, तर कंपनी सरकारांनी सदरील दहालक्ष 
रुपयांतून गायकवाड सरकांर तफे ल्या तीनहजार स्वारांवर A 
कोणीं सरदार असेल यास या महिन्याचा यांचा पगार द्यावा, व 
सदर्हु सरदारानीं तहाच्या आठव्या कल्मा बरहुकूम आणि ara 
प्रमाणे या तीनहजार स्वारांचा पगार द्यावा. आणि अनामत 
रकमेतून जो अशा रीतीने पैका घेतला जाईल तो सालिना cet 
लक्षांची अनामत रक्कम TOT पुरी करण्याकरितां गायकवाड पुन्हा 
' परत करतील. याविषयीं गायकवाड महाराजांचे व साहेबांचे समक्ष 
बोलणेचालणे झालें आहे, यावरून प्रार्थना केळी la ऐशीजे 
साहेब मजकुरांनीं वरील गोष्ट लक्षांत आणून सुप्रसन मर्जीने जे 
महाल जप्तींत आहेत ते मोकळे करून द्यावे. यांत साहेबांचा चांगुल- 
पणा व लौकिक प्रगट होईल 

मक्काम बडोदे, ato ५ वी fone, अथवा ६ . बी एप्रिल 
सन १८१३२ 


—— swe 





ato ६ वी एप्रिल सन १८२९ रोजीं नेक नामदार लार्ड केर 
साहेव यांणी शेवटील केलेला Tet ऐवज. 

गायकवाड महाराजांकडन alo ५ वी eRe पा मितीची 
याद आली ती पावली ; तींतील waar येणे प्रमाणे:--- 

निटिश सरकारच्या ताब्यांत ३, ००० स्वार आहेत, या विषयीं 

महाराज गायकवाड HIS करतात at ते आज दिवसापासून कंपनी 

सरकारापा्शी हमेश दहालक्ष रुपये रोख बिनव्याजी अनामत ठेवीत. 


७ 


१११५९ 


जातील, व तहाप्रमाणे वरील aaa स्वारांचा पगार दरमहा 
wa देत जातील. परंतु असे करण्यांत जर ते चुकळे तर कंपनी 
सरकारांनीं सदरील दहालक्ष रुपयांतून गायकवाड सरकारतफे द्या 
तीनहजार स्वारांवर जो कोणीं सरदार असेल यास य़ा महिन्याचा 
यांचा पगार द्यावा, व सदरहू सरदारानीं तहाच्या आठव्या कलमावर- 
हुकूम आणि चालीप्रमाणे या तीनहजार स्वारांचा पगार चकवावा ; 
आणि अनामत THAT जो अशारीतीने पैका घेतला जाईल तो 
सालीना दहालक्षांची अनामत रक्कम बरोबर BT करण्याकरता 
गायकवाड पुन्हा परत करतील ; ATT महाराज प्रार्थना करतात 
कीं जप्त RSS महाळ सोडून द्यांबे. सावरून लार्ड साहेब ही गोष्ट 
कतूल करतात ; त्यासाठीं वर निवेदन केळेली जायूची अनामत 
रक्कम ब्रिटिश सरकारापाशीं ठेवल्या नंतर पंघरादिवसांनीं महाळा- 
वरील Tat काढून टाकून त्यावेळीं सोडचिटी करून देण्यांत येईल. 


बडोदे, ६ वो एप्रिल सन १८३२. 





नेबर ८२. 
ato ८ at fam १९9१, अथवा १ st Ht सन १८४१ 
cat महारात सयाजीराव गायकवाड यांणीं बडोदे मुक्कार्मी 
नामदार गवनेर साहेब यांस दिलेल्या यादीचे भाषांतर. 
eee ees: 
गायकवाड सरकार आणि इंग्रज सरकार यांमध्ये वांधे येत चालल्या 
मुळें मुंबईचे नामदार गवर्नर सर जे. आरं. HATH बार्ट साहेव यांणीं 
बडोद्यास येऊन महाराजांची समक्ष गांठ घेतली. तेव्हां गायकवाड 
aca AT सरकारच्या ताब्यांत A तीनहजार स्वार ठेवले 


(१६/ 


ata या विषयी, व तहनाम्याप्रमाणे त्यांचा estar जोर भसा 
अहि तसाच राहील तर यासंबंधीं, आणखी ब्रिटिश सरकारानीं 
नवीन जमविलेल्या रिसाल्याचा पगार गायकवाड सरकारांनी द्यावा 
Waa बराच वादविवाद झाला. त्यावरून उभय राज्यांत चांगली 
दोस्ती व एकी असावी, आणि प्रख्यात गवर्नर साहेबाची पूर्णमर्जी 
राखावी याहेतूने ज्या दिवसापासून नवीन रिसाला ठेवण्यांत आळा 
त्या दिवसापासून संवत १८९७ सालांतील पौषमास अखेर (हणजे 
जानुआरी (८४ १ पर्यंत) ar रिसान्याचा पगार देण्यास,.व हिशोबांत 
त्यारकमेची जमा धरण्यास, आणि त्या दिवसापासून दरसाल तीन 
छक्षापेक्षां जास्ती होणार नाहीं असा. रिसाल्याचा खर्चे करण्यास,. व 
ते रुपये गायकवाड सरकारतफे इंग्रज सरकार जी खंडणी वसूल 
करते त्यांतून वजा द्यावे असे गायकवाड सरकार कबूल करतात. 
हा रिसाला सांप्रतप्रमाणे frame ब्रिदिशा सरकारच्या हुकमांतच 
राहील. 


> mri 


१ ली फेब्रुआरी सन १८४१ रोजीं नामदार गवर्नर सर 
ने. आर. ReATH, बाट, यांणी महारात मयकवाड सरकार 
यांस दिलेल्या यादीचे भाषांतर 





ब्रिटिश सरकारांनीं गायकवाड सरकारास सूचना केली कीं ज्या 
तीनहजार स्वारांचे ते पोषण करतात त्यांतून saat ठेवावे, ती 
सूचना तहनाम्याबरहूकूम न दिसल्यामुळे महाराजांनीं मार्न्य केळी 
नाहीं. परंतु दोन्ही राज्यांत पुन्हा दोस्ती स्थापन झाल्यावरून असे 
StS आहे कीं उभयपक्षी जो तह झाला. आहेतो ३,००० स्वारांच्या 
प्रकरणासुद्धां अमलांत राहील. 


१११७ 


aro १५ वी fren संवत १८९७ किंवा ८ वी फेब्रुभारी 
* सन १८४९ रोजीं सयाजीराव महाराज गायकवाड यांणी 

नामदार सर जे. भार. कर्न्यांक mate ate लिहिलेल्या 

पत्राचे भाषांतर. 

तहनाम्या प्रमाणे नामदार कंपनी सरकारच्या ताब्यांतील तीनहजार 
स्वारांचे जे या सरकाराकडून TTT होते. त्यांतून दीडहजार स्वार 
नामदार कंपनीने ध्यावे अशी मागणी केली आहे, परंतु ती तहनाम्या 
घरहुकूम ठीक दिसत नाहीं; हणून नामदार कंपनीच्या ताब्यांत जे तूर्त 
तीनहजार स्वार आहेत ते तसेच ठेवल्याने दोन्हीं राज्यांत दोस्ती व लौकिक 
TTT स्थापित झाल्य आहे असे दिसून येईल. यांत कांहीं भेद असूंनये, 
व दोन्ही राज्यांत कांही वांधा नसून पूर्वीप्रमाणे चांगला समज असावा 
अशी मन:पूर्वक इच्छा असल्यामुळे आपणास फारच विनयाचे पत्र 
लिहून माझी भेट घेण्यास बोलावले, ते आपण कृपाकरून मान्य केले, व 
आपण बडोद्यास आल्यावर मी आपल्या सवे अडचणी, कजीचाबोजा 
आणि माझ्या कुटुंबाचा व आश्रितांचा खर्च सव आपणांस qear- 
रीतीने विदित केला. ययांवेळीं राबटेस साहेबांच्या नवीन स्वारांच्या 
रिसाल्याचा खर्च सोसण्याविषयी आपण मला सागितले. त्यावरून 
आपली मर्जी न मोडतां. आपणांस मायबाप व आश्रयदाते असे 
कल्पून (मजवर केलेल्या नवीन मागणी बरहूकूम) आपणांवर माझा 
पूर्ण भरंवसा असल्यामुळें व माझा निरुपाय असल्याकारणाने ( ज्या 
दिवसापासून ही फौज जमविली य़ा दिवसापासून) ar रिसाल्याचा 
मागला पगार मिळून याच्या खर्चापोटी दरसाल तीनष्टक्ष 
रूपये पर्यंत देण्याविषयीं मी माझी dard दिली, परंतु नामदार कंप- 
नीस व आपणांस आतां मी कळवितो कीं या राज्यास कर्जे अति- 


हाय झाले आहे, व माझ्या कुटुंबाचा व माझ्या वडलोपार्जित भसलेल्या 


ties 


antratar खर्च फारघ मोठा वाढला आहे. हा आपण स्वतःपाहि- 
ला ; तेव्हां हे चालविण्यास मला शक्तिमान्‌ करणे किंवा गायकवाड . 
संस्थानचा लौकिक व आबादानी कायम राखणे हे नामदार कंपनी 
कडे व आपणांकडे आहे. माझे व माझ्या राज्याचे ओझे wae 
आपणांवरच आहे, आणि माझा लौकिक व आबादानी हींही 
आपलीच होत. नामदार कंपनी व आपण स्वतः माझ्या अब्रूचे 
एकसारखे संरक्षणकत आहां, आणि आपणांपासून य़ा संबंधाने 
HA FY व्हावयाचा नाहीं, मी तर नामदार कंपनी सरकारच्या 
मर्जीप्रमाणे वागत आहे. या करितां या स्वारांच्या फौजेच्या पोषणाथे 
दरसाल अ तीनलक्षांचे नवीन ओझे गायकवाड सरकारावर येऊन 
पडलं आहे यामुळे या सरकारची स्थिति फारच घोटाळ्यांत आली 
आहे. हणून या सरकारच्या संतोषणार्थ आपण . दोरतीची कमताई 
न समजतां मेहरबानांन कंपनी सरकाराकडून या बंदोबस्ताची 
फारकती मिळवून WSs अशी अंत:करणपूवेक Ay आहे. 


are ८ वी HAIN सन १८४१ रोजीं गायकवाड महाराजांस 
लिहिलेल्या पत्राचा खडी, 

महाराजांच्या अति आम्रहामुळे मी बडोद्यास आलां, तेथे असतां 
ज्या कामाकडे AMAT लागले होते ते संपल्यावर बडोदे सोडण्या 
पूर्वा आपणांस WIE उपदेशपर लिहावे हे मला रास्त दिसते, 
_ ओणि गायकवाड सरकार व इंप्रजञ सरकार यांमध्ये चांगला समज 
नो पुन्हा स्थापन झाला आहे Bia कधीं व्यत्यय THAT अशीही 
आशा करतो. | 

मेजर UIST साहेबाच्या हाताखालीं जो हलीं स्वारांचा रिसाला 
आहे याच्या पोषणार्थ ब खंडणीच्या मुलखांत चाकराकरतां. जे. 





"(१९ 
स्वार लागतात यांच्या खचीसाठीं sft मागणी 'आंपणावर केली 
शेती ती आपण मान्य केली व ब्रिटिश सरकाराजरोबर पुन्हा सख्य 
करण्याधिषयीं आपण अंत:करणपूर्वेक इच्छा प्रगट केली व सांप्रतची 
सव आश्वासने अव्राधित राखून आपल्या दरबारीं जो ब्रिटिश प्रति- 
aie आहे याच्या asa चालण्या विषयीही आपण कबुलाती 
केल्या त्यावरून जो स्नेह खास आपल्या महाराजांच्या वारंवारच्या 
कृत्यामुळ तुटला गेला होता तो दोन्हीराज्यांत पुन्हा जडण्या विषयीं 
मला शाक्ते आली, आणि त्यामुळे जप्त केलेला Tews परगणा व 
खंडणीच्या. मुलखांतील जमाबंदी महाराजांस परत देण्यास मी आनं- 
दार्मे शक्तिमान झालो आहे. त्याच प्रमाणें आपल्या अतिआम्रहामुळे 
व नवसरीच्या Saray खंडणीच्या हिशोबांतून जी रक्कम देणे ठरेल ती 
देण्याविषयी आपण कूल केलें त्यावरून या कसब्या वरील जप्ती 
ही मी काढून टाकली आहे 
पेटलाद आपल्या स्वार्धान करण्या पूर्वी जेथ पर्यंत तो 
प्रांत थोडे दिवस fale सरकारच्या ताब्यांत होता तेथपर्यंत 
महाराजांच्या Nt ब्रिटिश सरकारची निष्ठा wast ह्मणून 
त्यांवर ATTA प्रकारचा Fa होणार नाही. अशी आप- 
णांपासून फारच चांगली लेखी जामीनकी घेणें जरूर होती, परंतु 
हा प्रकार आपल्या मुख्य राज्याधिकाराच्या पदवीस व AFA अप- 
मानक[रक असल्यामुळे आपण बळकट तकरार केल्यावरून व 
ने प्रांत जप्तींत असून ore क्षेर साहेबाच्यावेळीं सोडविल्यानंतर य़ा 
प्रांतांतून कांहीं फियोद आली नाहीं असे पाहून व हा प्रकार 
कदाचितू dae कारणीभूत होईल अशी धास्तीजाणून या विषयी 
' महाराजांस फार आग्रह करण्याचे मी सोडून दिले, आणि आपण 
ज्या प्रमाणे आपल्या इतर AA वागतां त्याच प्रमाणे पेटलादच्या 


१२९०" 


ही रयतेबरोबर वागून याणी तेथे ब्रिटिश सरकारचे हुकूम पाळळे 
किंवा या प्रांताच्या न्यवस्तेत मदत केली ह्मणून त्यांवर तुललीकर्धी 
जोर FSA करणार नाहीं इतकेच आपणांपासून शपथपूर्वक वचत 
घेऊन समाधान पावलो. महाराजांस आठवत असेलच कीं हें वचन 
aot मजवरोबर जे चीफ सेक्रेटरी, रोसेडेट व यांचे असिस्टंट 
होते या समक्ष दिळे आहे. आणि ते अशा पक्कया समजुतीने दिले आहे 
at जरी त्याबद्दळ लेखी करार झाला नाहीं तथापि त्यांत फेर पडल्यास 
त्याप्रांतावर पुन्हा जप्ती बसवून शेवटीं तो Sa सरकारच्या 
मुलखास जोडण्यास पात्र होईल. महाराजांच्या वचनावर माझा पूण 
भरंवसा आहे, आणि असा तो ठेवल्याने ते मला कोणत्याही प्रसंगी 
दुःखास कारण करणार नाहींत अशीही खात्री बाळगितो, परंतु याच 
समयीं पुन्हा आणखी सांगण्याचा माझा धर्म आहे कीं हे वचन 
तोडल्यास ब्रिटिश सरकार पुन्हा कोणतीच सत्रव ऐकणार नाहींत 
व जे कोणीं न्यायाच्या सवे नियमाने आमच्या आश्रयांस पात्र आहेत 
त्यांस जोरजुळमापासून सुरक्षित ठेवण्याकरिता cards अविश्वासाची 
MAA Sag ते सहन करणार नाहींत. 

महाराजांस माहीत आहेच कीं त्यांच्या जमावंदींतून मेजर waza 
साहेबांच्या रिसाल्याचें पोषण होऊन तो निखालस falar सर- 
कारच्या ताब्यांत राहावा अशा तर्‍हेची तोड काढून दोन्ही राज्यांत 
पुन्हा चांगली समजी करून द्यावी, आणि काठेवाड इत्यादि प्रांतांत 
जेथे आह्लीं महाराजांची खंडणी वसूल करतो तेथें १,५०० मनुष्या 
पेक्षां कमी नाही इतके घोडेस्वार सन १८१७ तील तहनाम्या 
बरहुकूम चाकरीस ठेवण्याची महाराजांनीं तजवीज करावी ह्मणून 
मी मागणी केली होती. या ठरावा प्रमाणे राबटस साहेबांच्या रिसा- 
ल्याचे पोषण करण्यास महाराजांनीं RI केले परंतु तहनाम्याच्या 


वी 


५२९ 


झरती खास्त पाळाव्या या हेतूने तहाच्या ८ व्या कलमा बरहूकूम 
३, ०० ०घोडर्यांचा a4 कानटिनजेट रिसाला ठेवण्याची महाराजांस 
आणखी परवानगी असावी अशी त्याणीं इच्छा प्रगट केलीती मी 
मान्य केली. परंतु त्याचवेळी आपणांस कळविलें कीं काठेवाड इत्याद 
ठिकाणीं चाकरीकरतां ब्रिटिश सरकारास फक्त दीडहजार स्वारांची 
जरूर आहे, TINT जरकरतां या प्रांतांत चाकरी करणारी कार्नाटन- 
नंट संख्या कोण्यावेळीं कमी करण्याची आपली मजी असली तर 
य़ा arta कांहीं वांधा घेतला जाणार नाहीं. परंतु य़ा संख्येत मिर 
सरपझअली ब त्यासारखे दुसरे असामी महाराजांदीं पुन्हा चाकरीत 
ठेवले पाहिजेत, कारण त्यांस पुन्हा चाकरींत ठेवण्या विषयीं Safes 
सरकारांनी एक वेळां आपणांस लिहिले होते ते आपणमान्य केलेच आहे. 

चाल्या महिन्याच्या दुसर्‍या तारखेस जेव्हां. महाराजांची ब 
माझी भेट झाली तेव्हां बंदोबस्त करण्याची ३१ कलमाची याद 
महाराजांनीं मला दिली होती. हीं wed वाचून पाहिल्यावर महारा- 
aia मी कळविले कीं यांतोळ बहुतेक कामाचा बंदोबस्त करणे तो 
रोसेडंटाकडेच सोपला पाहिजे. या पैकी दोन गोष्टोविषयी ब्रिटिश 
सरकारचा विचार आपणांस समजविण्यांत आला होता, sale या 
येथे पुन्हा विदित कराव्या हे वरे. ह्या दोन बाबी दसरा व गणपतीच्या 
उत्सवांत जी स्वारी निघते यावरोबर रेसिडेंट व ब्रिटिश att 
हजर असावी, आणि ब्रिटिश सरकार तफे मोठ्या सणाच्या दिवशी 
रेसिडेटानीं महाराजांच्या कुटुंबांस पोशाकाचा आहेर करावा या 
संबंधाच्या होया. 

या बाबतीविषयीं ब्रिटिश सरकाराने जो ठराव केला आहे 
त्याचीं कारणे पुनःपुन्हा सांगण्याची येथे जरूर नाहीं. परंतु पाहे- 
ल्या संत्रंधान इतकेच सांगणे प्रे आहे कीं अशा WAHT समा- 


( 
१२२९ 


रंभाच्यासमयीं महाराजांस गायकवाड संस्थानाचे मुख्य समजून जो 
योग्य सन्मान देणे तो Waser! देण्याकारेतां यांस सांगितले 
आहे. य़ा प्रमाणे ज्या दिवशीं आपली स्वारी राजमंदीरांतून निघाब- 
याची तो दिवस व वेळ रेसिडेटास कळविल्यास तो य़ा दिवशी 
सोईवार अशा स्थळी फोौजेसहवर्तामान हजर असेल. F स्थळ 
आपल्यास विचारून ठरविण्यांत येईल. आणि तेथे स्वारीत मिसळल्या 
शिवाय आपल्या पदवीप्रमाणे योग्य लष्करी सन्मान दिला जाईल. 
हा बेदोबस्त महाराजांस मान्य होईल अशी मी आश्या करतों. कारण 
ats अधिकाऱ्यांकडून ने अवश्यकत्तेन्य हुकूम आले आहेत uta 
यापेक्षा ज्यास्त होऊं शकत नाहीं. 

कोणयाही प्रसंगीं नजराणा द्यावा किंवा ध्यावा ह॑ नामदार 
कंपनीच्या नियमांविरुद्ध आहे. परंतु मुंबई सरकारच्या ats अधि- 
काराच्या नायाने जरी मला या नियमाआड जाण्याचे योग्य वाटलें 
(व आतां मी भेटीस आलो होतो तेव्हां महाराजांस वडील्पुत्र 
रावसाहेब झाले यांच्या जर्न्मांदवशी महाराजांस आहेर केला, व असे 
करणे माझ्या अधिकारांतळे होते हणून मला आनंद वाटतो,)तथापि 
रोसेडेटास"अशा तऱ्हेचा नजराणा देण्यास किंवा घेण्यास मला 


परवानगी देतां येत नाहीं. | : 
ब्रिटिश सरकारास जीं जीं आश्वासने आपण दिलीं आहेत तीं पूणप 


मानण्याविषयीं ज्या वारंवार कवृलाती आपण मजबरोबर केल्या आहेत 
या खास पाळण्याची आपणांस फारच जरूरी आहे असे मला ATA 
आपणांस कळविले पाहिजे. या विरुद्ध चालल्याने महाराजांची नासाडी 
Mes आहे, परंतु निखालस हे करार पाळल्यानेच फक्त जो 
उभय सरकारांत पुन्हा स्नेह जडला आहे तो चांगल्या रीतीने राहील 
अशी खात्री बाळगीत आहे. आपल्यामुटखाच्या आंतील राज्यकारभारांत 


i 


PRR 


ब्रिटिश arate कोणयाहीप्रकारे मन घालण्याची इच्छा नाही. 
कारण ते महाराजांस यांच्या मुलखाचे पूर्ण अधिकारी समजतात. 
व fare सरकारतर्फे जे कोणीं आश्वासने पाळणारे असतील याणी 
ही आपणांस याच प्रमाणे लेखण्याविषयीं यांस ताकीद दिली जाईल, 
aa कोणीं असे लेखणार नाहींत यांवर इंप्रज सरकारची अतिदाय 
इतराजी होईल. आणि महाराजांबरोबर जो सर्व पत्रव्यवहार होईल 
यांतही ते फारच चांगली अदी व नम्रता ठेवतील ; परंतु जेथे 
इंग्रज सरकार मध्यस्ती आहेत अशा भांईंदरीची * (जामीनकीची) 
प्रत्येक बब गायकवाड सरकार satya रीतीने व बारकाईने 
पाळतात किंवा नाहीं हे पहाण्याची इंप्रज सरकरास जी जरूरी आहे 
ती ते सोडूं शकत नाहींत. 

ज्याच्या ASMA आपण अडचणींत येऊन पडलां असे az 
USN देणारे व मुख्यत्वे करून वेणीराम अदितराम सारख्या मनुष्या 
विषयीं महाराजांस मी अनेक प्रसंगी बोललो आहे. या प्रमाणे या 
आसामीस प्रासिद्धपणे काढून टाकल्या दिवसापासून आपण या 
बरोबर जाया अगर WTA कोणयाच प्रकारचा संबंध ठेवला नाहीं . 
असे ज॑ आपण खात्री पूर्वक सांगतां ते मी आनंदाने मान्य Heal, आणि 
यास आपल्या चाकरींतून व USA मसलतीतून निरंतर दूर करण्या 
विषयीं जो आपण कतनिश्वय केला आहे यावर आपण अवल्बून 
राहाल असा भरवंसा ठेवतो. 

चालय़ा महिन्याच्या दुसर्‍या तारखेस जेव्हां तुमची आमची भेट 
झालीं तेव्हां मीं आपल्या अतिशय ames जे कोणीं आसामी 
आपला काढलेला दिवाण वेणीराम याचे सोबती व संवगडी असल्या- 
मुळें आपणास चाकरींतून काढून टाकावयाचे होते, यांस मजसमोार 
आणण्याविषयीं aie केलें तेव्हां मी आपणास साफ सांगितले कां 
XN. 


१२४. 


हे जे मी HI केळे ते शुद्ध आपणाकतोरेता. केलें. वस्तुतः 
त्यांवर माझा विश्वास आहे किंवा. ते आपल्या aradiq ठेवण्याळायक' 
आहेत अझा धोरणाने HIS केले असे समजूं नये. आपण अक्शा 
वाईट चालीच्या मनुष्यांची सला नघेतां ब्रिटिश सरकारची पुन्हा 
कधींच Aaa करून घेणार नाहीं व याविषयीं आपण ज्या वारंवार 
कत्रुलाती केल्या आहेत त्याअन्क्ये कंगाल असा माझा. पूर्ण भरंवसा, 
आहे. 
या कारेतां या eta जञाणाविलळेल्या आसामीपैंकी कोणाएकासः 
हो आपण ब्रिटिश सरकारच्या कोणयाही कार्मांत 
WIA. अगर अ काम जामीनकी संबंधाचे आहे यांत 
बार्बा नपत्रा, 
गणेशा धेत. पुन्हा कधीं न ठेवण्या HAGA सावध राहाल, कारण, 
ORR अश्या जामीनकोसंबंधाच्या आसामीवर बहुत वेळां 
यांपासून दुःखकारक FSI झाला आहे. 
दिवाण नेमण्याच्या संबंधाने मी महाराजांस बोललो आहे. तेव्हां या. 
हुद्यावर जो मनुष्य नेमावयाचा तो ब्रिटिश सरकारच्या संमताने नेमला 
afer ह॑ आपणास माहोत आहेच. आतां दिवाण ठेवण्याची 
आपली मर्ती नाहीं व रेसिंडेटाबरोबर सवे कारभार आपण. स्वतःच 
चाळ्वूं असे कळवितां, यास महाराजांचा व माझा स्नेह जाणून 
व आपल्या दरबारचे Uses व आपण यामध्ये जी चांगली समजी 
चालत आहे ती सतत तसीच राहील अशा आशेने ज्या सर्व 
कामांत इंग्रज सरकारचा कांही संबंध आहे यांत यांच्या प्रतिनिधीच्या 
सुसळ्याने नेथपर्यंत आपण FITS? आपला कारभार नीट रीतीनें 
ase तेथपयंत आपलं sot मो मान्य करितो. या 
प्रमाणे महाराजांवर जो माझा भरंवसा आहे याचा कधीं वाईट 
उपयोग होणार नाहीं अशी मी खात्री बाळगतो. आणि ज्या Ast 


\ 


ARS 


विषयी आपण आपली अगदीं प्रतिकुलता दडीवोत आहां या संबंधानें 
“यापुढे आपणांवर कांहीं निराळी तजवोज A जरूर पडेल असं 
मात्र होऊं नये, 
या प्रमाणे सुखसंतोषानें जडलेल्या आपल्या पूर्वीच्या दोस्तींत 
पुन्हा कधी व्ययय येणार नाहीं अशी आशा करतो. आणि हृष्ठींचे 
TSA व करार आपण इमानइतबांरे व अनन्यभावाने पाळण्या 
विषयीचा पुणे भरंवसा आपल्याकडे सोपतो. आणि प्रत्येक चाल 
भांईदरींतील लहामसान गोष्टी देखील आपण waa प्रत्येक 
पडलेल्या तकरारीचा रेसिडेटास विचारून न्यायाने व नीतीने 
निकाल कराळ, व यापुढे मतभेद उत्पन होण्यास कांहीं. कारण 
होऊं देणार नाहीं व सवे प्रकारे ब्रिटिश सरकाराबरोबर स्नेह 
ठेवण्यास आपण AS अशी उमेद बाळगीत आहे. आपल्या दरबारी 
[To बाइड नामे रेसिडेटाची नेमणूक केली आहे. यया बरोबर 
महाराज फारच मनमिळाऊपणाने, स्नेहभावाने व निष्कपटाने 
वागतात हें पाहून आनंद वाटतो आणि या बरोबर अझ्याच तर्‍हेचा 
चांगला समज सतत चालू ठेवून याच्या सल्याने TAT चालण्या 
विषयीं महाराजांस मी शिफारस करतो. शेवटीं म्रहाराजांच्या 
बहुत निकट सोईर संबंधांतही प्रीति व एकी पाहून मला आनंद 
होतो. आणि मी आपणांस खात्रीने कळवितो कीं यांच्या 
कल्याणाची मी हमेश मोठीच आस्था ठेवीत जाईन. आपली ही भेठ 
घेण्याची व यापासून आपला लहानपणी झालेला स्नेह पुन्हा जोड- 
ण्याची संधी मला मिळाली हें पाहून फारच संतोष होतो. आणि 
मी विनयाने कळवितो कीं जी सर्व सहका मी आपणांस दिली आहे ती 
केवळ आपले स्वतःचे हीत जाणून व आपण गायकवाड संस्थानाचेमुर्य 
असा आपला मोठेपणा राहावा व माझा हेतु परिणामी सफल व्हावा याच 


१२९६८ 


उद्देशाने दिली आहे असे आपण पूर्ण जाणावे. महाराजांचे हमेश 
कल्याण ऐकल्याने मला अत्यंत आनंद होईल, आणि चाळ करारावर * 
खास आवलंतून आपण वागतां असे कळल्यानें मागल्या TI बाईट 
mera विसर पडून पुढे आपण सरळ व प्रामाणीक मार्गाने 
चालण्याची योग्यता मिळवितआहां असं होईल. आतां प्रेमांन आपले 
शुभ इच्छून रजा घेतो. | 

(सही) जे. आर. करन्याक. 


ता० ८ af फेत्रुआरी सन १८४१. 





न नबर ८३. 
ब्रिगेडियर ज्ञनरल सर. आर. सी. शेक्सपियर, वडोद्याचे Ue 
डेट, याकडून महाराज खेडेराव गायकवाड सेनाखासखल 
समशेर बाहादूर यांस बडोदे रोसेडेन्सांची aro (१४ वी 
जन सन १८५८ रोजीं Fo ४७१ ची ज्ञी ae पाठविली 
तिच भाषांतर. 





€ 


मुंबईचे गवनेर नेकमानदार लार्ड एलाफेन्स्टन साहेब, उत्तर प्रांता- 
चे सेनाधिश मेजर जनरल Tata साहेब, आणि मी स्वतः यां सवानी 
नेकनामदार गवनेर जनरल आफू इंडिया यांस गायकवाड सरकारची 
दोस्ती व महाराजांनीं गतवर्षी जी मदत दिली ती लिहून कळविली. 

आज मला अलाहाबादेहून Ao १९१९, Glo ३१ मे सन 
१८५८ या att गवनंर जनरल साहेबांचे पत्र इंडिया सरकारच्या 
सेक्रेटरी मार्फत आले ते पावले. aia मला असे कळविलें आहें 
कीं we साहेब हे खंडेराव गायकवाड महाराजांचे इमान व AH 


«९२९७ 


पाहून इतके खुष झाले a anit सुप्रतन मर्जीने असा 
“हुकूम फमीविला कीं ate < वी फेब्रुआरी सन १८४१ रोजीं 
मुबईचे गवर्नर सर जेम्स कन्याक Bell सयाजीराव महाराजांवर रावर्टरा 
साहेबाच्या रिसाल्या संबंधी पाठविलेला खरिता, व गायकवाडाचे 
HAMAS स्वार, आणि are | Aga सन १८४१ रोजीं 
महाराज सयार्जाराव गायकवाड याणीं राबटस साहेबाच्या रिसाल्या 
च्या पोषणार्थ दरसाल तीनलक्ष रुपये देऊं केलेली सवे याद--- 
अश्या वरजाणविलेल्या तीन बाबी---हझणजञे रिसाल्यी संबंधी खरियांत 
ञे कांही लिहिलं आहे ते, व कानाटिनजंट स्वार आणि तीन लाखाची 
याद---हीं सर्व माफ करावीं, आणि या संबंधाने पुढे ato ६वी 
नोवेबर सन १८१७ च्या तहांतील ८ व्या कलमावरहुकूम दोन्ही 
सरकारांत बंदोबस्त ठेवावा. परंतु ज्या वेळेस BRAT Bl बरोबर 
३,००० हजार कानाठेनञजंट स्वार चाकरी करतां पाठविण्याची 
जरूर लागणार नाहीं तेव्हां ज्याप्रमाणे हल्लीं ते गुजराथ व काठे- 
वाडांतील खंडणीच्या महालांत चाकरी करीत आहेत याचप्रमाणे 
खंडणीच्या महालांत जेथे त्रिटिश सरकार सांस सांगतील तेथे याणीं 
चाकरी करीत असावे. 9 


इंडिया सरकारचे सेक्रेटरी आपल्या पत्रांत हा बेदोवस्त कोणत्या 
तारखेपासून सुरू होईल हें जाणवीत नाहींत, परंतु याविषयीं मी 
यांस लिहोन व उत्तर आल्या बरोबर महाराजांस कळवीन. 


हें शुभवर्तमान महाराजांस विदित करण्यास मला फारच आनंद 
होतो. महाराज at मजवरोबर स्नेहभावाने वागतात ह्मणून 
याच्या करितां आलेली ही खुषखबर जण काय माइपाचसाठी आठी 
आहे असे समजून मी संतोषीत होतो. 


Re 


महागाज GITT गायकवाड सेनाखासखेल समशेर बाहादूर 
तर्फे बडोद्याचे रेसिडंट ब्रिगेडियर sacs सर. भार. at, 
शैक्सपीयर यांस नबर ६२५ ची ato (oat नून सन 
१८५८ रोती पाठविलेल्या यादीच भाषांतर. 
रोसेडेन्सी मधून To ४७१, ता? १४ वी जून सन १८५८ 
ची याद आली ती पावली, तींतील मजकूर येणेप्रमाणे :--कीं मुंबईचे 
गवर्नर नेकनामदार लाड एलफिन्स्टन साहेब, उत्तर प्रांताचे सेनाधिश 
मेजर Tats waza साहेब, आणि मी wa: यासवानीं नेकनामदार 
TAA TAT ary इंडिया यांस गायकवाड सरकारची दोस्ती व 
गतसालीं यांणीं दिलेली मदत या संबंधीं हकीकत लिहून कळविली. 
त्यावर नंबर १५९१९, alo 22 मे सन १८५८ J इंडिया सरकार- 
च्या सेक्रेटरीकडून पत्र आले, त्यांतील मतलव येणेप्रमाणे :--कीं 
नेकनामदार गवर्नर जनरल बाहादूर हे महाराज खंडेराव गायकवाड 
सेनाखासखेळ समशेर बाहादूर यांचा स्नेह व इमानासंबंधीं वृतांत 
ऐकून फारच खुष झाले, व Aol तीन बाद्तीची माफी करण्याविषयी 
CHA केला आहे, या येणे प्रमाणे:-राबटस साहेबाच्या रिसाल्याविषयी 
ज्ञ सर्वे कांही लिहेळे आहे तें, व ato CAT फेब्रुआरी सन १८४१ 
च्या गवर्नर HU साहेबाच्या खारेयांत कानटिनजंट स्वारां 
विषयीं लिहिले आहे ते, आणि राबर्टस साहेबाच्या रिसाल्याच्या 
पोषणाथ aro १ ली फेब्रुआरी सन १८४१९ च्या यादींत सयाजी- 
राव महाराजांनीं दरसाल देऊं केलेले तीनलक्ष रुपये; आणि या 
संबंधांन पुढे ता? ६ वी Maa सन १८१७ रोजीं जो तह केला 
आहे याच्या < व्या कलमा बरहूकूम दोन्ही सरकारांत बंदोबस्त 
ठेवावा ; परंतु ज्या वेळेस कुमकी WH बरोबर ३,००० हजार 





ARE 


कानाटेनजेट स्वार चाकरी करतां पाठाविण्याची जरूर लागणार 
'नाहीं तेव्हां ज्या प्रमाणे at ते गुजराथ व काठेवाडांतींठ खंडणी- 
च्या महालांत चाकरी करतात याचप्रमाणे खंडणीच्या महालांत जेथे 
ब्रिटिश सरकार यांस हुकूम करितील तेथे aril चाकरी करावी. 
व इंडिया सरकारचे सेक्रेटरो आपल्या पत्रांत हा बंदोबस्त कोणल्या 
तारखेपासन सुरू होईल हे जञाणवीत नाहींत हणून याविषयीं मी 
ata लिहीन व उत्तर आल्या बरोबर महाराजांस कळवीन. 

याचे विनयाने उत्तर देतो कीं नेकनामदार, गवनेर जनरल 
साहेब याणीं मेहरतनानीने रिसाल्याच्या खर्चाचे तीनलक्ष रुपये माफ 
केळे अशा मजकुराचे पत्र वाचून मला AGT आनंद झाला> ह्मणून 
विनयपूर्वक मी आणखी लिहितो कीं यापुढे तुमच्या यादींत लिहून 
कळविल्याप्रमाणे या सरकारापाशीं यांच्या चाकरींत असणार्‍या तीन 
हजार स्वारांचा मात्र बंदोबस्त राहील. 
», असे झाल्याने मी आपला फार आभारी आहे, व चांगल्या रिपो- 
टाचे हे चांगळे फळ होय; यापासून दोन्ही सरकारांतीळ 
स्नेहभाव स्पष्टपणे उदयास आला. रिसाल्याचा खर्च मजवर 
{weary आजदिवसपावेतो कजीचा बोजा बराच Fed चालला 
होता, व यायोगे मला फार काळजी पडली होती. सारांश या 
सरकारची जी अब्रू, चांगळे नांव व मानसन्मान तोच नामदार 
कंपनी बाहादूरचा व नेकनामदार NAA जनरल बाहादूरांचा होय; 
हणून स्नेहाच्या नायाने मी आपल्या आश्रयदाय़ांस (ast नेक 
नामदार गवर्नर जनरल यांस) विनयाने कळविती कीं या दोन्ही 
सरकारची दोस्ती आज FNAL चालत आली आहे, व ती वाढत 
जावी हणून मी हमेश फार सावधगिरीने वागतो, आणि रेसेडेट 
साहेबाच्या सुसळ्याने चालतो. 

17 


pe tae: 


या करितां वरलिहिलेला मजकूर लक्षांत आणून आपण नेक 
नामदार गवर्नर जनरल बाहादूर यांस या सरकारचे है विनयपूर्वक 
आनंदायक वर्तमान रवाना कराल अशी आज्ञा करतो. 


गायकवाड यांस आलेला Wear. 
क 

सलामबाद. --गेल्या बंडाच्यासमर्या इंग्लंडांतील अधिकाऱ्या 
TH व माझ्या तर्फे ब्रिटिश सरकारचें व आपलें कार्य एकच आहे 
असे समजून महाराजांनीं जीं अचूक रोतीची कत्ये करून दाखविली 
तीं सवे महाराजांच्या दरबारच्या रेसिडेंटानीं वारंवार आपल्या रिपोटंद्वारे 
मला कळविली, यापासून मला AMAT झाला, व अशा संकटसमयी 
महाराजांनीं जे Tea alae द्शींत AS याबद्दल महाराजांचे 
मी मनोभावैकरून आभार मानतो. 

अशा ह्या आपल्या दोस्ताखातर व प्रामाणीकपणा बद्दल गुजराथ 
इरेगुलर स्वारांच्या पोषणार्थ इसवी सन १८४१ त ठरविलेली तीन 
लक्ष रुपयांची THA AT गायकवाड CCMA दरसाल द्यावी लागत 
असे ती म्हे माफ करण्याचा ठराव केला आहे. आणि महाराजांकडे 
आमचा हेतु किती आहे याची खण दाखविण्या करतां मी आणखी 
असा ठराव केला आहे कीं या रकमेची माफी ज्या दिवसापासून 
महाराज गादीवर बसले या दिवसापासून व्हावी. 

महाराजांनीं स्वीकारण्याकरतां एक मोरचलाची नोडी पाठावि- 
ण्यांत मळा फारच संतोष होतो, यावरून ब्रिटिश सरकार निष्क: 
पटाने महाराजांचा किती सन्मान राखत आहे हे महाराज लक्षांत 
आणतील अशी आशा करतो. 

(सही) क्‍्यानिग. 


TIL CY. 


dar eto, ato MR aM सन १८५६ रोजी गायकवाड 
महाराजांकडून बडोद्याच्या रेसिडटास पाठविलेल्या यादीच 
भाषांतर 


| een eee 

Wie उपयोगाकरतां जमीन देण्यासंबंधी गेल्या ato २९ 
फेब्रुआरी रोजीं To २३२ ची याद या सरकाराकडून पाठविण्यांत 
आली होती ; तीचा जबाब नं» ४२०, Ao १२ मे रोजीं रोसि- 

न्सी मधून आला, तो असा कीं सदहूं याद चांगली स्पष्ट नसल्या 
मळ गवर्नर जनरल साहिब्रांस यासंबंधीं कांदीं संदाय उत्पन्न झाला 
' आहे. हा सवे संशय दूर व्हावा व पुढे कांही अंदेशा राहूनये ह्मणून 
महाराजांनीं कृपाकरून जी जमीन रेलवे करतां हिंदुस्थान सरकारास 
gies आहे तीजवरील राज्याधिकार व सत्ता सोडून द्यावा अशी 
विनाते आहे. 

२. याचा विनयाने जबाब देतो TAA आमच्या नंबर ४२३ च्या 
यादींत जाणविल्या प्रमाणे रेलवे करतां जी जमीन ER आहे ती 
आह्मी सोडून देऊं, व रेलवे कामाच्या संबंधाने या जामैनीवरील पूण. 
राज्याधिकार हिंदुस्थान सरकाराकडे राहील. परंतु या प्रमाणे 
सडकेकरतां जमीन देण्यांत या सरकाराने कांहीं संशय अगर अंदेशा 
बीलकूल ठेवला नाहीं. व अशा तर्‍हेचा मजकूर सदरील यादीत 
आहे ह्मणून हें सरकार फार दिलगीर आहे. या . करतां आमची 
विनोाते आहे कीं रेसिडेट साहेबानी हे कृपाकरून गवर्नर जनरल 
साहेबास लिहून समजवावे. कारण F सरकार सर्व प्रकारे गवर्नर 
ज्ञनरल साहेबांवर अवलंतून आहे. 


२२९. 


हे लक्षांत आणून आह्मी कळवितो कीं आमच्या ता० २९ 
फेब्रुआरी, AI २२२ च्या यादींत जाणविल्या प्रमाणे या रेल्वेच्या 
कामापासून आमच्या जकात वगैरेच्या उत्पन्नांत कांही नुकसान होऊं 
नये, व या प्रमाणे याचा जबाब यावा हे विनाते. 


नबर c&. 
बडोद्याचे गायकवाड महाराज यांस ato ११ मार्च सन १८६२ 
रोजीं दिलेल्या सनदाची नकल. 
र rar sini 

हिंदुस्थानांतील अनेक राजेरजवाडे व सरदार जे आपापल्या 
मुलखांत सांप्रत राज्याधिकार चालवितात यांचा तो राज्याधिकार हमेशा 
राहावा. व यांचे प्रतिनाधत्व व घराण्याचो थोरवी ही सतत चालावी 
असा महाराणी साहिबांचा मनोदय आहे. तो पूर्ण करण्याच्या 
हेतूने मी आपणांस खात्रीने कळवितो कीं ज्यावेळीं आपणांस ओरस 
वारस नसेल तेव्हां आपण अगर आपल्या पुढे होणारे राज्याधिकारी 
ज्या कोणास TAR घेतील यास आह्मां हिंदुशास्त्राप्रमाणे व आपल्या 
कुटुंबाच्या वहिवाटी प्रमाणे कबूल करून कायम UG. 

TTT आपले घराणे राज्यानेष्ठ राहील आणि ज्यांत ब्रिटिश 
सरकारची जापीनगत आहे अशा दिलेल्या देणग्या, केलेले करार व तह 
यांतील शारती इमानइतबारे Wests तेथपर्यंत आपणांबरोबर केले 
ल्या या वरील करारांत कोणल्याही प्रकारे बाध येणार नाहीं असे 
आपण खात्रीने समजावे. 

(सही) क्‍्यानिंग, 


BHAGWANTRAO’S LIBRARY, 
064, DHUSWADY, GIRGAUM. 
Cheapest Editions at greatly reduced Prices. 


NOW READY FOR SALE. 


——~»>-——. 


DICTIONARY 


ENGLISH AND MARATHI 
SYNONYMS. 


It is so arranged as to enable the reader to make use of two 
Dietionaries simultaneously. Selected English words, their 
English synonyms and their Marathi meanings 
are given in appropriate style, 


ह. W. GHUMRE. 


PRICE Rs. 5. 





Rs.a. 

BAGH-O-BEHAR or tHe ADVENTURES or FOUL 
DARVIESHIS, complete in 3 ४ 01.8 कमववीर 0 
EASTERN TAUES, in 3 ४ 01.8 र्ती. 
INTERESTING PERSIAN TALES, Part II. ..... 0 2 

AN ENCHANTING BEAUTY or SLEEPING DAMSEL 
AWAKENED one 2 
THE THEIST’S PRAYER BOOK ६100000001. 0... | Se | 
अवर्णनीय SHAT अथवा आनंदपूर AMC ATS दोन तरुण गृहस्थ ० २ 
लावण्य कलिका अथवा आरबी भाषेतील एक मनोरंजक गोष्ट ० २ 
पाहियन भाषेतील मनोरंजक गोष्टी .................. 0000030. o ऐ 
AUTH जगदीशा प्रार्थना ................................ ७० १ 
बाल्मीकी रामायण, आयोध्या काण्ड, संस्कृत ................ ० 3 


EXTRA POSTAGE, 
TERMS—CASH. 


FOR SALE. 


eee << ev ae 





T HE QUEEN’S BOOK, or the scenes from the Journal 
of our life in the Highlands, translated into Marathi 
by Rao Saheb Ganparrao Morona वाय, J.P., 
Assistant to the Registrar of the Bombay University, 
Elegantly bound in cluth ... ... ... ... ,... ... ... Ra. 6 
aa | 


eat 
re 


T HE SPEECHES snp ADDRESSES of the Right 
Hon'ble Sirk 8531701. Frere, K.C.B., GOST, DCL, 

late Grovernor of Bombay, compiled by BALKRISHNA 

NiLagi RevTaLe, Elegantly bound in cloth ... ... ... Rs. 5 


re 


HAKUNTALA, or Sakuntala recognized by the Ring: 
5 a Sanskrit Drama in seven Acts by KALIDASA, 
with its version in Marathi. Published by VinaYAKRAO 
GOPALRAO GHOSALKAR, Illustrated Edition, Elegantly 
Hound 1, cloth: .., ... Ate ... ... Gow ... ... ... गी8. 6 


Tp plainceloth: ७६ sae eet अको. कोळे हळ कोळ जळा अ. “4 
Common binding without Illustrations ... ... ... 4, 2-8 


T HE PRABODHA CHANDRODAYA or RISE oF 
THE MOON or INTELLECT, an allegorical Drama, 
and Atma Bodha, or the Knowledge of Spirit. Reprinted 
by VINAYAKRAO GOPALRAO GHOSALKAR... ... ...  ... As, 12 


— ei 


*,* The above Works may be had on application to Mr. 
13, W. GHUMRE, 564, Dhuswady, Girgaum, Bombay. 


